मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


टण गटा 


. अ 
” 
य 

2) 


बर्ष १७वे |]  फेम्रुबारी १९६४ [| अंक५ 


प्राचीन भारतांतीळ भौतिकबाद : २: प्रा, स. रा. गाडगीळ 
आपले राष्ट्रीय क्ञञ प्रा. चन्द्राबेन दळाया 


सिंधुसंस्कृति आणि आयांच्या 
भारतातील प्रवेशाची काढगणला [ पूर्वार्थे ] श्री. प्र, रा. देशमुख 


* आत्मा ! ब ' ब्रह्म ' ( एक चिंतन ) डॉ. बा, दा, गाडगीळ 
राप्रकाट्मत गजाननाची उपासना 
प्रचलित होती काय ? म, म. डॉ. वा. वि. मिराशी 
ज्ञानेश्वरीतीळ स्थळविश्षेषांचा विमशे : 
केतकरांचा गोंधळ श्री, कृ. श्री, अजुनवाडकर 


अर्थशास्र परिषदेच्या ४६ व्या अधिवेशनावर शइष्टिष्षेप प्रा. प्र. ज. जोशी 


वाचकांचा-पत्रव्यबहार-- ( १ ) कालिदातविषवक बादरायणी संशोधन; 
(२ ) गुसझ्ाळी गणपतीची उपासना प्रचलित होती. 


पुरूक-परिचय-- संशोधनमुक्तावळी ( सर चौथा ) , 


सार-संकळन--- ( १) बिन भिंत छेदल्यानंतर; ( २ ) झांजिब्रारमधीळ डावे बंड; 
(३) बौद्धघर्मावरील मौलिक संशोधन. 


---२-०--०८2-222-_.2.2220.02-सटीटी0-02टकी ०02200202८ ल 2022 2.20600000“0.2.36 भोळी हलक कटक 2०22222227... --- 
क ल्कळळययाभभ222409.:424:2602भ 429 444.2600980 केश केरत ककककेलच ३९७९९ ७०७५४२४ श्तश्‍्त१0६4३३-24३०३१११६ ६१2 ६८९4७४७ ॥९६०७९ ६ ८७ ५७५०९७०७७६४६ ४१ ७५७९४९९९९९ ९७७०५० %७७१९ ६३९७०१९ ९७%४७७९९४ ४७६४७५४ ४३४४६ ६४६४ ५७५६६८ ५०५.० ५५.०० ०.००...” 


वार्तिक वर्गणी ९ २.] [ किरक्षाळ अंक १ रु. 


2 अ 
य क. न 


"करखगघरचिठर्जसज, 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


पर्ध हव पीत 


७ नोकरीवरून निवृत झालेल्यांचें आनंदी व समाधानी द्श्य 


सुरवातीपासूनच योजनापूर्वक नियमितपर्णे बचत केर , 
उज्ज्वल व आश्ादायी होईल. स्या जीवनाची संध्याकाळ सुद्धां 


छि बपत योजनापूर्वक केली पाहिणे. सर्च करण्यापुर्वी, 
रक्कम शिल्लक टाकली नाहींत तर कदाचित्‌ सर्व 1४% रा मिळकतींतून ठराविक 


दी बँक ऑफ इंडिया 


दी. डी. कंसारा, जनरठ मॅनेजर 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास क 
> ॥ 


अनुक्रमणिका नुन्नी णिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे अडू 
द्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


संगणकीकृत 


प्राज्ूपाठशाळामडळ वाइ; यांच मासक 


वष सतराव 


त ळक यि व व : 1१0 फन्नवांरी 
आक वाच्या (ह| ॥:ण- १९६४ 


( महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृति मंडळ पुरस्कृत ) 
संपादक-मंडळ 


प्रा. वि. म. वेडेकर--- प्रा. गोवधेन पार्रख का. संपादक 


कककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककककनकककक कलकल कक लडकत कक कक कलकल कलकल ककककककककककककककककककाककाककककका 


प्राचीन भारतातील भौतिकबाद : २: प्रा. स. रा, गाडगीळ १-११ 
आपले राष्ट्रीय कजे प्रा, चन्द्राबेन दलाया १२-१८ 
सिंधुसंस्कृति आणि आर्याच्या » 

भारतातील प्रवेशाची कालगणना [ पूरवार्धे ] श्री. प्र, रा. देशमुख २०-२७ 
८ आत्मा ' व “ ब्रह्म! ( एक चिंतन ) डॉ. बा. दा. गाडगीळ २८-३५ 


गुप्तकाळात गजाननाची उपासना प्रचलित होती काय £ म, म. डॉ. वा, वि, मिराशी ३६-४१ 
ज्ञानेश्वरीतील स्थळविशेषांचा बिमशे : केतकरांचा गोंधळ श्री. कृ. श्री. अजुनवाडकर ४२-४९ 
अर्थशास््रपरिषदेच्या ४६ व्या अधिवेशनावर दृष्टिक्षेप प्रा. प्र. ज. जोशी ५०-५३ 


बाचकांचा-पत्रव्यबद्दार-- ( १ ) कालिदासविषयक बादरायणी संशोधन; ( २ ) गुसकाळी ५४-५६ 
गणपतीची उपासना प्रचलित होती. 


पुस्तक-परिचय -- संशोधनमुक्तावठी ( सर चोथा ) , ५७-५९ 


सार-संकलन--- ( १ ) बर्लिन भिंत छेदल्यानंतर; (२) झांजिब्रारमधीळ डावे बंड, ६०-६४ 
(३ ) बौद्धधर्मावरील मौलिक संशोधन, 


क ककत ककत नतकानता कका 0200022000 पभाव केळवेळळीनसमसी लीप 000600000050990095006000 00000, ककककक कक कककककककळा 


वार्षिक रु. ९ सहामाही रु. ५ अंकास रु. १ 


हे मासिक श्री. म. शं. साठे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी, घाई येथे छापून प्रा. वि. म. बेडेकर 
यांनी प्राशपाठशाळामंडळ वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले, 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : कार्यकारी संपादक, ' नवभारत? मासिक, 
: गणेश भुबन!' २७६, तेलंग रोड, माटुंगा-मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत ? मासिक, 
८० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( जि० सातारा ) 
३ चौकशी : श्री. बा. बि. कोनकर 
१८८ एफू, भीमराबबाडी, मुंबई २ 
फोन नं. २३५५४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. स. रा. गाडगीळ 


प्राचीन भारतातील भोतिकवादे' :२: 


लोकायत आणि तंत्रसाधना 
“८: 5०0181] 1101001008 7681061680 00950- 
1606 ७४ ९००1011160 0००९७8 तींगराठ 8 89110- 
४५७४५४ 10 ॥होष्टा03, ४10101) 18 ७. _111:61'8580 
४० (1९ ॥1७ए0॥ पया खी फप्रणाेष्रणा७ ०8 
06९098९ 1७18 9 808580 18108100७४ ठा 
वडले ७००७०७७ ७० 015809102१ 

७९11९95, ” 

र -£॥०1700१080% 
लोकायतिक परंपरेमधील 'चार्वाकांचा स्वभाववाद हा 
बराच उत्तरकालीन विचार असला पाहिजे. या अवस्थे- 
पूर्वी हजारो वर्षे लोकजीवनामध्ये प्रचलित असलेल्या 
विधींचे आणि कमंकांडांचे स्वरूप मंत्रतंत्रामकच असणे 
अपरिहार्य होते. इद्दलोकवादी अश्या लोकायतिकांच्या या 
विधींचे आणि कमंकाडांचे ( ४९३ & ॥॥प७]5 ) 
स्वरूप तंत्रसाधनेमध्ये पाहावयास सापडते. (भारतीय 
जीवनात या साधनेला फार महत्त्वाचे स्थान आहे. 
वेदिक आयानाही शेबंटी तंत्रसाधनेला आपल्यामध्ये 
समाविष्ट करून व्यावे लागळे. कुल्टडकभटाने' श्रुतींचे 
दोन प्रकार कल्पिळे आहेत: (१) वैदरिकी आणि (२) 
. तांत्रिको, आज उपल्ध असलेल्या तंत्रवाड्मयाच्या 
साहाय्याने तंत्रसाधनेच्या प्रचंड प्रभावाचे रहस्य समजणे 
शक्‍य नाही. एका बाजूला अध्यात्मवादाचे दाट भावरण 
आणि दुसऱ्या बाजूला लंगिक स्वैराचाराचे ओंगळ 
आणि बीभत्स प्रदशंन यांनी आजचे तंत्रवाड्मय भ्रष्ट 
झाले आहे. म. म. हरप्रसादक्यास्त्री यासारख्या संशो 
धकालाही असे म्हणावे लागले की तंत्रोपासनेची उघड 
'र्चा करावया'ची तर सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडाब्या 
लागतील आणि शिवाय इं. पी. कोडा'चा धोका पत्करावा 
लागेल. दुसऱया बाजूला प्रमथनाथ मुखोपाध्याय, अटल- 


७. 


२. मनुस्मृतीचा प्रसिद्ध टीकाकार 


विहारी घोष, सर जॉन बुड्रॉफ, यांसारख्या पंडितांनी या 
साधनेतून अध्यात्मिक अर्थ शोधून काढण्याचा उद्योग 
केला आहे. अथांत्‌ यांनाही तंत्रोपासनेमधीळ ' चामा- 
चारा'चे अस्तित्व नाकारता आलेले नाही. देतार्‍चा 
लय घडवून आणण्यासाठी ' वामाचारा "ची योजना या 
उपासनेत केलेली असते असे त्यांचे म्हणणे, विश्वातील 
द्वैतात्मक भेद नाहीसा करण्यासाठी, म्हणजेच भेदाचा 
निरास करण्यासाठी, ' नेति, नेति ' मार्ग वेदांतामध्ये 
अवलंबिळेला असतो; तर तंत्रोपासनेमध्ये दैतार्‍चा 
संयोग घडवून आणून पूर्ण अद्वेतानुभूति प्रात्त 
करण्याच्या मागाला महत्त्व दिलेळे असते असे स्पष्टी 
करण करण्या'चा हा प्रयत्न आहे ! आपणाला सध्या 
या उपासनेन्वा अध्यात्मिक गौरव अथवा धिक्कार या 
दोन्हीशीही कर्तव्य नाही. हजारो वषांपूर्वी अस्ति- 
त्वात आलेल्या या साधनेचे मूळ स्वरूप कोणत्या 
प्रकारचे असावे आणि तिच्यामागे कोणती प्रेरणा 
असावी याचा विचार करावयाचा आहे. 

समाजाच्या विकासक्रमात ज्या सामाजिक संस्था 
आणि श्रद्धा निरुपयोगी ठरतात त्यांचे अवशेष धार्मेक 
आणि सांस्कृतिक आचारविधींच्या रूपाने समाजजीवनात 
प्रविट होतात. निरनिराळी ब्रते, देवीच्या उपासने- 
मधील आचारविधि, ' स्त्री बनून परेद्याची उपासना 
करणारा मधुराभक्तिसंप्रदाय', गणपतीच्या विकासक्रमा- 
तीळ 'चढउतार, यांचा अभ्यास केल्यास या कल्पनां- 
मागीळ मूळ वास्तव- कोणत्या प्रकारचे होते आणि ते 
कोणत्या सामाजिक परिस्थितीत उदयाला आले याची 
माहिती मिळू शकेल. बदलत्या सामाजिक परिस्थितींत 
या मूळ कल्पनांची जव्हा आवश्यकता उरली नाही तेव्हा 
एक तर त्यामध्ये विकृति निर्माण झाली, किंबा अवि- 
कृत स्वरूपातच त्या कल्पनेला धार्मिक पावित्र्य लाभले. 


१. या लेखमालेतील पहिला लेख जानेवारी १९६४ मध्ये आला आहे. 


३. “ मधुराभक्ति उद्‌गम आण वकास ' या वषयावर ' नवभारत ' ऑगस्ट-सप्टबर १९६२ च्या 


अंकात प्रसिद्ध झालेले प्रस्तुत लेखकाचे लेख पाहा. 


न. भा. ९ 


१ तळ 


"कखखगघनचि्जसञ? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास सस्थद्वार 
संगणकीकृत 


नवभारत 


तंत्रोंपासनेचेही हेच घडले आहे. तंत्रोपासना 
म्हणजे हजारो वषांपूर्वीच्य़ा प्राथमिक अवस्थेमधीळ 
कृषिकर्माला आवडंग्रक आणि उपयुक्त अशी 
यातुसाघना ( ४४५१८१)६७॥१)] ००2७ ) असली 
पाहिज, प्राथमिक मानवाच्या श्रद्धा आणि समजुती 
जसजशा बदलत गेल्या; त्याचे निसर्गविष्रयक ज्ञान 
जसजसे विकसित होत गेले, तसतशी या मंत्रतंत्रात्मक 
साधनेची शेतीच्या सुफलीकरणाला आवड्यकता उरली 
नाही. त्यांचे सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातील 
महच्व लपत होऊन धार्मिक जीवनात त्यांना प्रवेश 
मिळाला. 
प्राथमिक शेती आणि यातुविद्या ( ०८४०) 
आजच्या विज्ञानयुगात शेतीचा यातुविद्येशी काही 
संबंध असू शकेल यावर विश्वास बसण कटीण आहे. 
परंतु मनुष्याच्या प्राथमिक अवस्थेत धान्यनिर्मतीची 
क्रिया मंत्रतंत्रांच्या सामर्थ्यांवरच अवलंबून आहे असा 
त्याचा दृढ. समज होता. आजही बन्यं लोकांच्या 
ज्ञीवनामध्यें या समजुतीला धार्मिक माहात्म्य असल्याचे 
दिसून येते. मंत्रतंत्रामक विधीशिवाय त्यांचे एकही 
शेतीचे काम होऊ शकत नाही. अमेरिकेमध्ये वसाहत 
करावयास आलेले युरोपियन त्येक मंत्रतंत्राशिवाय शेती 
करतात, आणि असे असूनही, त्यांच्या शेतीत भरपूर 
पीक येते, हे पाहून तथीळ मूळच्या लोकांना आश्चर्याचा 
धक्काच बसला. डी. एन्‌. मुजुमदार यांनी आपल्या 
& ७118 0 ८ ४1113९ मध्ये भारतातील वन्य जमा- 
'तींच्या शेतीविषयक मंत्रतेत्रात्मक विधींची माहिती दिली 
आहे. हॉस लोक दोेतीच्या सुफलीकरणासाठी सात 
घार्मिक (॥॥७४००] ) सण साजरे करतात. संताळ 
लोक श्रावण महिन्यात “* हरियांर सिंम्‌ * नांवाचा सण _ 
याच हेतूने साजरा करतात. क्रूकने ?०]1७॥ ३९॥- 
छ्रांण्य 9 17"०]]!०॥९ 0७ षिळ८हाीया पता 
या पुस्तकात दिटेली माहिती उट्घोधक आहे. भूया, 
कोळ, भिंड हे उत्तरप्रदेशातील लोक आपल्या बेंगा 
उपा्यायाकडून सुफटीकरणा'चा विधि करवून घेतात. यात 
पेरणीपूर्वी अथवा कापणीनंतर भूमातेळा मद्य-मांसाचा 
नेवेद्य यावयाचा असतो. आपल्याकडील वन्य जमाती- 
मध्येही अद्याच प्रकारचे विधि आहेत. उच्च वर्णीरयां- 


परणाणःणाश॑ि0??प------:.:. 


४. गतीचा) १10तृपचा'ए «हर, 60 


मधील श्राबण-माद्रपदातीळ वहुतेक सर्व त्रेत भूमीच्या 
सुफलीकरणाशीच निगडित आहेत. गोरी-गणपति, 
सटी'चे नवरात्र, चंपाषष्टी, श्याकांवरीत्रत यांचा बारकाईने 
अभ्यास केल्यास त्यातील वनस्पतिसृष्टींचा संवंध ध्यानात 
येऊ शकेल. श्री. गुत्ते यांनी गणेश चतुर्थी व्रताचे 
केलेले वणन विशेष महत्त्वाचे आहे. ? या त्रतातील 
शिब आणि गणपति यांचे दुय्यम स्थान सूचक आहे. 
प्रामुख्याने हे त्रतं गोरीचे आहे. | 
कौटिल्याने “ अर्थशास्त्रात मंत्रांशिवाय पेरणी न 
करण्याविषयी सांगितळे आहे. वैदिक आयांची संस्कृति 
प्रामुख्याने पद्युपालन अवस्थेत होती. शेती अल्प प्रमा- 
णात सुरू झाली होती. याही काळात देतीविषयक मंत्र- 
विधि होतेच. अर्थववेद आणि तैत्तिरीय संहिता यामध्ये 
हे मंत्र दिळे आहेत. परंतु उत्तकाळात शेती जसजशी 
वाहू लागली तसतसे सूत्रकाळात या मंत्राना महत्त्व यऊ 
लागले. वि्षेष लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट अशी बी आर्य 
तयाच आहेत. गोॉ भल ग्रह्मसूत्र, पारस्कर ग्रह्म- 
सूत्र, यांमध्ये उवरा, सोता, असा, अरदा, अनद्या, 
यजा, समा, भूति, या देवता सांगितल्या आहेत. या 
सरबोचा संत्रंध दोतीच्या सुफळीकरणाशीच आहे. 
प्राथामिक मानवाला धान्य कसे पिकते 
राक ल कक पया अद्या या कार्यात 
मंत्रतंत्रात्मक विधींमध्ये * रक ्ी का 
घटना आपल्या दृष्टीने अधिक न हत्त्वाची क्य ही 
नाह मोन कज नी महत आहे. तंत्र 
दोतीबिषयक मंत्रतंत्राचां कह चो महर जाचा रा 
तंत्रोपासनेकडे वळण्यापर्वी ् विधाने कना 
ताळ पूवा या विधींचे स्वल्प तपासून 
कृषिविषयक मंत्रतंत्रांतीळ “क्ली 'माहात्म्य 
नजी: देशात कृपिबिपयक मंत्रतंत्रात्मक 
स्ककाळा स्रीला 
नावही हेम. मगीय प्रायः स््रसत्ताप्रधान असल्यामुळे 3 
एका येरिव परि कन खिश्चन मिदानर्‍याळा 
“६ ]॥॥८ 1 पजा, र्मिक आहे. 
२ ऐे०५ कै०७ पातेहा'80810 0७९5686 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


फार महत्त्व होते. रानटी. 


प्राचीन भारतातील भौतिकवाद 


पपप0्ुड छापे (18018 ७७४ (0९५ ४९४ १०५, 
० 0४ ७७७७ ७०11९1 9९ ७९०७६0०५९0 


४० ७6० ७॥)])१॥९1॥, ॥॥0७ (॥॥७ ४७ 11९1 ७168 
1०. प (18 ७४०७९] 500, 0७९ 8] 


ळी घ्राघ2९ 06९७15 (७४0 00 ऐ7९6 छेका8, 00९ 
700001 ४००७8 ४1९]1त81570 01 11९९ 098]:6- 


[ष)3,..... य०त पाणफ 158 001? ञिपा]ए 
0९९४७७ ॥॥९ ७011९1) 100 10१ 10 एफ 
४09, ..” 'फ्रेजरच्या शब्दात याला 0००४१- 
ट्ा०्प७ एश्ष्टांख हें नांव आहे. स्त्री मनुष्याला 
जन्म देते; तिच्या ठिकाणी सुफलीकरणाःची अद्‌भुत 
शक्ति आहे; तेव्हा भमीचे सुफलीकरण करण्यासाठी 
स्रीच्या या शक्तीचा ( ०१७५४॥० ) उपयोग केला 
पाहिजे असे हे सांधे तकंश्यास्त्र आहे. ज्या स्त्रीची 
संततिनिर्माणक्षमता अधिक ती स्त्री या कामाला 
अधिक योग्य. जुळ्या-तिळ्या मुलांना जन्म देणाऱ्या 
स्त्रीचे तर या क्षेत्रात विशेष माहात्म्य, आजच्या 
भाषेत ती ' कृषिपेडिता “च ! अश्या “ बहुप्रसू स्त्रीच्या 
कामगिरीचे फ्रेजरने दिळेळे पुढील वर्णन -पाहण्याजोगे 
आहे: “ [९ गा000९॥ 1९8 00०७ 00 फश 
७७०८ 3 ठो छा'७88 10९87 ७1९ 1100868 
१00 ]180९8 8 110७0 01 01977३8 ( केळीच्या 
बागेचे सुफलीकरण अभिप्रेत आहे. ) ०९५४९९1) 
187 ४५७; ऐ७हा 116 0५80990 0011608 
घ०त ]०0ा£ड ७७९ 1100१७0 ७४ क्रांपी) 18 
७५] 01९00९1. त्पि'0७ हीट ]01018 
ट्० फा"ल्पष्टाः ७९७ ९०प७ा, ऐ९"ण्ििफा२१0५्ट 
तहा ठरव. 10. ति९ टुषा0९08 0. षिश०पा€ते 
९0१8, 8]])9७76011]39/ 101 ऐ18 एप7])०86 0 
ळछपाष्ट ७ छीघणा”छांप 888 0० 0९७ 
१०1 1016 9007108911) .. या उदाहरणात पुरु- 
घाला काही मर्यादेपर्यंत महत्त्व आलेले दिसते. निर्मिति- 
क्रियेमधील पुरुषाचे स्थान माहीत झाल्यानंतरची ही 
अवस्था आहे. पण यापूर्वी केवळ ' स्त्री“वेच सामथ्ये 
कृष्रियातुकर्माला मान्य होते 


७>०-०८-०००९०९०१०९९९८९०९०९९९९९ “शशश ४” २४” १"”२ँी४रशी 


६. कित्ता 


ही श्रद्धा आणखी एका. स्वरूपात दिसून येते. 
ज्याप्रमाणे भूमीच्या सुफलीकरणाला सवत्स स्त्री साहा- 
य्यक. होते, त्याप्रमाणे निपुत्रिक स्त्रीच्या सुफळीकरणाला 
हरितद्यामल. भूमि साहाय्यक होते. हेही ०००४५०- 
ट्रा०प5 श४2्टाढ च आहि. पाऊस पडावा म्हणून 
स्त्रियांनी विवस्त्रावस्थेत शोतात जाऊन रत्य करण्याची. 
अगर नांगरण्याची क्रिया करावयाची असते. स्त्रीने 
अंगाला लिंत्राचा पाला गुंडाळून अर्धनमावस्थेत. मिरव- 
णूक काढण्याची प्रथा अगदी अलीकडेपर्यंत रूढ होती. 
१८७४ मधील गोरखपूर जिल्ह्यातील दुष्काळात सामु- 
दायिकरीत्या या विधींचा अवलंब केला गेल्याची नोंद 
आहे. या उलट निपुत्रिक स्त्रीला निसर्गाच्या सांनिव्य़ात 
( उघड्यावर ) विवस्त्रावस्थेत स्नान घातल्यास अगर 
समंत्रक जलसिंचन केल्यास संतति होते अक्यी समजूत 
आहे. जलसिंचन हे पावसाचे प्रतीक आहे. पावसाने 
भूमि सुफलित होते तश्लीच स्त्रीही होते अश्या समजुतीने 
याप्रकारचे विधि सांगितले आहेत. “ ५ पां्पण] 
१४०॥१७॥ 119)₹88-10)91108 ती पर], ॥ 081९ 
रछ०॥॥७॥ ॥0191208 [1९0 ७917'९01. ?” या समजुती- 
मुळेच निपुत्रिक स्त्रीच्या हातून झाडे न लावण्या'ची 
चाळ ख्ढ॒आहे.' शमीची सस्यर्यामळता आणि 
स्त्रीची गर्भधारणा या दोन्ही प्रक्रिया एकच समजल्या 
जात. स्त्री ज्याप्रमाणे भूमि सुफलित करते त्याप्रमाणे 
भूमिच स्त्रीच्या ठिकाणी अपत्यसंभव घडवून आणते 
असा समज होता. मूळ जन्माला येताच जमिनीवर 
ठेविले पाहिजे अद्यी चाल -आहे. संस्कृतमध्ये ' अपत्य- 
संभव? या शाब्दाला ' भूमिस्थ' हा जो प्रतिशब्द 
आहे तो किती अर्थपूर्ण आहे हे सांगण्याची जरूरी 
नाही. ब्रिफॉने या सर्वे कल्पनांचे सार पुढील शब्दात 
सांगितळे आहे. “' ॥॥८ 'टिल्फाणता एफ ्ज ७0९ 
€७1'७)॥ 810 (1९ 1९01011 छण्पा€प 516 


३16९0 ७8 ए९॥७१्ट 09९ 810 2 88पा€ 
५9८ 


तृण], 


७. एउ०ण०8] ०0! 810010010०) 8००९७ छेगा 09४ : ख्य, 921 


८. ब्रिफॉ : ४०७७8 यय 


७०५०५१११११११११११९१०१११९१११११९१११ 


नवभारत 


'तत्रोपांसनेतील वामाचार 

प्राथमिक कृषिप्रधान समाजात भूमीच्या सुफलीकर- 
णाचे मंत्रतंत्रात्मक धार्मिक ( 7७४1०७] ) विधि प्रायः 
स्त्रीकडेच असत याचे रहस्य वरील विवेचनावरून 
व्यानात येऊ शकेळ. प्राचीन काळातील अनेक 
देवीउपासनेचे संम्रद्मय ( १४०७) 001६७) याच 
कृषिविषयक मंत्रतंत्रात्मक विधीतूनच उत्पन्न झाले 
आहेत. डायोनिसोंस- ( 1)105)/509 ) चा संप्रदाय 
शातीच्या सुफलीकरणविषयक मंत्रतंत्राशीच निगडित 
आहि. ( ए॥]॥४७ ए॥॥ष्टां०) या संप्रदायातील 
पूजाझचेच्या वेळी पुरुषांना तेथे प्रवेद्य देखीळ नाकार- 
ण्यात येई. 'चोरून प्रवेशा करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या 
पुरुषांना कठोर शासन होई. जगातील बहुतेक सर्व 
देशात स्त्रीप्रमान यातुविधींचे माहात्म्य अवाचीन 
काळापर्यंत होते. इटाली, ग्रीस, बॅबिलोनिया, ऑसिरिया, 
सीरिया, इजित्त यासारख्या अनेक देद्यांतील धार्मेक 
विधींची उदाहरणे देऊन ' स्त्रीप्रधान ? $पासनेची ही 
चाळ एकेवेळी सावंत्रिक ( 01४७५४] ) होती शह 
ब्रिफॉने दाखवून दिळे आहे. इजितमध्ये देवतेची पूजा- 
रीण स्वतः राणीच असे, महाराष्ट्रातील देवीच्या उपा- 
सनापद्धतींचे अवलोकन केल्यास स्त्रीचे माहात्म्य ध्यानात 
येऊ राकेल, कर्नाटक, आंश्र, तामिळनाड्र, या भागातील 
सात भगिनींचे माहात्म्य तेथील लोकांच्या पूजाविधीं- 
मध्ये आजही व्रिसून येते. शेतीचे सुफलीकरण, पाऊस 
पाडणे, रोगांचे निवारण करणे इ. कामे या देवतांच्याकडे 
असतात. या देवतांच्या स्त्रीउठमासक ( पूजारिणी ) 
आपंल्याजबळच्या मंत्रसामर्थ्याने या गोष्टी घडवून 
आणतात अशी भाविकांची श्रद्धा असते. 

उत्तर काळात जेव्हा पुरुषप्रधान संस्कृतीने मातु- 


सत्ताकाची जागा घेतली तव्हा हळूहळू हे धार्मिक विघि . 


स्त्रियांच्याकडून पुरुषांकडे आले. परंतु हा बदल होण्याला 
कित्यक रातके लागली असतील. मध्यंतरीच्या' काळात 
पुरुषांना स्त्रियांच्या या क्षेत्रात पाऊळ टाकताना ' स्त्री? 
बनून'च यावे लागले. प्रारंभी तर पुरुषाला खरोखरीच 


“स्री बनावे लागे, “ ॥॥६ 011०505 0! 6४0९७ 
1 11800 111९8 ७९6 ८५१०१८०१७३ ९७1९१ 
७४], ” पुढे केवळ वेषांतरांने ' स्त्री त्व प्रातत होते 
असा समज” रूढ झाला, आता खच्चीकरणाची 
आवड्यकता राहिली नाही. 11) 8६॥3ि३8ट्टु011घछ 1811 
९९ाटांडाट झोयघावी1ढ 0७018, ४16 
०ण॥ांट्रते, ७७ 18 फृ९1९, (0 1887७ (॥९1॥ 8९8 
खाते (0 ती'९88 (1९018९00९5 गा 180101९ 
१]]१॥९, "१0० ९ हालाशा जशा'- 
"118 1181९_ ])1९5(8 ते1888९0 ॥]॥12118६1ए९8 
१७ ४7०॥९॥, [0 13909)0019. 00९ [011९518 0 
ग७ ७0 फ०ण'8 1९11012 १७९, त 80 वो 
001038 0 1९ 8र्‍तच्या (३०१683 त. (1105९ 
०७:05" ”,? आपल्याकडील देवीभक्तांची परंपरा 
अश्शीच आहे. हे देवीचे पुरुष पुजारी “स्त्री ? बनून'च 
देवीची पूजा करू शकतात. त्यांना स्त्रीप्रमाणे केस वाढवावे 
लागतात, कुंकवाचा मळवट भरावा लागतो, 'चोळी-लछ॒गडे 
परिधान करावे लागते. माहूर-तुळञापूर येथील या 
दवीभक्ताला “ भुत्या *' * म्हणतात. यलछम्मासंप्रदाया- 
तीळ चाल्ही अशीच आहि. मघुराभक्तिसंप्रदायातील 
हा आचार प्रसिद्धच आहे. व्हाईट्हेडने आपल्या 
“*प७७ ए॥५7९ 1९७९७ 01 $ळ्प0) एव? 
मध्ये दक्षिण भारतातील ' मातां *चे माहात्म्य सांगून 
पुरुषाने * स्री, बनून उपासना करण्याच्या आचाराचाही 
उल्लेख केला आहे. जगातील बहुतेक सर्व देज्यात हा 
आचार एकेबेळी रूढ॒ होता हे ब्रिफॉने अनेक पुराव्याच्या 
आधारे दाखवून दिळे आहे. या आचाराचा एकच 

एकेबेळी मंत्रतंत्रात्मक धार्मिक 


अर्थ होऊ शकतो की 
हच (८५१४्ा०1] ) केवळ स्त्रीच्याच अधिकारक्षेत्रात 


तंत्रोपासनेम ० र 
धील स्त्रीचे माहात्म्य सवंश्रुत आहे. 


परमेश्वराची उपासना करण्यासाठी उपासकाने “स्त्री? 
बनले पाहिजे असा दुंडक आहे. “ वामा भूत्वा यंजेत्‌ 


९, हेन्री व्हाइटहेड : 16 ६2९ 1)९168 ०! 80 गवे, 


१०, निरनिराळ्या प्रांतात या सात भगिनींची नांवे निरनिराळी आहेत. 
११, एकनाथांनी “ भुत्या'चे केलेले वर्णन प्रसिद्ध आहे. 


-1 


2 अ 
ज्यो 2) गाण 


-करखगघर चिछनसजा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्राचीन भारतातील भौतिकवाद 


परम्‌* २” असा नियमच आचारभेद तंत्राने सांगितला 
आहे. प्राचीन काळी मेत्रतंत्रात्मक विधि केवळ स्त्रीकडेच 
असत याचाच हा उत्तरकालीन अवरोष आहे. तंत्रो- 
पासनेमधीळ हे स्त्रीमाहात्म्य आणि कृषिकर्मविषयक 
मंत्रतंत्रात्मक विधींमधील स्त्रीमाहात्म्य यांचे स्वरूप एकच 
आहे. भूमीचे सुफलीकरण हेच या दोनही “ वासा- 
चारांचे ? रहस्य होय. 

तंत्रोपासनेमध्य “ वामाचाराला? अतिशय महत्त्व 
आहे. ' दक्षिणाचार' आणि ' वामाचार * असे तांत्रिकाचे 
दोन संप्रदाय आहेत. परंतु खरा तांत्रिक हा वामाचारीच 
असला पाहिजे. वामाचार दीक्षाविधीनंतरच स्वीकारता 
यतो. “011९ 183 01 (९ 1291785119 8ते९ ॥'0१॥ा 
७०९ ॥०॥९॥ 0 ७"), ७॥110 (1९ ८५७ 
1५७) 13 घटवूपा!€९च 0319 पिटा पा तिघे0ी01 
( अभिषेक ) ” असा हा महत्त्वाचा भद वामकेश्वर 
तंत्रात सांगितला आहे. ' जन्मना जायते झून्द्रो 
संस्कारात्‌ द्विज उच्यते ” या मनुवचनाप्रमाणेच 
या पंथात दीक्षाविधीला महत्व आहे. आजपर्यंत अनेक 
पंडितांनी * वामाचार ? या शब्दाचे ' 1९1-09110९१ 
7५0) ? असे भाषांतर केळे आहे. हे भाषांतर 
मूळच्या अर्थांश्ी सुसंगत नाही. उत्तरकालीन तंत्र- 
मार्गातील स्वैराचारावरू्न हा नवा अर्थ या शब्दाला 
चिकटला असावा. मुळात “ वामा'चार ? शब्दाचा अर्थ 
अगदी सरळ आहे: वामा -- आचार र वामाऱचार, 
वामा म्हणजे स्त्री, आणि आचार म्हणजे धार्मिक विधि. 
स्त्रीप्रधान विच्चि तो वामाचार. यापूर्वी पाहिलेले 
शेतीविषयक मंत्रतंत्रात्मक विधि हे पूर्णपणे वामाचारीच 
आहेत. वामाचार म्हणजे कामाचार असाही अर्थ 
होऊ शकतो. परंतु हा कामाचार म्हणजे स्वैराचार 
नव्हे. प्राथमिक अवस्थेमधील मानवाच्या मंत्रतंत्रात्मक 
विधींमध्ये स्त्रीपुरुषसंयोगालाही 'धार्मिक महत्त्व होते. 


या प्रकरंणाचा नंतर विःचार करू. सध्या तंत्रोपासने- 
म'धील ' स्त्री त्व प्रात करून घेण्याच्या आणखी एका 
मार्गाचा विचार करू 


तांत्रिकांची योगसाधना 


विश्वांचे आदित्ब ' स्त्री? आहे असा तांत्रिकांचा 
सिद्धान्त आहे.) पिंड-ब्रह्मांड न्यायाने शरीरात सात 
स्त्रीवेंद्रे आहेत. कुंडलिनीजाग्तीने आणि पर्ूचक्र- 
भेदाने मानवी देहातीळ हे ' स्त्री त्व जाग्रत करून 
विश्वात्मक स्त्रीतत्त्वाशी लय पावणे हा' तांत्रिकांचा उद्देश 
असतो. मानवी शरीरातील ही स्त्रीवेंद्रे कमलळदळ आणि 
त्रिकोण यांच्या संमिश्र आकृतीने चित्रित करतात, या 
आकृति म्हणजे स्त्रीजननेंद्रियाची प्रतीकेच होत. प्राण- 
वायूच्या निरोधनाने कुंडलिनीशक्तीला मंटूमध्ये अस- 
णाऱ्या सहस्थदल-पद्मापर्यंत नेणे आणि या अवस्थेत 
स्वतःच्या व्यक्तित्वाचा “ स्त्री 'त्वामध्ये' * लय घडवून 
आणणे हा तांत्रिकांच्या योगसाधनेचा उद्देश असतो. 

योगसाधनेकडे पाहण्याचा हा दृष्टिकोन अनेक 
अभ्यासकांना स्ववण्याजोगा नाही. परंतु तांत्रिकांच्या 
योगसाधनेंचा निर्विकारमनाने अभ्यास करणाऱ्यांना ही 
गोष्ट मान्यच करावी लागते. डे. भांडारकर म्हणतात : 
६ पृ]९ 9171010100 0 ९४९7४ 010१8 1011061 
० 0७७ 8४७९0 18 0. 0९0010 9610161 
फा पफ]पाइपणवेकय (& 081000 0 शि९€ 
पृ) ए"९॥॥8]९ 01101]1]1९) 910 00९ 0 
1185 "९ट0प8 €£61'01885 18 10 180100101९ 
७०॥$शा. (४ 106 8 छे छण्पा घाण, प७8 
॥॥९ 1011006९13 ०0! ९ 8७७ 5ल०0ग 1०७- 
पि शिश! ४७७७180101 0४ ॥॥९ 0९1९1 ७७४६ 
ख्पे 18 ७ छाण्या ळा) घ्ायाते 1४ 00200 ६० 06 
॥॥-॥)॥॥/॥१ घ]] (0 ७९००१७९ 9 छ0१1810,3 ११7 
बौद्ध तांत्रिकामध्ये ' सहज? नावाचा पंथ आहे. 


१२. ' परेश्याची उपासना करण्यासाठी भक्ताने “ स्री'च बनले पाहिज. चेतन्याने याच तत्त्वानुसार 
८ राघा-भाव * स्वीकारला. चंडिदासाने आपल्या अनेक गीतांमधून “ स्री बनल्याशिवाय परमेश्वराचे प्रेमरहस्य 
आस्बादिता येणार नाही ! या कल्पनेचा उच्चार केला आहे. 


१३. * रिवो5पि शाक्तिः ? 


१४, हे स्त्रीत्व म्हणजे विश्वात्मक स्वरूपाचे "स्त्रीत्व 


तांतिकांची “ दशाक्ति ?. 


होय. वैदिकांचा जसा ' आत्मा ? त्याप्रमाणेच 


१५, डॉ. भांडारकर ; १७18190870), 891080). . . 
१६, वज्रयान बोडपंथांतून विकसित झालेला पंथ्र. आचार्य सरहपाद हा या पंथाचा पहिला आचार्य. 
नैसर्गिक साधनेवर या पंथाचा भर आहे. इंद्रभूतिनामक आचार्याची भगिनी शिष्या भगवती लक्ष्मी इने “ अद्व- 


अनुक्रमणिका 


षु 


क 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


त्यांच्या अनेक चयागीतांमधून ' स्त्री 'त्व॒ प्रा्तीच्या 
या साधनेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. अनेक गीतांमधील 
उतारे देऊन डॉ. एम्‌. एम्‌. बोस म्हणतात : “11९ 
3्ाघ]38 8])80. 0९९४९ आद्य; घे 8 
सहकाय 8१ष्टकरण 89171100७1 ७०९ (06 
०७० ७0प]ते ए8छ1७्यीखाया 1101189011 11005 
फछ०पा ७9), ७0ते 1९00011001 [9 116 6811110 
॥॥७ए७ ९इ]९॥९1108 0 ९ ]0ए९ 80 याट 
88 118 0811100 1९91138 ॥॥९ ॥1॥(ए1९018 
0०१90 1 110), * ७? 


तंत्रोप्सनेमध्ये “ स्त्री! तत्त्वाला एवढ माहात्म्य 
कशासाठी ? विश्वाचे आदितत्त्व स्त्री आहे, तेव्हा या 
आदितत्त्वाशी एकरूप होण्यासाठी ही सारी साधना 
(वामाचार ) आहे या अध्यात्मिक उत्तराने समाधान 
होऊ शकत नाही. “कामा'चार ?, ' पंचमकार , ' ठता- 
साधना ?, * भगयाग? यंत्रपूज्ञा ' यासारख्या अनेक 
कल्पना वरील उत्तराने स्पष्ट होऊ शकत नाहीत. शिवाय 
अध्यात्मिक आवरण उत्तरकालीन आहे. मुळात या सर्व 
कल्पना भौतिक जीवनातील गरजांशीच निगडित होत्या. 
त्यांना मंत्रतंत्रात्मक विधींचे महत्त्व ( 0०९1०५] ॥्ट- 
1109100 ) होते. उत्तरकाळात त्यांचे हे महत्त्व 
जेव्हा नाहीसे झाले, तेव्हा त्यांना धार्मेक आचारांचे 
( 88112ा०प8 ) स्वरूप प्राप्त झाले. 
दुर्गापूजा आणि शाकांवरी 

माकंडेय पुराणातील देवीमाहात्म्यात स्वतः देबीनेच 
पुढील उद्‌गार काढळे आहेतः “1 50511 ए|]]०॥६ 
(प8 ) ५७९ ७॥०९ फ०॥५१ फश 012 112 
8प8६०1010,७४ १९४९९६॥७]९७, 100 81111) ष्टा"०्फ 
०प ०0! ण ०७० ७०१५ ( आत्मदेहसमुद्धवेः 3 
केप्पापट्ट ७ ७था०१ ९७४१ 78111; 1 801) 
छषांप धिणा€ 00 08 8९81), ॥1श, १8 8॥- 
७७11 00911,” देबीच्या या वचनाला आधारभूत अस 


यासलिं? नांवाच्या ग्रंथात या साधनेचे स्वरूप स्पष्ट केळे आहे. 
स्नानं शोचं न चैवात्र ग्रामधर्मविवजनम्‌ । न चापि बन्दयेद्देवान्‌ 


एक प्रतीकरित्मच सिंधु-संस्कृतीच्या उत्खननात सापडले 
आहे. खाळी डोके वर पाय अशा स्त्रीच्या जननें- 
द्रियातून झाड उगविल्याचे या शिल्पात दाखविले आहे. 
युत्तकाळातील दुसऱ्या एका शिल्पात स्त्रीच्या मानेमधून 
कमळ उगवल्यांच दाखविळे आहे. तंत्रोपासनेम्ये 
कुल्दृक्षाच्या पूजेला महत्व आहे तेही याच संदर्भात 
समजून घेतळे पाहिजे. सर्वच निर्मितीच्या मुळाची स्त्री 
आहे या कल्पनेशी सुसंगत अशाच या सर्व कल्पना 
आहेत.  । न 

दुर्गापूजेचे मूळ स्वरूपही निसर्गाच्या आणि स्त्रीच्या 
सुफलीकरणाशीच संबंधित आहे. लतांवळी आणि पद्म- 
दळ यांच्या आकृति काढलेल्या “ यंत्रा 'वर पूणघट ठेव- 
लेला असतो. घटात पाणी असंत, तोंडाशी लतांवठींची 
पाने ( पत्री ), सुपारी, ओला नारळ ठेवतात, घटावर 
कुकू अगर सिंदूरवर्णांत मानवाची आकृति काढलेली 
असते. मानवीनिर्मितीचे ह प्रतीकात्मक चित्रण आहे. 
घटावरील आकृति आणि लतापलूव यांचे चित्रण 
मनुष्यविश्व आणि वनस्पतिविश्व यांच्यासाठी येथे आढे 
आहे. ज्या ' यंत्रा'कुतीवर हा घट ठेवलेला असतो 
त्यालाही प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. 
तांत्रिकांची लतासाधना 

तांत्रिकांच्या गूढ परिभाषेत लता, कुसुम अथवा 
उश्प, ढतासाधना यांचे अर्थ स्त्रीजननेंद्रियाश्ी निगडित 
आहेत. प्राचीन काळी जव्हा भौतिक ज्ञानाचा पूर्ण 
अभाव होता तेव्हा निसर्ग आणि स्त्री यांच्या सुफली- 
करणप्रक्रियेचे प्राथमिक मानवाने जे मंत्रतंत्रात्मक शास्त्र 
तयार केले, त त्याच्या अविकसित विचारशक्तीश्ी 
सुसंगत असेच होते. टता म्हणजे स्त्रीचे जननेंद्रिय, 
पुष्प म्हणजे मासिक रजःखाव आणि लतासाधना 
म्हणजे योनिपूजा. तंत्रोपासनमधीळ ही ल्तासाधना 
साथ मक मानवाच्या कृषिबिषयक मंत्रविधींना घरूनच 
आहे. ' षपव६9 वाढ, त टघडए घ्णावे 


“न कष्टकल्पनां कुर्यात्‌ नोपवासो न चं क्रियाम्‌ । 
न्‌ काष्ठपाषाणमृण्मयान्‌ । पूजामस्यैव कायस्य 


कुर्याऩित्यं समाहितः ” या सहजपंथाचा चातुवैर्ण्यांधिष्ठित सनातन धर्माशी कडवा विरोध आहे. या दृष्टीने 


“ दोहाकोशा मधील सरहपादांचे विचार बंडखोर आहेत. 


१७. बोस : १०७४ छा 890007. 01 : 42 


क 


-करखगघर चिज, 


मराठीचा विकास 


राज्य मराठी विकास 
संगणकीकृत 


प्राचीन भारतातील भौतिकवाद 


छाप] ' या लेखात क्रूकने मागसळेल्या जमातींमधील 
'ज्तीविष्रयक विघि दिळे आहेत. हे सर्व विधि विवस्त्रा- 
वस्थेत करावयाचे असतात. हे सर्वे विधि आणि 
-तांत्रिकांची लतासाधना अथवा “ भगयाग? यामध्ये 
विलक्षण साम्य आहे. यातील योनिपूजेचे महत्त्व लक्ष्य 
आहे. सिंधु संस्कृतीच्या उत्खननात या साधनेचे शिल्यःच 
उपल्ध झाळे आहे. कामाख्या मंदिरातील देवीची मूर्ति 
म्हणजे योनिशिल्पच आहे. उत्तरकालात जव्हा निर्मिति- 
क्रियेमधील पुरुषाचे स्थान ज्ञात झाटे तेव्हा लिंगपूजेला 
प्रारंभ झाला. 

लतासाधनेचे हे महत्त्व अनेक प्रतीकांतून प्रगट 
झाळेळे आहे. ' यंत्र) पूजा हे याचेच प्रतीक आहे. 
श्रीयंत्राविषयी डॉ. भांडारकरांनी पुढील स्पष्टीकरण दिले 
आहेः “' 1४ ढळे डाऊ !॥. 038 ०" र 8 
0९ ० शि टया ठाणा ताधिष्का) र्‍या 
९ ९6111९ ० 9100१ ९ टणाहांडणि० ५ ुर्ठाछ 
70९])1९5९111:91101) 01 1110 5101) ०७1858, 1९ 
७1101९ 0 छल 3जि'पा83 018 9 600010. “2? 
त्रिकोण आणि पद्मदळ यांच्या प्रतीकात्मक अर्थाची हौ 
कल्पना जगामधील सर्व देशात एकेवेळी रूढ होती. या 
श्रीचक्रांमध्ये लतावेलीं9 चित्रण झसते. यांला ' कल्प- 
लतिका ? हे नाव आहे. प्रतीकात्मक योनिचित आणि 


वनर्स्पातसृष्टि यांचे हे साहचर्य कशाच द्योतक आहे ? 


सिंधुसंस्कृतीमधीळ प्रतीकशिल्प आणि देवीमाहात्म्या- 
मधील हाकंभरीचे उद्गार एकत्र घेतल्यास श्रीचक्राचा 
मूळ अर्थ समजू शकेल, 

तांत्रिकांच्या उपासनेमव्ये मासिक रजःसखावाला 
पावित्र्य आहे. ' ल्तेने पुष्पवती ? होणे ही सुफलीकर- 
णाची पूवंतयारी आहे. कृप्रिविषयक यातुकमीत रजः- 
खावालाही महत्त्व आहि. रजः:खाव म्हणजे प्रत्यक्ष 
जीवनच होय. याच खावामधून गर्भाची वाढ व्हाव- 
याची असते. तेव्हा पिकांचे पोषण करण्यासाठी याचा 
मंत्रतंत्रामक उपयोग करून घेण्याची, प्राथमिक अवस्थे- 
मधीळ मानवाला कल्पना सुचावी हे स्वाभाविक आहे. 
८६ [ ॥ए०(॥ ॥॥॥8९110७ 1181 ९ ७७'त 18 


9५७९] 0४. "७७8,  प्राशाछ११२प्यायषट 


शट, 
१९, 


अनुक्रमणिका 


७ 


फ०१९॥ छटु0 ०प७ ७४ प्राषट्ोणः छते कार 
08176१ ॥॥॥०पष्टा) 01९ 12]03, 81णा]ळा' टप2- 
0010४ &]] हइपा'ए७ घेणाजा७०9्टे पपा0च 
13९8७1100४. 00% 7600१॥पा80१९त१े 88 0 
४॥७तेळ€ ६० ॥०३1०१8 1118९08 8 01९1 ४- 
एप फर०्णा2) छाण्पाले छट ए0्पष्टाा 
(118 11९15 फा 0816 188४, 10052 ॥६, 
छावे. होरा105 तपा प] ८0 ऐ॥९ 
1)९0100171005 ... ॥९ (७९ 


गृ कृ०॥९1] 16 उछांत, छी०पवे एप) 107118 


0109, 
891016 शं€एणए; 
॥०७ ०7०७ 01९8 ॥11188 फा!) 10398९ 1९९0 
घा ॥]0०फाप३ट्ट पक्ाग, ॥॥९ 1090९8 काय8 €४- 
१९॥(]9. ४० काप ७७8 शि] €९ए९'ट४ 
(॥ फलो 0810९01918 0009 ए"ए9७७ 0९)1९- 
४९१, ४१७ पळा एग ९8 0 0९ टावयाष्टथ्पे, ! वि 
त्रावणकोरमध्ये ' त्रिप्पुरवरततु ' नाबाचा देवीचा रजः- 
स्रावविधि असतो. देवीचे या काळातील वस्त्र प्राप्त - 
करून घेण्यासाठी भक्तांची धडपड चाळू असते. चुंगा- 
नूर येथीळ पार्वती आणि कामाख्या ( आसाम ) यांच्या 
रजःखावाला धार्मिक महत्त्व आहे. यांचे रहस्यही वरील 
कव्पनेतच आहे. भूमेमातेलाही रजःसाव असतो. गरटेने 
५ 81188 ७. यवा £ ॥०1, 1 मध्ये पुढील 
उदाहरण दिले आहेः“ 16 8. लाक ९]ए 
0९18४९१ प्र ४७ (16 (116 0! ७8 
मा) पर्ठटा काया 1९७1९१ 12९15९ 
णः एशा॥ष१्टा 1९")13९१ ७४ "९181190. 
1)पार्‍ा१02टट 0७0 ऐ॥९ ९8 18 छा 6९000९ 
७९8३७01 10700 ४])॥ ॥010पष्टाणयप र 

8110 0णि९श छि ए01, णी क 


स्त्री आणि भूमि यांच्या साधम्यांवर आधारलेल्या 
प्राथमिक -अवस्थेतील मानवाच्या श्रद्धांचा आणि 
आऱचारविधींचा विचार करता तांत्रिकांची * लता- 
साधना ' ही भूमातेच्या सुफळीकरणाला आवडग्रक 
अशी यातुक्रियरा ( ॥1॥४1०७] 181६091 ) होती हे 
सहज ध्यानात येऊ दाकेल, 


डॉ. भांडारकर । बाजसनेयी संहिता : १४६ 
थॉम्पसन : 8(णव1€8 प्र ९ (3178९ 800609, 


2: जा 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


तंत्रसाधनेतीळ पंचमकार 

आजच्या सुशिक्षितांच्या दृष्टीने तांत्रिकांची “ पंच- 
मकारां 'ची कल्पना अत्यंत घुणास्पद आहे. तंत्रोपासनेचा 
अध्यात्मिक अर्थ लावणाऱ्यानाही पःचमकारांमधील 
अध्यात्मिक तत्त्व सांगण अडचणींचे वाटते. याही 
तत्त्वांचा कृषिविषयक मंत्रतंत्रात्मक विधीच्या संदभातःच 
सुसंगत अर्थ लागू शकतो. 

मांस, मत्स्य, मुद्रा यांच्या उपयोगाला कोणांची 
फारशी हरकत नाही. परंतु मद्र आणि मैथुन यांना 
धार्मक विधीत स्थान असावे, आणि तेही अत्या- 
बश्यक असे- हे मान्य होणे कठिण आहे. तंत्रवाड्म- 
यात मात्र याविषयी स्पष्ट आदेश आहेत: '' 1८८ 
७७7100 0९ ६४॥४ 81१त1 ( पघा] 8000888 3 
फए॥७(80९४ए७ ७1010प£ ७11९; 6121012 
४०प पाण०५७ ताता 10 ढ्ा९प)]४, ७० एवा 
ए&!' वेषणीट ४०० द्यात खा] हा १०ए 
8100] प५९! (0९ 8]९]७,*? 


शेतीच्या सुफलीकरणाशी मद्य आणि मेथुन यांचा 
फार घनिष्ट वैध असल्याचे प्राथमिक मानवाच्या 


आचारविचारावरून दिसून आले आहे. वेगा, ओराअन, . 


गोंड, संताळ या सर्व लोकात मद्राशिवाय पेरणीचे 
कामच होत नाही. प्रथम भूमीला मद्याची आहुति द्यावी 
लागते. हा विधि करणारा मांत्रिक प्रथम मद्य प्राशन 
करतो आणि नंतरच हा विधि सुरू करतो, मंब्रप्रारना- 
शिवाय यातुविद्येचे सामथ्य त्याच्या अगी संचारत नाही 
अशी त्यांची श्रद्धा आहे. पिकावरील रोगनिवारण 
करण्यासाठी अगर भूमीची निर्माणक्षमता वाढविण्यासाठी 
मद्याची आवश्यकता भाहे असाही त्यांचा समज आहे. 
रज.खावामरमाणेच मद्याच्याही ठिकाणी नवजीवन देण्याचे 
सामर्थ्य आहे. सुत माणसाच्या शरीरात पुन्हा जीव 
आणण्याचे आणि स्त्रीची वाढविण्याचे कार्य 
मद्यामुळे होऊ शकते असा समज प्राचीन काळी अनेक 
देशात होता. म्तिकामध्ये मद्याचा उपयोग करण्याची 
चाळ आपल्याकडे अनेक जातीत आजही रूढ आहे. 


एकेकाळच्या समजुतीचेच 


समजुतीचच 
यन्य 


२०, वंगकोशामधून दे 


टॅँ 


अनुक्रमणिका 


विबाहविधीत मद्यालाा धार्मिक महत्त्व आहे. संताळ 
लोकात आदिमानव आणि आिस्री यांच्यापासून 
मानवजातीची निर्मिति कशी सुरू झाली हे सांगणारी 
जी लोककथा उपलब्ध आहे ती या दृष्टीने उद्बोधक आहे. 
हारम्‌ आणि आयो या जोडप्याला देवाने प्रथम मद्य वन- 
विण्याची कला शिकविली. तोपर्यंत त्यांच्या जीवनात 
“आनंद * नव्हता. दोघेजण खूप प्याली आणि या 
धुंदीत त्यांच्या हातून काही तरी ' भलतेच ' घडले, 
दुसरे दिवशी देव सकाळी. पुनः आळा आणि त्यांना 
झोपडीबाहर बोळावू लागला. त्यावर आतूनच उत्तर 
आले. “ 0 (जात 81900९1 100 ट्या) इष6 
0०७७७] 2० ठप ९ छा झा७ घष्र्णाऱ 
१811९ ४7९ 1९ 0001) 01 8 11917९0, 1.08 
णा इशा फ९ 1४0 0९७९०९ वेणा 
एिठ्या 0९९, छ€ पछए७ ते०ा९ 80१6१) २३२१08 
७५१, ' ' » देव निघून गेला; कालांतराने त्यांना सात 
मुळे आणि सात मुली झाल्या. मद्य आणि निर्माण- 
क्षमता यांचा अन्योन्यसंबंघ दाखविणाऱ्या अनेक घटना 
धार्मिक आणि कामशास्त्रीय वाडू्मयात भाटळून येतात.- 

वेदर वाड्मयातही सोमप्राशनाने अमरत्व प्रात होते 
अश्या अथाचे उल्लेख आहेत. (3६. ४.४८.३) 
वाजपेयसौ त्रामणि बिधीत सोमरस वाळत नाही, 
' सुरा "च आंबद्यक आहे. सुफलीकरणाच्या विधीशी'च 
सुरेचा संबंध आहे हे लक्षात ठेवण्याजोगे आहे. परंठु 
वेवरकि आयांची मूळ संस्कृति कृपिप्रधान नसल्याने 
त्यांच्या दोतीविषयक मंत्रतंत्रामध्ये मत्चाला फार - 
माहात्म्य लाभले नाही. 

पंचमकारामधील मेथुनविधीचा उगमही ठोतीच्या 
सुफलं.करणक्रियेतच आहे. प्रारंभी हा केवळ स्वैराचार" 
विधि असणे शक्‍य नाही. याला धार्मिक महत्त्व असले 
पाहिजे. फ्रेजरने अनेक देशातील दोतीविषयक मंत्रतंत्रात्मक 
विधींची उदाहरणे देऊन ही कल्पना स्पष्ट केली आहे. 
मध्य अमेरिकेमध्ये पेरणीच्या वेळी मैथुन आवश्यक 
मानले जाते: “ ग ७९98६६७ (9४6 तिम्क्श 
फए९8 ४0 (॥81101१8 9011200 910 ९०४०४९ 
ग ७९३8] 116९100186 107 0086 ०8९0 


थामधील अवतरण, 
13811 शष] 


त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्राचीन भारतातील भौतिकवाद 


७7०पा ०१9 ९ शा०फ णा ०100९0 ठा, ”२२ 
पेरणी करणाऱ्या तरुण जोडप्याने जमिनीवर एकत्र पडावे 
आणि पेरलेल्या वियाणांवरून लोळांवे अशी चाल 
युक्रेनमध्ये आहे. ज्मनीतही याच प्रकारची चाल आहे. 
मूळ मेथुनविधीचे हे अवरोष आहेत. काही काही समा- 
जात तर पेरणीच्या पूर्वी सामुदायिक मेथुनविधि धार्मिक 
भावनेने करावा लागतो. एकपति-पत्नीचाल अस्तित्वात 
येण्यापूर्वीच्या समूहविवाहांचा हा अवशेष आहि. पेरु 


देशातील पुढील आचार तर शाक्तांच्या तंत्रोपासनेप्रमाणेच . 


आहेः “ ॥९1 ते छ०पाशा 10९0 ४७8600- 


0)९वे ॥१]८ते द्यात उद्ण 9 790९ छते ९ए७र्‍ 
"81 180 1101000156 एए७0॥ (1९ ४0०0119110 


0७९ ०००४६. ” *3 चिली, मेक्सिको, निकाराग्वा या. 


देशातही असेच विधी सांगितल आहेत. ऑस्ट्रेलिया- 
मधील वन्य जमातींची एक समजूत पुढीलप्रमाणे आहे: 
“6 प॥९ ॥७९७)९ ]०]प]0० ए९ष्टुणात १0९ 
80 88 1018 गघ]8 ॥॥0टा0] ७४ फय 
0१९ 8७0) 01 1९0816९ 111011९ 18 1९७. 
"1158९१. . ४, 8पाा ९०९8 
१०७१ ८0 ॥॥७ 90०) 2५९९ 0 1९0011162९ 
९ 6५10, २४० या प्रसंगी स्त्री -पुरुषांच्या सामु- 
दायिक मैथुनाविधीला धार्मिक महत्त्व असते. “ ॥॥॥९ 
०५] ९०७ ०! ७७ 1९501४9], फ€ ६176 ४01, 18 
1९1017 ०. 10०१ 818 
७७प॥१81100 01 ७8] 810 ७॥1]- 


. 010९ 8 ए७७1'... 


४० 07०७९पा'७९ 7७10, 
काण, 


ताशा होते ०९७ ण्या टाळाय0100006' 


800, २५ ” ब्रिटिश उत्तरबोर्निओमध्ये हा सण पंधरा 
मिनिटे सामुदायिकरीत्या चालतो. त्यानंतर पुनः सामा- 
जिक, नेतिक बंधने कडकपणे पाळावी लागतात. म्हणजे 
सामुदायिक मैथुन ही जणु सामुदायिक प्रार्थनाच ! 
मलायामध्ये भाताच्या हंगामात स्त्रियांची अदलाबदल 
करून हा विधि साजरा केला जातो. 

भारतातही या चाली विपुल प्रमाणातं आढळतात. 
संताळांच्या 'लोहरे* ?या शेतीच्या सणात हा विधि पांच 
दिवस चालतो, हॉस लोक संभाषणयुक्त बिधि आचरतात 
नागांच्या प्रदेशात हंगामाच्या दिवसात मद्यप्राशन 
आणि विधियुक्त स्वेराचार यांना भर येतो. वकचिंग 
प्रांतातील कोन्याक खेड्यांत धान्याच्या समृद्धीसाठी 
खळ्यावर अनेक जोडप्यांकडटून सामुदायिक मैथुन- 
क्रिया करविली जाते. हे सर्व वुर्णण वाचताना 
आनंदगिरींनी शांकरदिग्विजयाते वणिलेल्या उच्छिष्ट 
गणपतिसंप्रदायाची अगर गुंणरत्नाने वर्णिलेल्या 
कापालिक-लोकायतिकांच्या वार्षिक विधींची आठवण 
होते. प्राथमिक मानवाच्या सुफलीकरणविषयक श्रद्धा 
आणि कल्पना विचारात न घेता त्यांचा स्वैराचार 
म्हणन धिक्कार करणे चुकीचे ठरेल. तांत्रिकांची लता- 
साघना अथवा कामाचार हे विधि म्हणजे भूमातेच्या 
सुफलीकरणाला आव्यक अशी यातुक्रियाच (_७७४- 
७०] 71000] ) असले पाहिजेत याविषयी शंकाच 
उरत नाही. तांत्रिकांचा हा कामा'चार म्हणजे दंद्वातीत 
अवस्था प्रात्त करून घेण्याचे अध्यात्मिक साधन म्हणन 
गौरव करणाऱ्या पंडितांना ऑस्ट्रेलिया, बोर्निओ 


२२, फ्रेजर : ७०1१९० 8०0४॥ : ब्रिफॉ, फ्रेजर, बॉडिंग, थॉम्पसन या संशोधकांनी अनेक आघार 
देऊन प्राथमिक मानवाच्या या श्रद्धेचे स्पष्टीकरण केळे आहे 


२३. ब्रिफॉ । (४०७७18 गा, 
२४. कित्ता. 


२५. फ्रेजर : ७. 5. 


२६, [अ] बॉडिंग : 8७919) 1016010181, 
मुजुमदार : 319178 ०1 5 ॥॥10९, 
मिल्स । ९७ छिशाटुणाळ 1१1७8, 
हंटर : इंपीरियल गेझेटियर ऑफ इंडिया 
-र्‍या सव ग्रंथांमधून भारतातील या चालीची विस्तृत माहिती दिली आहे. 


२७. शांकरदिग्विजय प्र. १७ 


२८. “ षडूदर्शनसमुच्चय ? या ग्रंथावरील टीकेत गुणरत्नाने लोकायतिकांच्या खैराचारी वार्षिकोत्सवाचे 


वर्णन केले आहे..( जाने, १९६४ नवभारत पाहा, ) 


न. भा, २ 


-सेऊीजे अ क. 
"कखगघरच्जचज, 


नवभारत 


मलाया, नाशाप्रदेश इ. भागातील वन्य जमातींना 
अध्यात्मिक उन्नतीच्या शिखरावर्च नेऊन बसवावे 
लांगेळ. आपल्या संस्कृतीवरील हा “ ओंगळ * डाग 
पुसून टाकू इच्छिणाऱ्या काही पंडितांनी या सव 
विधींचा उगम आरयेतरांच्या संस्कृतीमध्ये झाला आहे 
असे दाखविण्याऱचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. पण 
हा विचार मुळीच टिकण्याजोगा नाही. 

आयांना भूतकाळ | 


तंत्रोपासनेमधील  वामाचार ' विधि आर्यपूर्व अगर 
आर्यबाह्य समाजाचे आहेत हे खरे असले तर आर्या- 
नाही रानटी अवस्थेचा भूतकाळ होताच. जरी आर्यलोक 
हे प्रामुख्यांन पंश्युपालन संस्कृतीचे प्रतिनिधि होते तरी 
हळूहळू त्यांचाही शेतीशी संवंध यऊ लागला होता. 
भ्मीच्या सुफलीकरणाशी मानवी सुफलीकरणक्रियेचा 
- संबंध असला पाहिज अंसा आर्याचाही समज होता. 
छांदोग्य उपनिषदातील ' बामदेवसमन्‌* * ! सयोग 
क्रियवरच रचिले आहे. ऐतरेय ब्राह्मणामधीळ सोमयज्ञ- 
विधि स्त्री पुरुषसंयोगावरच आधारला आहे. शतपथ 
ब्राह्मणामध्ये) ' याविधीचा उल्लेख पुन्हा पुन्हा येतो. 
विशेष महत्त्वाची गोष्ट अशी की या मैथुनक्रियेतील 
सर्वे घटना हे त्रश्ष्े. शेतीच्या परिभाषेत वर्णन 


करतात. वाजसनयी* * सहितेमधीळ अश्वमेध प्रक-' 


रण तर अत्यंत उत्तान अळ्छीळ भाषेत सांगि- 
तडे आहे. वन्य लोकांच्या कृप्रिविषयक विधींचे 
सूक्ष्म अवलोकन करून ब्रिफॉने उत्तान भापेचेही रहस्य 
स्पष्ट केल आहः “ ॥॥६ ळव ४०1 ०! 00 फं- 
शा ४९1९६५७ ७०७९ छाट 


0111129 
७००पॉ ९ “हि ० ॥॥प'€, 


० 811- 

२९, छां. उ. ग, 18, 

२३०, शतपथ त्राह्मणामध्ये या वि 
आले आहे. 

३१, | बाजसनेयी संहिता : २३ २६ 

३२, | बापटशास्त्र्यांनी मराठीमध्ये के 
लाही यात अश्छील असे कांही वाटले नसावे, धार्मि 
आहे. लोकायतांचे आणि तांत्रिकांचे विधि याहून भिन्न 
आणि स्त्रीप्रधान संस्कृति यांमधील भदामुळे आली 
मात्र स्त्रीला दुव्यम स्थान देतात. क्षेत्रप्राथान्य आणि 


१० 


अनुक्रमणिका 


11018, ० !ए०॥९॥, 18 00118९0 (0 18 90- 
"1७1५९0 1101 01) 0५7 8९३0७] 11(01000- 
788९, 90 9)180 ७४५ ७1४ ७७ 0 86०0७ शी 
७ १७४८४४१०१७७8 ८०७ 3608707 ७१७०१७८४८१, 
अश्वमेध प्रकरणातीऊ अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा, कुमारी, 
ववाता आणि महिषी यांच्या उत्तान * अ-छीळ 
संभाषणाचे रहस्य याच समजञतीशी निगडित असले 
पाहिजे. या संभाषणानंतर होणाऱ्या प्रत्यक्ष विधीचा 
उलगडा या'च पद्धतीने करणे शक्य आहे. नरमेधाची 
वाळ रूढ असताना हा विधि प्रत्यक्ष राजा आणि 
महिषी यांच्या संयोगानेच होत असावा. उत्तरकालात 
मेव्य अश्व आणि महिषी यांच्या संयोगाचा हा विधि 
केवळ प्रतीक रूपाने शिल्लक राहिला आहे. आर्यपूर्व 
अगर आर्येतर समाजाच्या कृषिविषयक यातुविधीळा 
समांतर असाच हा आर्यांचा विधी असला पाहिजे. 
यशसंस्थेचा विचार करताना या प्रश्नाचा अधिक विचार 
करू. व 

तंत्रोपासनमधील वामाचार आणि कामाचार यांचे 
रहस्य शेतीच्या सुफलीकरणविधींमध्येच केस सापडू 
शकते हे येथवर आपण पाहिले. भंत्रतंत्रात्मक यातु- 
विधीच्या साहाय्याशिवाय शोती सुफलित होणेच 
शकय नाही या प्राथमिक श्रद्धेवर या विधींची उभारणी 
झाली आहे. आज हे सर्वच विधि ओंगळ आणि बीभत्स 
वाटत असले तरी मुळात ते स्वैराचारविधि नव्हते. 
मध्ययुगात या आचारांचे रूपांतर कवळ स्वैराचारात 
झाळे एवढेच नव्हे तर त्यांना अध्यात्मिक साधनेचे 
माहात्म्य लाभले, अर्थात्‌ झच्यामिक आवरणाने 
या साधनेचा उल्गडा होणे शक्‍य नव्हते. या साधनेचे 


धीचे रूपकात्मक आणि अगदी स्पष्ट स्वरूपात ३ ६ वेळा वर्णन 


"२७ यावरीळ उवटाचार्यांचे भाष्यही अगदी स्पष्ट आहे. 
ठेले भाषांत 


रही अगदी स्पष्ट आणि सरळ आहे, यांपैकी कोणा- 


क॑ पावित्र्याने केला जाणारा ( एके वेळी ।) असा हा विधि 
भन्न नाहीत. जी थोडा भिन्नता आहे ती पुरुषप्रधान संस्कृति 
आहे. तांत्रिक स्रीला या सर्व क्रियेत पूज्य मानतात, वैदिक 


1 बरीजप्राधान्य असा हा भेद आहे. या दृष्टीने वृहदारण्यकातील 
६:४:७ हा भाग पाहावा. तांत्रिकांचा कामाचार स्त्रीप्रचान आहे तर वैदि 


प्राथमिक अवस्थेमधीळ सर्वच मानवसमाजाचे ज्ञान आणि त्याच्या श्रद्धा 


कांचा पुरुपप्रधान आहे. परंतु 
द्धा ही सारख्याच स्वरूपाची आहेत. 


ण डा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संय्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


प्राचीन भारतातील भौतिकवाद 


मूळ रहस्य प्राथमिक मानवाच्या भोतिक जीवनातच 
सापडणे शक्‍य होते. त्रिफा, फ्रेजर, क्रूक, व्हाइटहेड, 
मार्शल, चंदा, मुजुमदार यासारख्या मानववंदाशास्त्रज्ञांनी 
तुलनात्मक पद्धतीचा उपयोग करून आदिमानवाच्या 
जीवनातील अनेक र लगडण्या*चा यरास्वी प्रयत्न 
केळा आहे. यांच्याच मार्गाने जाऊन देवीमसादांनी तंत्र 
पासनेमागीलळ सामाजिक-भौतिक प्रेरणा कोणती असावी 
याचा छडा लावला आहे. माणसा'चे * टेकनॉंळेजिकल ? 
ज्ञान जसजसे वाढत गेळे तसतशी ही सुफलीकरणा'ची 
यातुविद्या अनवड्यक ठरली. त्याबरोत्रर या आचारांना 
आणि विधींना धार्मिक स्वरूप प्राप्त झाले, प्राथमिक 


मानवाचे अनेक धार्मिक विधि सुफलीकरण क्रियेतूनच . 


निर्माण झाळे आहेत हे धर्मकल्पनेच्या विकासेतिहासा- 


वरून दिसून येते. तंत्रसाधना ही त्यापैकीच एक आहे 
दुसऱ्या कोणत्याही भामिकेवरून तंत्रोपासनेमधील आर्‍चार 
आणि विधि यांचा अर्थ लाग॒ शकत नाही. म्राचीन 


भारतीयांच्या भौतिक जीवनाचे हे एक अविभाज्य असे 
' अंग आहे. यातूनच तांत्रिकांच्या 


* देहवादा*चा विकास 
झाला. त्यांचा हा देहवाद वैज्ञानिक संशोधनाचा 
आधार होता. 'चीनमधीळ विज्ञानाचा विकास तेथील 
तांत्रिकांनीच म्हणज * टाओ? पंथीयांनीच केला आहे. 
भारतीय तांत्रिक आणि चिनी ' टाओ ? पंथीय यांच्या 
साधनेमधीळ विलक्षण साम्य पाहून या साधनेचे मूळ 
भारतात नसून 'चीनमध्ये आहे, असेही म्हणण्यानचा 
मोह काही पंडितांना झाला आहे. या स्वेच विषयाचा 
विचार पुढील लेखात करू. 


-पप-*९टपलॅिणण 


- टि८७% ९८७७ २८% ९७ ९८% २३५८७ २<%९७% २०% २८% २९७ २५०८७७ ९% अट 


(9) 


. 
, 


1८7९७7०१८८ 
2658583889. 


9 


प उत एफ 
॥0॥1.1.,1'1 8(1(ज%]२ */९01॥१॥5 1.11) 
[ ४5४0225726 7988 ] | 
११ ४ 11". (:'॥11२ााजार 07" ऊछार&प' (२.७ 1.1ए'च्ट 
05 १५पा॥'ए 87271२ & 1२. १० 87 (2. र 
पमए५1) 0एपण107] ' 
296, 1388781४98 3116681, 


8छाछशा 1381] ठेपा]तापश., $$ 1००. 
00 : 5686176 1387] ०1 ग॥१णतां8, ए००॥ 301087 


८101४ 
&च्ातावा"१/01 -1)5. 5्ा.चाऱ्च 


॥1॥.॥ ७1१७ 40॥'5 


॥॥॥5 ॥॥॥॥४३॥1.॥1., 801 & ४॥॥१॥॥1.॥1, 11.., 
296, 892819९ 801९९, उटा 381] उेणा]कयाट, 
00 : ७३७९४९ 301) ० 1०ती७, ० छेगा 08४. 1 


2 


| 


॥८7४॥॥८॥७ . 


« झापकशणप ” 500० क 


टि 


छ-५८२५८५८%- ५८२८ ५८२८ ५८२९ ५८२८५८२ ५८२४ ५८२८५८२ ॥-५८२- ५८२५८५८ 
११ 


त वळन १ 
"“करंळगघरो चिळजःचज, 


वचिळजव 


प्रा. चन्द्राबेन दलाया 
आपले राष्ट्रीय कज 


सरकारने काढलेले कजञ म्हणजेच राष्ट्रीय कज, याउलट 
खाजगी कजे म्हणजे खाजगी विभागाचे म्हणजे लोकानी 
खाजगीरीत्या काढलेले कज, मग ते व्यक्तिगत कर्ज,असो, 
नाहीतर खाजगी संस्थचे असो. देशातील राज्यसरकारे, 
नगरपालिका, स्थानिक सरकारी संस्था, वगेरे कर्जाऊ 
रकमा घेत असतात, पण मध्यवती सरकारच्या कर्जाशी 
तुलना करता हे कजे फारच छोटे असते नि त्यामुळे 
आपण जेव्हा “राष्ट्रीय कज ? म्हणतो तेव्हा मुख्यत्वेकरून 
मध्यवती सरकारने काढलेळे कज असाच त्याचा अथ 
अभिप्रेत असतो. राष्ट्रीय कर्जात देद्यांतर्गत कज नि 
देशाबाहेर काढलेले कज, म्हणजेच परदेशी किंवा पर- 
कीय कजे, या दोन्ही गोष्टींचा अंतर्भाव होतो अगदी 
परवापरबापर्यंत राष्ट्रीय कज प्रामुख्याने युद्धजन्य अवा- 
ढब्य खर्चासाठीच काढले जाई, अमेरिका किंवा इंग्लंड- 
सारख्या आजच्या पुढारलेल्या देशातील राष्ट्रीय कर्जाची 
वरवर जरी पहाणी केळी तरी असे आढळून येते की 
दोंन जागतिक महायुद्धेच या कर्जाला प्रामुख्याने कारणी- 
भूत आहेत. काल्वे, पाटनेधारे, नि धरणे, बांधण्यासाठी 
किंवा लोहमार्ग नि इतर वेगवेगळ्या सुधारणा देशात 
करण्यासाठी, कजे काढले जात असे, नाही अस नाही; 
पण अश्ञा कर्जाचे प्रमाण प्रथम दिलेल्या कारणासाठी 
काढलेल्या कर्जाशी तुलना करता फारच लहान असलेले 
दिसून येते. शिवाय या कारणांसाठी काढलेले कजे 
दाक्य तितक्‍या लवकर फेडून टाकण्याचीच प्रवृत्ती 
जास्त दिसून येते. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापर्यंत, 
सरकारी अंदाजपत्रकातील जमा नि खर्चाच्या बाजूंचा 
समतोल राखून शक्‍यतोवर कज्ञ न” काढण्याकडेच 
राज्यधुरीणांची प्रवृत्ती असे, त्यासाठी जिवाचा आटा- 
पिटा केला जाई, हेच सर्वात योग्य आर्थिक घोरण, 
अस मानले जाइ. न 
मागासलेल्या देशातील बिकासासाठी पैसा 

याच सुमारास मागासलेल्या देशात थोडीक्षी 
जाग्रती होऊ लागली, आर्थिक विकासांचा प्रश्न 
ज्वलन्त स्वरूपात पुढे येऊ लागला, नि त्याचबरोबर 
आर्थिक प्रगतीसाठी राष्ट्रीय कज काढण्याच्या धोरणास 
हळूहळू मान्यता मिळू लागली, दुसऱ्या महायुद्धाच्या 


' जरी सक्तीची बचत 


अखेरीला आशिया नि आफ्रिका खंडातील बऱ्याचशा 
राष्ट्रांना स्वातेञ्य मिळाले, नि त्याबरोबरच आर्थिक 
विकास साधण्यासाठी या राष्ट्रांनी नियोजनाच्या 
मार्गाचा अवलंब केळा, पण नियोजन म्हणजे काही 
साघेसोपे काम नव्हे, त्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात 
भांडवलाची जरूरी असते, नाहीतर वेगवेगळ्य़ा विकास- 
योजना कश्या सुरू होणार ? केकळ करवाढ करून यासाठी 
लागणारा पैसा उभा करणे. शक्‍य नसते. कारण एकतर 
या देहातील सरकारी करांची पहाणी केल्यास असे 
दिसून येते की जुनाट नि मागासलेल्या पद्धती किंवा 
रूढींप्रमाणे हे कर आकारले जातात, आप्रिक्रितीळ 
काही देशात अजूनही अक्षी परिस्थिती दिसून येते, किंवा 
भरमसाट करवाढीमुळे खाजगी विभागातील भांडवल- 
गुंतवणुकीवर व उत्पादनावर फारच दूरगामी वाइंट परि- 
णाम होण्याची दाक्यता असते; पण लवकरात लवकर नि 
जोमदार आर्थिक विकास साधू इच्छिणाऱ्या राष्ट्राच्या 
दृष्टीने हे केव्हाही स्वागतहे ठरणार नाही. या वाढत्या 
खर्चाळा तोंड देऊन अंदाजपत्रकांतील जमेच्या नि 
खर्चाच्या बाजूंची तोंडमिळवणी करण्याचा आणखी एक 
उपाय आहे. तो म्हणजे तुटीचा अर्थभरणा म्हणजेच डेफि- 
सिटू फिनॅन्सिंग, अनेक राष्ट्रांनी या मार्गाचा अवलंब केला 
आहे. दुसऱ्या पंचवा्ष्रिक योजनेच्या काळात आपण 
सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात या धोरणाचा अंगीकार केला 
होता, पण त्यापासून आपल्याला एक चांगलाच घडा 
मिळाला, तो म्हणजे ही बाट वाटते तितकी सोपी नक्की 


नाहीच, पण फारच ब्रिकर नि घोक्य़ाची आहे. समतोलं 


संमाळणच इतके मुष्कीलीच होऊन बसते की जागोजाग 
तोंडघशी पडर्ण्याचाच संभव जास्त. ७ 


तुटीचा अर्थभरणा 


आता आपल्याला प्रकर्षाने हे जाणवते आहे की 
तुटीच्या अर्थभरण्याचेच धोरण सतत ठेवल्यास लोकांवर 
लादता येत असली, तरी या 
फायद्यापेक्षा या धोरणामुळे निर्माण होणार तोटेच 
अधिक, एकदा का किंमतवाढीचे पेक्र सुरू झाले की ते 
आवरता आवरता कठीण होऊन बसते. त्यामुळे देशा- 
तीळ अर्थव्यवस्थेवर किती डुष्परिणाम होतात, याची 


१२ 


८2 शः रा 
-योवमन्यकज- 


आपले राष्ट्रीय कजे 


कल्पना केळेी बरी! या व अश्ञा गोष्टींमुळे आर्थिक 
विकासासाठी लागणारा पैसा उभा करावयाचा असेल 
तर फार कालपर्यंत तुटीच्या अर्थभरण्याच्या धोरणावर 


भरिभार घालून चालणार नाही. यामुळेच राष्ट्रीय 


कर्जाद्वारे आर्थिक विकास साधण्याच्या घोरणाला सर्व- 
मान्यता मिळाली आहे. एकतर यामुळे एकूण अर्थ- 
व्यवस्थेतील बचतीत वाढ होऊन ती सरकारला योग्य 
कामासाठी उपयोजिता येते. नि दुसरे म्हणजे आर्थिक 
'विकासयोजनांमधून होत असलेल्या जादा भांडवल- 
गुंतवणुकीमुळे जी महागाई वाढत असते तिलाही 
आळा बरसतो, आणि त्यामुळे बऱ्याचशा मागासलेल्या 
राष्ट्रांनी देशांतर्गत आणि परकीय कजांच्या साहाय्याने 
आर्थक्र विकास साधण्याच्या धोरणाचा बऱ्याच मोठ्या 
प्रमाणात अवलंब केल्याचे आढळून येते. 
आपले राष्ट्रीय कजे | 
आपल्या भारताला सुद्धा हे बव्हंशी लागू पडते असे 
'पुढीळ गोष्टींवरून दिसून येईल, १९५१ साली आपले 
एकूण राष्ट्रीय कज २४७४ कोट रुपये होते. परकीय 
कजे तर फारच थोडे म्हणज ५० कोट रुपये होते. 
शिवाय आंतरराट्रीय व्यापारातील तूट पण आपण 
जास्त समाधानकारक रीतीने भरून काढू. शकत होतो. 
कारण युद्धकाळांत आपण ९५७ कोट रूपयांची पोंडी 
गंगाजळी ( 8५९1111 ०७191008 ) साठविली होती 
ती उपल्ब्ध होती. देशांतर्गत कजे थोडे होते, इतकेच 
नव्हे तर ते उत्पादक कर्ज होते नि त्यामुळेच इंग्लंड- 
अमेरिकेसारख्या त्यावेळी युद्धजन्य क्जभाराखाली 
भरडून निघणाऱ्या देशांशी तुलना करता भारताची 
परिस्थिती फारच चांगळी होती, पण आथिक नियो- 
जनाच्या मार्गाचा अवलंब करून पंचवार्षिक योजनांचे 
सत्र सुरू झाल्याबरोबर मात्र पारडे फिरे. वाढत्या 
भांडवलगुंतवणुकीसाठी फार मोठया प्रमाणात आर्थिक 
साधनसामुग्री जमविण्याची विवंचना , सरकारला 
ग्रासू लागली. पहिल्या पंचवार्धिक योजनेसाठी एकूण 
२३५६ कोट रुपये खर्ची पडले. मुख्यत्वेकरून कर- 
घवाढीच्या साहाय्यानेच बरीचशी रकम मिळविली गेली. 
अखेरीअखेरीला तुटीच्या अर्थभरण्याच्या धोरणाचाही 
थोड्याफार प्रमाणात उपयोग केला गेला. त्या काल- 
खंडातील सरकारी कजे २०५ कोट रूपयांपुरतेच मर्या- 
दित होते. २०४ कोट रुपये अल्पत्नचत योजनांद्वारे 


सरकारला मिळाले. आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील तूट 
भरून काढण्यास पौंडी गंगाजळी समर्थ होतीच. या 
काळात परकीय कज काढलेच नाही असे जरी नसले 
तरी ते फारच थोडे म्हणज मार्च १९५६ पर्यंत १३९ 
कोट रुपये इतकेच होते. दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या 
कालात मात्र या सवं गोष्टींना फास्च जोराची कलाटणी 
मिळाली, तुटीच्या अर्थभरण्याचेद्वारा ११७५ कोट रुपय 


उपलब्ध होऊन सुद्धा स्वकीय नि परकीय कर्जात या 


कालखंडात भरमसाट वाढ झाली, पण तिसऱ्या पंच- 
बार्विक योजनेच्या कालात मात्र या सर्वावर कळसच 
झाला आहे ! देद्यांतर्गत नि देशाबाहेरील कर्जाचे 
आकडे भराभर फुगतच चालले आहेत. स्वकीय कज्ञ 
हे मुख्यतः वाढत्या मागणीला आळा घाळून बचतीत 
वाढ करते. पण परकीय कर्जांचे परिणाम मात्र प्रत्यक्षच 
नि जास्त ठळकपण दिसून येतात. त्यामुळे देशात उप- 
लब्ध नसलेली साधने नि वस्तू आणि तांत्रिक मदत 
दुसऱ्या देशातून मिळविता येते. श्रिवाय हे सर्वे मिळ- 
विण्यासाठी एर्ही आवद्यक्र असलेल्या परदेशी चल- 
नाचा प्रश्री, आपोआप सुरतो. राष्ट्रीय कजाद्वारे 
अश्या प्रकोर विकासासाठी अत्यावश्‍यक असलेल्या 
आर्थिक नि इतर साधनांचा योग्य तो पुरवठा होऊन 
विकासाचा मार्ग जास्त सुकर होतो. 
करवाढीपेक्षा कजे श्रेयस्कर 

६३०४ कोट रुपये देशांतर्गत कज नि १३७९ कोट 
रुपये परकीय कज मिळून मार्च १९६३ च्या अखेरीला 
आपल्या भारताचे राष्ट्रीय कजञ एकूण ७७०३ कोट 
रुपये इतके आहे. १९५६ साली देशांतर्गत कज्ञ 
३०७० कोट रु. व परकीय कज फक्त १३९ कोट रुपये 
होते. पण त्या वर्षापासून पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे कर्जात 
उत्तरोत्तर वाढच होत आहे व जवळजवळ या सघ 
कजेवाढीमागचे कारण मुख्यत्वेकरून आर्थिक विकास- 
योजना हेच आहे. कारण करवाढीद्वारा जास्त पेसा 
उभा करण दिवसेंदिवस कठीण होऊन बसले आहे. दर- 
वर्षी अस्तित्वात असलेल्या करात काहीतरी वाढ होतेच 
आहे. पण अशी वाढ किती करावी यालाही मर्यादा 
आहि. कारण ठराविक मर्यादेवाहेर थोडी जरी वाढ झाली 
तरी खाजगी विभागातील उत्पादन बचत नि भांडवल 
गुंतवणूक या सर्वांवर त्याचे अतिज्यय वाईट परिणाम 
होण्याचा दाट संभव असतो. असे होऊ देणे अतिराय 


१२ 


नवभारत 


घातक ठरेळ, कारण पचवोाषरक योजना यशस्वी 
व्हायची असेळ तर त्यात खाजगी विभागांचे सहकार्य 
फार मोठ्या प्रमाणात हवे. तुटीच्या अर्थभरण्याचा 
अंगीकार केल्यास आज वावटळीच्या स्वरूपात असलेल्या 
महागाईला चक्री वादळाचे स्वरूप येणार, त्यामुळे 
फास्च जपून, थोड्याशा कालावधी पुरतेच, नि अति 
दाय मर्यादित स्वरूपातच, या मार्गाचा अवलंब करता 
येईल, या गोष्टींमुळे राष्ट्रीय कर्जाची उभारणी करण्या- 
शिवाय तरणोपाय उरत नाही. शिवाय यामुळे महागा- 
इला आळा बसण्यासारखे पूर्वी दिळेळे फायदे होतात 
ते वेगळच. परकीय कर्जामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात 


येणारी तूट सुलभतेने भरून काढता येतेच पण शिवाय 


देशात उपलब्ध नसलेली. भांडवल्सामग्री नि साधने 
मिळून वर विकासयोजनांसाठी अत्यावश्‍यक असलेली 
तांत्रिक मदतही मिळते. 
कर्जातून उद्भवणारे प्रश्न 

पण या सवे गोष्टींबरोबस्च वाढत्या राष्ट्रीय कर्जा- 
बरोत्रर जे अनेक नवीन प्रश्न नि समस्या उद्भवतात 
त्या विसरून चालणार नाहीत. जनतेला कर्जरोखे 


घेण्यास प्रश्चत्त करण्यापासून कर्जफेड होईपर्यंतच्या . 


अनेक गोष्टी व्यवस्थित नि पद्धतशीरपणे झाल्या पाहि- 
जेत. कारण या सवं गोष्टींचे अर्थव्यवस्थेवर महत्त्वपूर्ण 
परिणाम होत असतात. राष्ट्रीय कज वाढले याचाच 
अर्थ देशातील आर्थिक साधनाचा ओघ खाजगी 
विभागाकडून सरकारी विभागाकडे वळला असाच 
होतो. या बदलामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेवर बरेच परि- 
णाम घडून येण्याची शक्‍यता असते. समाजातील 
वरच्या स्तरातील लोक जो पेसा चैनीच्या नि छान- 
छोकीच्या वस्तूंसाठी उडवितात, तोच जर उत्पादनो- 
पयोगी भांडवळ म्हणून उपयोजिळा किंवा धरणे, 
वाहातूकमार्ग, यासाठी वापरला, तर आर्थिक विका- 
साळा मदतच होईल, पण तेच जर खाजगी उद्योग- 
धंद्यांकरेता वापरण्यात येणारी आर्थिक साधने राष्ट्रीय 
कर्जाद्वारे सरकारी योजनासाठी- विशेषतः अर्थशास्त्रीय 
दृष्टया फारशा विफायतशीर नसलेल्या योजनांसाठी- 
वापरली गेली, तर हा घडून आलेला बदल केव्हाही 
स्वागताह ठरणार नाही. उलटपक्षी आर्थिक प्रगतीचा 
वेग त्यामुळे मंदावेल, राष्ट्रीय कर्जामुळे देशातील उप- 
लब्ध द्रव्यसाठ्याची मागणी वाढते, पण सध्याची 


परिस्थिती पुरबड्याच्या बात्रतीत चणचणीचीच आहे.. 
विशेषत: ठराविक हंगामात ही चणचण फारच जाण- 
वते. त्यामुळे जर राष्ट्रीय कर्जाच्या ब्रावतीत या सर्व 
गोष्टींची योग्य ती दखल घेतळी गेली नाही तर या 
आधीच्याच तुटवड्यात जास्त भर पडेल, शिवाय 
इतर अनेक प्रश्न आहेतच. ही कजफेड कधी व कस- 
कशी करावयाची याची सूत्रवद्ध आखणी व्हावयास 
हवी, देशातील इतर वस्तूंच्या किंमतीत शक्‍यतोवर 


' स्थेय राहावयास हवे. 


देशातल्या देशात उभारलेले क 

आता आपण भारतातील देशांतर्गत राष्ट्रीय कर्जाचा 
थोडक्‍यात आढावा घेऊ, गेल्या काही वर्षांचा, विशेषतः 
१९५१-१९६२ हा कालखंड जर आपण घेतला तर 
गढ्या राष्ट्रीय कर्जाबरोवर्च आणखी एक गोष्ट 
ठळकपणे दिसून येते. ती म्हणजे नॅशनल सेविंग्ज़्‌ 
साटफिकेटसू , प्राईझ बॉण्डस्‌, नेशनल- ऐन बॉण्डस्‌ , 
यांचे वाढते महत्तव, १९५०-५१ साळी १४३८ कोट 
रुपयाचे असलेले सरकारी कर्जरोखे १ ९६३-६४ 
साळापयंत ३०६८ कोट रुपयापर्यंत वाढळे, तर याच 
कालावधीत वर दिलेल्या प्रकारचे कर्ज £ ८९ कोट 
रुपयांवरून १८७५ कोट रुपयांपयत चढले. अल्पबचत 
योजनेचे घोडेही पुढे दामटळे जात आहे. १९५१ 
म्ये अल्पबचत फक्त ३२८ कोट रुपये होती, तीच 
१९६३ मध्ये ११२८ कोट रुपयांपर्यत वाढली आहे. 
नगनळ छन बॉण्ड्समध्यही आतापर्यंत ३५० कोट 
उपे गुंतविळे गेळे आहेत. एकूण कारभाराच्या नि 
इतर व्युवस्येच्या दृष्टीनेही या प्रकारचे राष्ट्रीय कज 
इतर प्रकारापेक्षा जास्त सोयिस्कर होय. एकतर अद्या 
प्रकारच्या कजरोख्यांचे रोकड रकमेत रूपांतर करता 
त असले तरी त्यासाठी एक ठराविक अश्शी 


अक जा उपलब्ध नाही. शिवाय या कर्जाच्या बाबतीत 

इुसरीही गोष्ट अशी दिसन येते की धनको ब हुधा 

अशा व्यक्ती किंवा संस्था ं | 
१ किंवा संस्था असतात की ज्यांना लांब 


मुद्तीकरिता पेसे गुंतवावयाचे आहेत, आणि या गोष्टीं-- 
उळच फार मोठ्या प्रमाणात या कर्जरोख्यांचे रोकड 
रकमेत रूपांतर झालेळे सहसा आढळत नाही, त्यामळे. 
या क म. कायम स्थिर राखण्याची 
एक कटकट कमी होते. बर्‍याच लांब य्‌ 

प्रकारच्या क्जरोख्यात पेसे जया अ 


१४ 


उड 


"कखगघनचि्नसञ? 
या 


उता 


मराठी चा विकास 
अनुक्रमणिका क्र ौ ) राज्य मराठी विकास र 
सगणकीोकृत 


आपले राष्ट्रीय कजे 


विभागाची प्रश्रत्ती वाढल्यामुळे बचत वाढण्यासही 
उत्तेजन मिळते. वेगवेगळ्या प्रकारची सर्टिफिकिटे नि 
बॉण्डस्‌ काढन खाजगी विभागाची बचत आकृष्ट 
करून घेऊन त्याचा सरकारी कामासाठी विनियोग 
करण्याचा प्रयत्न आपले सरकार करीत आहे. पण 
जनतेचे सहकाय तितकेसे भक्कम किंवा उत्तेजनाह नाही 
असेच दुर्देवाने आढळून आले आहे. वाढती महागाई, 
विशेषतः ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या वाढत्या किंमती, 
यामुळे मध्यम आणि कनिष्ठवर्गीयांची बचत करण्याची 
पात्रता दिवसानुदिवस घटतेच आहे. सक्तीच्या बचत- 
योजनेद्वारे बचत वाढविणेसुद्ध। राष्ट्रीय उत्पन्नात अधिक 
वेगाने वाढ झाल्याशिवाय ( पूर्वी द्रसाळ ७ टके 
असलेली राष्ट्रीय उत्पन्नातली वाढ गेल्या दोन वषात 
२ टक्केपरवरत खाली घसरली आहे. ) कठीणच नाही 
का १ पण हे जर शक्‍य झाले तर किंमती स्थिर ठेवता 
येतील, एकूण वचतीत वृद्धि होईल; अल्पत्रचतयोजनेचे 
क्षेत्र अधिक विस्तृत होईल, वेगवेगळ्या प्रकारचे 
ण्ड्स , सर्टिफिक्रेटस्‌ , वगेरे या व अक्षा प्रकारच्या 
सरकारी कजरोख्यांचे महत्त्व वाढेल 


कजेफेडी'ची मुदत 


ज्या सरकारी कजरोख्यांच्या बाबतीत एक ठराविक 
बाजारपेठ अस्तित्त्वात आहे त्यांचेसुद्धा महत्त्व वाढत 
आहे, प्रगती समाधानकारक आहे, या संदर्भात लक्षात 
येण्याजोगा एक बद्ल मात्र होत आहे. तो म्हणज कर्ज- 
फेडीची मुदत कमीकमी होत आहे. अल्पमुदतीच्या 
कर्जांचे प्रमाण वाढत आहे हे खालील गोष्टींवरून 
दिसून येईल, 

एकूण कजरोख्यांशी प्रमाण 


कर्जफेडीची मुदत १९९७१ १९६३ 
पाच वर्षाहून कमी 

मुदतीचे कजे, २२ टक्के ३५ टके ” 
५ते १० वर्षे २३्टक्े २५ टक्के 
१० वर्षावरील १८ टक्के ९्टक्के 
ट्रेझरी बिल्स ३५८ कोट रु. १३०० कोट रु, 


अल्प मुदतीच्या कर्जांची वाढती लोकप्रियता नि 
ट्रेझरी बिल्सचे चढते महत्त्व याला आपल्या देद्यातील 
आर्थक वातावरण बऱ्याच अंशी जबाबदार आहे. लांब 
मुदतीच्या कर्जावर्रील व्याजाचे दर भलतेच वाढलेले 


असल्याने अक्षा 'लांब मुदतीच्या कर्जरोख्यात पैसे 
गुंतविळे तर खोट येण्याचीच भीती. शिवाय वाढत्या 
महागाईच्या या जमान्यात अल्पमुद्तीच्या कर्जरोख्यांना 
मागणी जास्त असल्यामुळे सरकारलाही तेच जास्त प्रमा- 
णात असणे बेरे वाटते. पण अक्षा प्रकारे अल्पमुदतीच्या 
कर्जावर जास्त भर दिल्या गेला तर राष्ट्रीय कर्जाच्या 
एकूण धोरणात हवे ते बदळ घडवून आणण्याची 
दाक्यता निर्माण होत असली तरी काही समस्या 
त्याचत्ररोबस्च निर्माण होतात. या केजरोख्यांपैकी 
बराच मोठा हिस्सा व्यापारी बँकांकडे बहुधा असतो. 
कडाडलेल्या महागाईच्या या जमान्यात या कर्ज- 
रोख्यांचे रूपांतर रोकड रकमेत करून लोकांना कर्जाऊ 
पेसे देण्याचा मोह या बँकाना झाल्यास त्यात आश्चर्य 
वाटण्याचे कारण नाही. पण या व्यवहारामुळे महागाईत 
वाढच होते नि याचमुळे असे होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह 
बँकेला सक्तीची बंधने घालावी लागतात. अल्प मुद- 
तीच्या कजंरोख्यांचे प्रमाण फार वाढले तर या बाजार- 
पेठेतील कजेरोख्यांच्या किंमतीत वेगाने चढउतार होऊ 
ठ्रागतात, नि काही काही वेळेला तर अद्यी परिस्थिती 
निर्माण होते की इतर सर्व सरकारी धोरणांना गौण.स्थान 
प्राप्त होते नि या कजरोख्यांच्या किंमती स्थिर ठेवण्याचे 
घोरणच अतिदाय “महत्त्वाचे होऊन बसते, (राष्ट्रीय 
कर्ज जास्त मिळविण्यासाठी तर असे करणे अत्यावरयक 
होऊन बसते ). अल्प मुदतीच्या कजंरोख्यांमुळे एक 
नवीन कटकट निर्माण होते, ती म्हणजे बहुतेक दरवर्षी 
या. क्जरोख्यांपैकी कांहीची कजफेडीचा मुदत भरत 
असल्यामुळे-या जुन्या कजरोख्यांचे नवीन कजंरोख्यात ' 
रूपांतर करणे, कारण सध्याच्या परिस्थितीत या 
कर्जापेकी थोडासा हिस्सा सुद्धा फेडणे सरकारला 
शक्‍य नाही. लांब मुदतीच्या कजंरोख्यांमुळे हा. वर 
दिलेला त्रास तरी भविष्यकाळात थोडा कमी होईल. 
शिवाय यामुळे लांब मुदतीच्या बचतीत वाढ होइल ते 


'वेगळेच. हे सवे जरी खरे असळे तरी अल्प मुदतीच्या 


कर्जरोख्यांवर जो भर दिला गेला किंवा जातो 
आहे त्याच्या मुळाशी काही अशा प्रकारच्या 
कर्जाचे फायदे तोटे लक्षात घेऊन आखलेले सरकारी 
धघोरण नव्हते, सरकारला लांत्र मुदतांच्या कर्जे- 
रोख्याचे धोरण अमलात आणण दिवसेदिवस कठीण 


सळ - 
होऊन असले आहे. कारण खाजगी विभागातील 


१५ 


अनुक्रमणिका 


-कखगघल चिनु” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


*उद्योगधंद्यात भांडवल गुंतविण्याचा मोह अनावर 
व्हावा इतक्या मोठ्या प्रमाणात फायद्याची लालूच 
तेथे असते, नि यामुळे खाजगी भांडवलदार सरकारी 
कजरोख्यात-तेही लांब मुदर्तीच्या- पैसे गुंतविण्यास 
बराचसा नाखूध असतो. सरकारला तर अवाढव्य 
रकमांची गरज आहे. पण खूपच जास्त व्याजाच्या 
दराचे आकर्षण असल्याशिवाय लांब मुदतीचे कज 
मिळणे जवळजवळ अशक्यप्राय होऊन बसले आहे. 
त्यामुळेच अल्पमुद्तीचे कज, नि नेशनल प्डॅन बॉण्डस्‌ , 
नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिक्रेटस, वगेरे गोष्टींवर भर 
देण्याचे धोरण अवलंबिल्यागिवाय सरकारला गत्यंतर 
उरत नाही. या सबं गोष्टींवरून लांत्र मुदतीच्या कर्जाला 
डावळून अल्प मुदतीच्या कर्जावर जो भर दिला जातो 
त्याच्या मुळाशी कुठलेही सरकारी धोरण नसून आपल्या 
देशातील आर्थिक वातावरणच याला जत्राबदार आहे, 
हे सिद्ध होत नाही काय १ 


कजोतील प्रमुख धनको 


एकूण राष्ट्रीय कर्जाच्या मालकीच्या विभागणीत 
मात्र फारसा फरक पडलेला दिसून येत नाही. राष्ट्रीय 


कर्जापैकी च्या कर्जाच्या बाबतीत एक ठराविक' 


बाजारपेठ अस्तित्वात आहे त्या कर्जाच्या बाबतीतले 
प्रमुख धनको नि त्यांनी गुंतविलेल्या रकमांचे प्रमाण 
१९५८ साली खालीलप्रमाणे होते --- 


मध्यवर्ती सरकार १० टक्के 
रिझःहै बैंक रड 
व्यापारी नि सहकारीबँका रुहु. ..: 
एळू. आय. सी. , २५ ,, 
प्रॉन्हीडंड फंड ६», 


यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते. ती म्हणजे घनको 
प्रामुख्याने संस्था आहेत. व्यक्ती नाहीत. अज्ञी परि- 
स्थिती केवळ भारतातच नसून अनेक देशातून आढळते. 
आपल्या भारतात तरी आज मितीला अन्नी परिस्थिती 
आहे की जितक्या जास्त प्रमाणात खाजगी व्यक्ती 
सरकारी कर्जरोख्यात पेसे गुंतवितील, तितके जास्त 
चांगले, कारण बहुधा त्याना लांब 
जास्त पैसे गुंतवावयाचे असता 
कर्जरोख्यांच्या किंमतीत बरेचसे 
मुळातच बचतीचे प्रमाण अत्य 


त, आणि त्यामुळे या 
स्थेय टिकविता येते. 
स्प, त्यातून सरकारी 


मुदतीच्या कर्जातच . 
पैसा पुरविला तर तो तुटीच्या अर्थभरण 


१६ 


कर्जरोख्यात वैसे गुंतविण्याची प्रवृत्तीच जनतेत 
नसल्यामुळे विशेषतः खेड्यापाड्यातून विखुरलेल्या 
आपल्या देशवासीयांना या क्जरोख्यांची जाणी- 
वच नसल्यामुळे “खाजगी व्यक्तींचा हिस्सा या. 
कर्जरोख्यांच्या बाबतीत अगदीच कमी आढळतो, 
व्यापारी बँकांव्यतिस्क्ति इतर संस्था म्हणजे एल. 
आयू. सी. व इतर सरकारी [नि निमसरकारी संस्था, 
त्यांच्या ताब्यात असलेल्या क्जेरोख्यांमुळे फारशा 
कटकटी उपस्थित होत नाहीत. कारण एकतर बहुधा 
अशा प्रकारच्या कजंरोख्यात पैसे गुंतविण्यास या संस्था 
कायद्याने बांधलेल्या असतात, नि दिवाय दरसाल एक. 
ठराविक उत्पन्न मिळविणे हा यामागचा हेतू असल्या- 
मुळे लांब मुदतीच्या कर्जात पैसे गुंतविण्यास त्यांची 
तयारी असते, ब्यापारी बँकांच्या ताब्यात असडेले कर्ज- 
रोले ब त्यांची एकूण प्रतिक्रिया मात्र महत्त्वपूर्ण 
असल्यामुळे त्यांचा थोडा विचार येथे करावयास हरकत. 
नाही. देशात एकूग चलनाला जास्त मागणी असेल 
तर आपली सर्व मालमत्ता सरकारी कर्जरोख्यात गुंतविणे 
गा व्यापारी बँकांना केव्हाही आंबडणार नाही, इतकेच. 
ळणाऱ्या चलनात प्रमाणा- 


नव्हे तर लोकांच्या हातात खे 
बाहेर वाढ होऊ नये म्हणून एका ठराविक मर्यादेपर्यंत 
। र 


सरकारी कजरोखे या बँकांनी जवळ बाळगलेच पाहिजेत. 
म्हणून रिझव्ह बँकेला बंधने घालावी लागतात, पण 
अस्त ठराविक हंगाम सोडल्यास इतर कालात भांडवल 
सुतवणुकीची इतर आकपेणे कमी झाल्यावर सरकारी 
केजेरोख्यांकडे या व्यापारी बँका वळतात, जसजशा 
बेकांच्या ठेवी वाढतीळ नि इतर आर्थिक साधनांचा 
विनियोग वृद्धिंगत होईल, तसतशा बँका जास्तजास्त 
सरकारी कर्जरोखे बाळगू लागतील, असे जर घडून 
आले तर राष्ट्रीय कर्ज व्यापारी बँका, रिझः्ह बॅंक, या 
सवांच्या धोरणाशी निगडित राहील, रिझव्ह बँकेकडेही 
सरकारी कर्जरोखे असतात, पण हे कर्जरोखे शक्‍यतो 
कमी प्रमाणात व आवड्यक तेवढेच ठेवणे योग्य असते. 
सरकारला बाजारात हे कजरोखे खपविता आले नाहीत 
तर त्यांचा बराच मोठा हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे येतो 
आणि क्जेरोख्यांच्या आधारे रिझव्ह बँकेने सरकारला 
याचाच एक 
णि त्यामुळे याबरोबरच 
गाइ कडाडण्याचे भय. 


अप्रत्यक्ष प्रकार ठरतो. आणि 
किंमतवाढीची भीती व महा 


-करखगघन विज क. न्यिघजसजा 

-रव्डटणतथदधन 

-पफनभशमकिरळव्थ ” 
""चसह ) वा ी 


आपले राष्ट्रीय कजे 


ओघाने आलेच ! १९६२-६३ साली रिझव्ह बँकेकडे 

९१९ कोट रुपयांचे ! म्हणजे त्रऱ्याच जास्त प्रमाणात, 
सरकारी कर्जरोखे होते. 
राष्ट्रीय कजांचे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम 

स्वूप मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रीय कजे असणे नि त्यात 

अधिकाधिक भर पडत जाणे, या गोष्टींचे अर्थव्यवस्थेवर 
व देशातील एकूण भांडवलगुंतवणुकीवर गंभीर परिणाम 
होतात. कर्जरोख्यांमुळे बचतीचा प्रवाह दिशा बदळून सर- 
कारी विभागाकडे एकूण बचत न वाढता वळविला गेला 
तर केवळ भांडवल्गुंतवणुकीच्या पद्धतीतच फरक पडेल, 
खाजगी भांडवलदारांची प्रव्वत्ती सर्वसाधारणपणे अल्पा- 
वधीत फायदेशीर ठरणाऱ्या उद्योगधंद्यात पैसा गुंतवि- 
ण्याची असते तर सरकार याउळट वहुधा लांब्र मुदतीच्या 
भांडवळगुंतवणुकीकडे लक्ष पुरविते ( उदाः-शैक्षणिक 
सुधारणा, वहातूक, धरणे नि पाटबंधारे झ्यादि... ) 
यामुळे होते काय तर एकूण खर्चात एकदम वाढ होते. 
पण उत्पादनात मात्र तशीच जलद वाढ होत नाही. 
शिवाय या सवे सरकारी उद्योगधंद्यांची नीट सुव्यव- 
स्थित आखणी व जोपासना करण्यासाठी खर्च होतो 
तो वेगळाच. आणि या सवे वाढलेल्या खर्चामुळे 
महागाईत भरच पडते ! या व्यतिरिक्त एक फार मह- 
तत्वाची गोष्ट म्हणजे राष्ट्रीय कर्जावर आकारले जाणारे 
व्याजाचे दर, अगदी अलीकडेच सरकारने व्याजाचे दर 
वाढविण्याचे धोरण स्वीकारलेले असून ' बँक रेट? वाढ- 
विलेळा आहे. ( आता नवीनच सुरू केलेल्या सरकारी 
कर्जरोख्यांवरील व्याजाचा दर ४॥ टक्के आहे. ) खूप 
मोल्या प्रमाणावर कज मिळविणे अश्ा प्रकारे कर्जाचे 
दर वाढविल्य़ाशिवाय शक्यच नव्हते. पण कर्जावरील 
व्याजाचे द्र वाढवून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळ- 
विणे तितकेसे सोपे गेलेले दिसत नाही. याचे मुख्यत्वे- 
करून कारण म्हणजे खाजगो क्षेत्रांत विशेषतः व्यापार 
नि उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रात असलेळे जास्त किफायतशीर 
वातावरण, तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालात चण- 
चणीची परिस्थिती तशीच टिकून राहिली नसती तर 
खाजगी भांडवल गुंतवणूक अधिकच वाढली असती नि 
चलनवाढ केल्याशिवाय राष्ट्रीय कजे वाढविणे सरकारला 
दुष्कर झाळे असते. वाढती करवाढ, सक्तीची बचत- 
योजना, वगेरे मार्ग पुरेसे कजे मिळविणे रक्प न 
झाल्यामुळे शोधावे लागलेले पर्याय आहेत. 


न, भा. ३ 


अनुक्रमणिका 


१७ 


एकदा कज काढल्यावर-त्या अस्तित्वात असलेल्या 
कर्जाच्या भारामुळे सुद्धा बसेच प्रश्न निर्माण होतात. 
कर्जाचे आर्थेक वातावरणावर होणारे परिणाम पाहाता 
स्वकीय कज केव्हाही परकीय कर्जापेक्षा चांगळे, पण 
तरीही या क्जरोख्यांवर देण्यात येणाऱ्या व्याजामुळे 
काही प्रश्न नाही म्हटले तरी उद्भवतात. एकतर संपूण 
अर्थन्यवस्थेतीलळ संपत्तीच्या नि उत्पन्नाच्या विभा- 
गणीच्या पद्धतीत फरक पडतो, भारतात जास्त प्रमाणात 
हे कज संस्था,-त्यासुद्धा बहुघा सरकारी मालकीच्या- 
देत असल्यामुळे हे परिणाम तेवढेसे गंभीर स्वरूपाचे 
असतात असे नाही; पण जसजसे कर्ज वाढत जाते 
तसतशी व्याजाच्या रूपाने व्याव्या लागणाऱ्या रकमेत 
वाढ होत असल्यामुळे सरकारव्याजाचा दर वाढविण्यास 
तितकेसे तयार नसते. सध्याच्या परिस्थितीत मात्र 
व्याजाचे दर खालीच ठेवण्याचा अट्टाहास करणे 


>> कही. 3. 


.तितकेसे सयुक्तिक ठरणार नाही. कारणं त्यामुळे किंमत- 


वाढ होण्याची नि त्याबरोबरच महागाई वाढण्याची 
भीती फार, पण व्याजाचे दर वाढविले की त्याबरो- 
बरच हा पेसा मिळविण्यासाठी करवाढ करावी लागणार 
आणि आपल्या सध्याच्या तुटीच्या अंदाजपत्रकाकडे 
पहाता हे फारच कठीण काम आहे असे म्हणावे लागेल. 
सध्यातरी अस्तित्वात असलेले कर्ज फेडणे किंवा कमी करणे 
सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. शिवाय कर्जफेडी- 
बरोबर वस्तूंच्या किमतीत भराभर वाढ होऊन महा- 
गाई वाढण्याचीही भीती; शिवाय यामुळे उद्योग-्‌ 
धंद्यात गुंतविण्यासाठी मिळणाऱ्या भांडवलातही घट 
होईल आणि त्यामुळे ब्याजापायी द्यावी लागणारी रक्कम 
उभी करण्यासाठी करवाढीशिवाय तरणोपाय राहणार 
नोही ! अर्थात्‌ जर राष्ट्रीय कर्जाच्या साहाय्याने उत्प- 
न्नात नि उत्पादनात वाढ झाली तर मात्र सरकारच्या 
उत्पनातही वाढ होऊन हा प्रश्न तितकासा बिकट 
राहाणार नाही. 
परकीय कजे जोखमीचे पण अपरिहार्य 

ही झाली स्वकीय कर्जाबाबतची स्थिती. परकीय 
कर्जाच्या प्रश्नाचा विचार करावयास सुरवात केली की 
परिस्थिती अधिकच खडतर असल्याची जाणीव होते. 
व्याजासाठी द्यावी लागणारी रक्कम नि कर्जफेडीची 
सुद भरल्यावर उभा करावा लागणारा पेसा निर्यातीत 
वाढ झाल्याशिवाय. मिळवणे कठीणच, आणि त्यामुळे 


मराठीचा विकास 


राज्य मराठी प 
संगणद फोकृत 


नवभारत. 


2 शी औ. 


मानेवर असलेले हे कर्जाचे जोखड फास्च त्रासदायक 
ठरते. मग काही लोक म्हणतील की या बिकट वाटेने 
जाच कशाला १ पण वाट दुर्गम आहे हे माहित असू- 


नही या वाटेचा आ श्रय घेतल्याशिवाय गत्यंतर नसते, 


कारण काही ठराविक प्रकारची यंत्रसामग्री, तांत्रिक 
तज्ज, वगेरे देशात उपलब्ध नसतात आणि ल्यांच्या- 
शिवाय तर औद्योगिक 'प्रगतींचा वेग वाढविता येत 
नाही, परकीय कर्जाच्या साहाय्याने या आवश्यक गोष्टी 
मिळविता येत असल्यामुळे आर्थिक विकास जलद 
साधता येतो नि त्यांतल्या अडचणी पण बऱ्याच कमी 
होतात. पण हे खरे असळे तरी एक काळजी मात्र 
सदेव घ्यावयास हवी. ती म्हणजे या. कर्जाचा फार 
काळजीपूर्वक वापर व्हावयास हवा, कर्जफेडीची पात्रता 
येण्यासाठी झटले पाहिजे, निर्यात वाढविण्यासाठी निक- 
राची खटपट केली पाहिजे, आयात कमो करण्यासाठी 
जोराचे प्रयत्न केळे पाहिजेत. काढलेले कर्ज तर ल्व- 
करात लवकर फेडलच पाहिजे, पण फार काळपर्तीत 
परकीय कर्जावरच विसंबून राहाणे केव्हाही चांगले नाही 
हे लक्षात ठेवले पाहिजे. परदेशांशी होणाऱ्या आपल्या 
व्यवहारात समतोळ राखण्याचे ध्येय साध्य करून 
घेण्यानेच हा प्रश्न सुटेळ. आपले परकीय कज फारच 
वेगाने वाढते आहे. १९५१ मध्ये ५० कोट रु. (या- 
पेकी २५ कोट रु. डॉलर कज ) असलेले रांष्ट्रीय कजञ 
१९६३ च्या मार्चअखेरीपर्यंत १३७९ कोट रुपयांपर्त 
येऊन ठेप्रळे आहे ! ! यापैकी डॉलर कर्जाचा हिस्सा 
बराच मोठा म्हणजे ८६९ कोरु रु. इतका आहे |! 
हे कजे मुख्यत्वेकरून पंचवार्षिक योजनांखाली विकास- 
कार्येक्रमासाठीच काढले गेलेले असल्यामुळे ते देशा- 
तील उत्पादनवाढीसाठी सहाय्यकारी ठरेल, नि त्यामुळे 
केजफेडीची पात्रताही बाढेल असे म्हणण्यास हरकत 
नाही. पण असे घडून येण्याच्या मार्गातसुद्धा अनेक अड- 
चणी आहेत. या विकासकार्यक्रमांच्या बाबतीत हमकास 
आढळून येणाऱ्या गोष्टींमुळे, विशेषतः योग्य नि सत्र- 

मुळ, अमूल्य परदेशी चल- 


नाचा गेरवापरच फार होतो. अनेक वेळा हे 
चलन निष्कारण फुकट जाते; त्यामुळे एकूण अर्थ- 
व्यवस्थेवर फारच वाईट परिणाम होतात. म्हणून या 
सर्व गोष्टी टाळल्या पाहिजेत, अधिक परकीय कर्ज 
काढावे लागले तर ते अगदी अत्यावदयक व अपरि- 
हाय अशेल तरच काढावे, देद्यातील उत्पादनक्षमता नि 
कर्जफेडीची पात्रता वाढविण्याचे ध्येय नजरेसमोर 
ठेवावे, त्या दृष्टिकोनातूनच या कर्जाचा वापर करावा. 


पाळावयाची पथ्ये 


वरील सवे गोष्टींचा विचार करता भविष्यकाळात 
सुद्धा सध्या आहे तीच परिस्थिती चाळू राहाणार की 
काय असे वाटल्यावाचून राहात नाही. कर्ज वाढत 
राहाणार नि त्यावरोबरच ते अनेक कटकटी नि त्रास- 
दायक प्रश्न वाढविणार | कारण कर्जाचा डोंगर जसजसा 
-वाढू लागतो. तसतसे एकूण कारभारात, विशेषतः या 
काढलेल्या कर्जाच्या व्यवस्थेत अनेक गुसागुंतीचे प्रश्न 
निर्माण होतात. त्यामुळे अर्थः्यवस्थेवर॑ फार दूरगामी 
नि सखोल परिणाम झाल्यावाचून राहात नाहीत. 
म्हणूनच या कर्जाऊ घेतलेल्या रकमांचा योग्य विनि- 
योग व्हावा यासाठी जास्तीत जास्त लक्ष पुरविले 
पाहिजे. गैरवापर थांत्रविला पाहिजे. गुंतविलेल्या 
पेशञांचा योग्य फायदा घेतला पाहिजे, परिणामी उत्पा- 
दुनात शक्‍य तितक्‍या लवकर जास्तीत जास्त वाढ 
घडवून आणली पाहिजे, राष्ट्रीय कर्जाची उभारणी, 
कर्जाऊ रकमेचा योग्य बापर, नि. या एकूण व्यवहारात 
. चोख व्यवस्था या सर्व गोष्टी आर्थिक नियोजनाच्या 
एकूण धोरणाचाच एक अत्यंत महत्वाचा नि अबि- 
भाज्य घटक असल्यामुळे हे सर्व विचारात घेऊनच 
आपले आर्थिक धोरण आखणे हेच केव्हाही अंती 
फायद्याचे ठरणार आहे, पण या सर्व गोष्टींचा थोग्य 
तो मेळ आपल्या आथिक धोरणाशी घालता न 
आल्यास मात्र ती एक निस्तरता न येण्यासारखी; 
किंवा निस्तरता निस्तरता पुरेवाट करून सोडणारी, 
घोडचूक ठरल्याशिवाय राहाणार नाही ! 


श्‍्ट 


$७५९०१५०५२१३५१११५००००९००९०९९%९९५९०९९$०००९%००२५५५९०९९*९०१%५ $५$३१५५१५३५५३५५०१५१३७३१५५$५&५& 


७ 


"४२ 


नड दु 


>> 


ऱ्ढ 


$ 


| 
। 
ह 


मेटिक परिमाणांत 


खरेदीविक्री करा 


बहुधा जुन्या. पॅ्नॅनाचि मेट्रीक बजेनामध्यें सरळ एपांतर करून. परर] मागितल्या जातात. एदादरगाये पंविरराकत 
२३३ ग्राम मागितळे जातात, तसेंच १ रंत्तलाकरिठां ४५४ ग्राम मागितले जातात. अश्या तऱ्हेने 'घऱतु मागणे' दे दशमान 
पद्धतीच्या तत्त्वानुसार नाहीं.. शिवाय यामुळें जुस्सा पद्धतीप्रमा्णेंच आपणांस किचकट हिशोब करवा छागतो, प्ररतु 


दशमान पद्धतीचा एक मुख्य हेतु अशा तःहेची छिष्ट आकडेमोड दूर करणें हा आहे. 


$ 


वरील उदाहरणांत वस्तु मागण्याची योयय्‌ पद्धत म्हणजे ११० प्राम, २०० प्राम, ४०० प्राम भगर ५०० प्राम भागणे 


योग्य रीतीनें 
मेट्रिक पद्धतीचा 
अतत करा 


पूर्वी या मापाने घेत असाल 


१ औंस (> २८ प्राम) .,८ 
१ परोंड (> ४५४प्राम) ., डील 
२ पौंड (:- ९०७प्राम) .. 
७ पौंड़ (>< २.१७ किलोग्राम) के 
१४ पौंड वा स्टोन (>: ६.१५ किलोप्राम) 

२८ पौंड (> १२.७० किलोग्राम) नि 
५६ पौंड (>. २५४०. किलोग्राम) का 
११२ पौंड वा हेडरेडवेद ( > ५१ कितोआम) 
१ टन (- १०१६ किलोग्राम) 


७ ११% 


१ ०५ 


१ तोळा (> ११.६६ प्राम) गदर 
२/१६ शेर वा छटाक (२: "५८ ग्राम) ७. , 
१/४ शेर घा पाव(- २२३२ प्राम) 
१/२ शोर (> ४६७प्राम) . , « 


१४"? ० 


4» 
१ शेर. (म ९१९९१ प्राम) १५५ ; *०५4३५ 
२.१/२ शेर (_ २.१२ किलोग्राम) .« 
५ शोर (> ४.६६ किलोग्राम) «७. 
१० शोर (> ९.२२ किलोग्रा)े «७. 
४७ दोर (स १८.६६ किलोग्राम)  ,« ७८ 


शु मण (_ ३७ किलोग्राम) 
२.१/२ मप (न ९१ ठिलोग्राम) 


७०० 


तर आता मागा. 


>०*०* ऐ० ग्राम 
क, , « « ५०० प्राम 
१' किलोम्राम..(१००० याम) 
२ किलोग्रास्‌ 


त्य वै व क 


५१% ० 


नळ १० किलोग्राम 
२० किलोग्राम 
५० किलोम्राम 
१००० किलोभ्राम 


१५% 
२ 
७३४७ 


४१७ 


न | १ रत प्रर्म 
०६० ४१० भ्राम 
>७* ९०० प्राम 
434 १.७ ,५०० ग्राम 


९ किळोप्राम (१००० प्राम) 
००७४ श्र 


२०३५ 


%/ ९ 


, २७ किलोश्राम 
४० किलोग्राम 


.:..५१०९ १९ क्विटळ (१०० 'किलोपाम) ]| 


प्रसिद्रि दैको्क, महाराष्र सश्‍झ१,, ईई. 


१९ 


चह %-8-6-85000820220005-3-106:3-5-5-8-5-5-00605-0-5:5: 5-७. क्ककककककककककककर 


५ किलोव्राम _ 


किलोय्माम 
% किलोग्राम 
१० किलोम्रास . 


७%१२१अअअअअअ%४-८४-८-८-८-५४४४४86अअअ--2-- 


योग्य 


$&&&१३३६१६%९९%%%%%१११%९%९%%०५**-५०५&%&%%५%५९१५%&९%%९५५%५५००५५५५९१५१%१९९%५५९९०९९९५५९१ १९१५५३३ 


७&% 


श्री. प्र. रा. देशमुख ी 
सिंधुसंस्कृति आणि 


आयांच्या भारतांतील प्रवेशाची कालगणना [पर्वाथ] 


आय भारताबाहेरून आलें की ते मूळचें भारता- 
तील्च रहिवासी आहेत हा प्रश्न अद्यापि वादातीत 
नांही, आर्य भारताबराहेरून आले यासंत्रंधी निणैया- 
त्मक पुरावा -अद्यापि उपलब्ध झालेला नाही, त्या 
संबंधी कोणताही प्रत्यक्ष लेखी पुरावा सापडला नाही. 
कदाचित्‌ सिंधुसंस्कृतीतीळ चित्रल्पी वाचली गेली 


म्हणजे त्यावर जास्त प्रकाश पडण्याची शक्‍यता. आहे. 


सिंधुसंस्कृतीतील चित्रलिपी हे भारतातील सर्वात ज्ञ्ने 
लिखाण आहे. अशा परिस्थितीत आयांच्या प्रवेशाचा 
विचार इतर प्रत्यंतरी पुराव्यावर्च अवलंबून आहे. 

आययांच्या-मारतात प्रवेशाची कालगणना ठरविण्या- 
पूर्वी आय भारतातील मूळ रंहिवासी 'होते अथवा ते 
भारतात बाहेरून आले, याचा विचार केला पाहिजे, 
कारण तें जर भारतातीलच रहिवासी असतील आणि 
भारताबाहेरून आले- नसतील तर त्यांच्या भारतात 
प्रवेश करण्याच्या कालंगंणनेचा' निर्णय करण्याचा प्रश्नच 
उद्भवत नाही. म्हणून आर्य, भारताबाहेरून आले हे 
प्रथम सिद्ध केळे पाहिजे. या विषयावर विचार कर- 
णाऱ्या बहुतेक सव विद्वानांचे आर्य भारतात्राहेरून 
आले असेच मत आहे.' कांही थोडे, आर्य भारतातील 
आहेत असे , म्हणतात. परंतु. , त्यांच्या म्हणण्याला 
अस्तिस्वर्पाचा पुरावा नाही. . आये फार प्राचीन 
काळापासून भारतात आहेत, 'ते भारताबाहेरून आले, 
असा निश्चित स्वरूपाचा पुरावां.नाही, अद्या परि- 
-स्थितीत ते भारतोतीळच रहिवासी आहेत असे मानणे 
क्रमप्रातच आहे, अस त्तांचा: युक्तिवाद आहे. 
आये बाहेरून आंले' असे'कें म्हणावे १ 

आर्य भारताबाहेरून आले' से 
करता येण्यास निर्णयात्मक पुरावा 
विचार करणे प्रस्तुत आहे. 


१ 


निश्चितपणे सिद्ध 
आहे. त्याचा येथे 


य्‌? 


"७8 & 80190१० 


ह 1१७ भाकप भश11890101 10 ७९ [३९४०१६८ 


प्रस्तुत. ठेखकाने इतर)* आर्य आणि क्रचातून 
दास, दस्यू , पणी, इत्यादि नावांनी ओळखले जाणारे 
सिंधुसंस्कृतीतील लोक याचे संघर्ष होऊन आयांनी, 
आर्यपूर्वांच्या तटबंदीच्या दाहराचा विनादा केला 
व त्यांचे सर्वस्व लुटून त्यांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर 
कत्तली केल्या हे-क्चातील पुराव्याची सिंधुउत्खन- 
नातील पुराव्याशी तुलना करून दाखविले आहे. 
सिंबुसस्कृति आयेपूवे होती व तिचा आर्यांनी विनाश 
केला ही गोष्ट, आता वादातीत आहे. दास, द्स्यू 
आणि पणी म्हणून त्रचातून वर्णन असलेल्या लोकांची 
तिंधुउत्वननात उपलब्ध झालेली तटवरंदीच्या दाहरांची 
संस्कृती आर्यपूर्व होती. आर्यांनी भारतात प्रवेशा करून 
सिंधुसंस्कृतीतील लोकांशी संघर्ष करून त्यांच्या तट- 
अंदीच्या शहरांचा नाश केल्या, त्यांचे सर्वस्व लले, व 
त्यांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर कत्तली केल्या. आयांचा 
भारतात उद्य व सिंधुसंस्कृतीचा विनाद्ा समकालीन 
-आहे. आर्याच्या भारतातील प्रवेशाचा काल व सिंधु- 
शहूसंच्या विनाशाचा काळ एकच आहे. आयांनी 
सिंधुसस्कृतीचा विनाश केला तेव्हा ही संस्कृति वन्य 
तीच्या परमोच्च शिखरावर होती. सरजान मार्डलने 
म्हटल्याप्रमाणे ती छायामात्र शिछक होती ( 1४ 
र्ण 168 िग्रा९'९) ही 
गोष्ट खरी नाही, हे क्चातील वर्णनावरून व सिंधु 
उत्लननातीळ पुराव्यावरून सारेच सिद्ध होते. एवढी 
मोठी संस्क्रति निर्माण होण्यास व वाढण्यास अनेक 


शतकांच्या प्रदी्ध काळाची आवश्यकता आहे. 
रड क त्य पा 
आयाच्या भारतातील  प्रवेश्यापूर्वी सिंधुसंस्कृती 


अनेक शतके अस्तित्वात होती. तिचा विनाश मात्र 
आयोच्या भारतातील प्रवेशाचा समकालीन अथवा 
काही शतकानंतर झाला असावा, 


त वड र 


स्का 


सिंधुसंस्कृति आणि आयांच्या भारतातील प्रवेशाची कालगणना 


आर्य भारताबाहेरून आले असे मानण्यास आण- 
खीही सळ कारण आहे. हरप्पा आणि मोहेंजोदारो ही 
दोन्ही फार मोठी शाहरे होती. त्यांचा घेर साडेतीन 
मेल असून त्यात काही लक्ष लोक रहात होते. भारता- 
तीळ तत्कालीन लोकांपैकी सर्व मानववंद्याचे लोक तेथे 
रंहांत होते, हे उत्घननातील पुराव्यांवरून सिद्ध होते. 
डॉ. गुह व कनेळ स्वेळ यानी ३० मृत शरीरांची 
पुरातत्त्व व मानववंशशास्त्र खात्यातर्फे तपासणी केली. 
त्यात चार मृत इारीरे जास्त छिन्नविच्छिन्न झाली 
होती. उरलेल्या २६ मृतशरीरांपेकी- 

(२१) तीन प्रोटो आस्ट्रलाइड. 

(२) एक-आई. आल्पाइन वंशाच्या मंगोलियन 

शाखेची, 
(३) एक मूल आल्पाइन. 
(४) उरलेळी सव मृतशरीरे मेडिटेरेनिअन 
म्हणजे द्राविडिअन मानववंद्याची होती. 

भारतीय समाजात स्थ॒ल्मानाने सहा मानववं्रांचा 
-समावेश होतो-- | 

(१) निग्रेरे (२) प्रोटोआस्ट्रलाइड (३) 
मेडिटरेनिअन (४) मंगोलाईड (५) आल्पाइन 
(६) नार्डाक. 

निग्रेदो व नार्डीक सोडून वरील मृत शरीरात सव 
प्रकारच्या मानववद्याची मृतरारीरे आहेत. नार्डाक 
म्हणजे आयेन. हरप्पा आणि मोहेंजोदारो या दोन्ही 
शहरात आया'ची मृतशारीरे सांपडली नाहीत, यावरून 
ही संस्कृती द्राविडांची असावी असा निश्चित तर्क 
करता येतो, त्यापूर्वी भारतात असंलेल्या मानववंश्ां- 
चाही तीत समावेश आहे. आर्य भारतातील रहिवासी 
असते तर हरप्पा आणि मोहेंजोदारो येथील मृत- 
शरीरात त्यांची मृतशरीरे निश्चितपणे सापडली असती. 
यावरून सिंधुसंस्क्रती प्राचुर्याने द्राविडांची होती, 
असा निष्क्ष काढावयास प्रत्यवाय नाही. 


ही १ ४ 


त्रड्चातून पूर्वक्रषी म्हणून संत्रोधिलेळे प्राथमिक 
आर्य व.दास, दस्यू , पणी, इत्यादि नावाने संब्रोधिलेळे 
सिंधुसंस्कृतीतील ळोक, यांचे दीघकालपर्यंत संघर्ष झाले, 
त्यात आयांनी एकत्र ' होऊन त्यांच्या फार मोठ्या- 


प्रमाणावर कत्तली उडविल्या, त्यांची सर्वमालमत्ता 


२, “' नवभारत? मे १९६२ 


२९ 


अनुक्रमणिका 


लुटली, त्यांची दाहरे जाळून टाकली, व त्याना देशो- 
घडीस लावले. आये आणि सिंधरुसंस्कृतीतील लोक हे 
निरनिराळ्या मानववंद्याचे होते व आयानी त्यांच्यावर 
एकाच वेळी हे चढविले. व त्यांचा नाश करण्याचा 


.प्रयत्न केला, यावरून आये बाहेरून आले हे निश्चित 


दिसते. 

त्रञचातून सर्वमण्डलातून एकूण १३३ खेळा 
आलिला ' क्रष्रि ? दब्द देशवाचक असावा हे प्रस्तुत 
छेलकाने पूर्वी. दाखविले आहे. 

आयांचे देव, धम, पूजापद्धति, भाषा, उच्चार, 
राहणी, मनोरचना, सर्वच आयंपूर्वांपेक्षा वेगळी 
होती. आर्यपूव संस्कृतीचा प्रमाव आयांच्या संस्कृतीवर 
इतका पडला की त्यांचे धम, देव, पूजापद्धति, भाषा, 
उच्चार, राहणी, सर्वेच प्रायः आयंपूवॉँच्या संस्कृतीत 
एकरूप झाळी व त्यातून आजची संमिश्र संस्कृति 
निर्माण झाली, 

ह्या सव कारणांवरून आर्य भारतातले मूळचे रहि- 
वासी नसून ते बाहेरून भारतात आळे असे निश्चित 
अनुमान निघते. ह 
कालगणना पद्धति 

आर्याच्या भारतातील प्रवेशाची कालगणना क्रखे- 
दात संकलित केलेल्या त्रज्न्चांच्या कालगणनेवरून केली 
जाते. ही कालगणना करण्याच्या दोन पद्धति आहेत. 
एक ज्योतिषपद्धति व दुसरी ऐतिहासिकपद्धति. या 
दोन्ही पद्धतींचा येथे थोडक्यात विचार करावयाचा 
आहे. 
ज्योतिष पद्धति | 

प्रथम ज्योतिष विषयक पद्धतीचा स्थूलमानाने 
विचार करू. या पद्धतीने कालगणना ठरविणारात 
विद्वान लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक व पाश्चात्य 
विद्वान जेकोबी हे प्रमुख आहेत, या पद्धतीप्रमाणे अमुक 
एक नक्षत्र, क्रतु, अथवा सूर्यप्रहणातारखी एखादी 
गोष्ट क्रमेवेद काळी अमुक वेळी अस्तित्वात होती ती 
आता अमक्या वेळी अस्तित्वात आहे; तो फरक काहून 
नक्षत्राच्या गतीवरून तितका फरक पडण्यास जितकी 
वर्षे लागतील तो त्रशचा निर्माण झाल्याचा आणि पर्या- 
याने आर्याच्या भारतातील प्रवेशाचा काल ठरतो. 


आ ल 


ण ल, 
उ 
0240८22521 


नवभारत 


ज्योतिष पद्धतीप्रमाण हा काल इ. सं. पूव १०,००० 
ते २०,००० वंब्र ठरतो. 

या. कालगणनेच्या बिन'चूकपणाबद्दल खात्री देता येत 
नाही. ही कालगणना करताना चुका होण्याचा संभव 
फार. त्याची कारणे प्रामुख्याने.आणि थोडक्यात अश्शी 
आहेत : 

(१.) क्रचा काही ज्योतिषपर ग्रंथ नाहीत. त्या 
देवांच्या स्तुती आहेत. त्यात अनुषंगाने आलेले 
एखाददुसरे विधान कालगणना करण्याचे दृष्टीने घण 
कितपत श्रेयस्कर होईल हे सांगणे कठीण, 

(२ )भाषच्या दुर्बोधपणामुळ अक्ना विधानाचा 
अर्थ करण्यात चूक होण्याचा संभव फार, आणि अशी 
थोडीशी जरी चूक झाली तरी गणिताचे उत्तर भलतेच 
येणे दक्‍्य आहे. 


(३) क्रचेतील विधान घेताना ती स्चणाराच्या 
मनात ज्योतिषविषयक पद्धतीने अथ लावणारे विद्वान 
जो अथ समजतात तोच अर्थ अभिप्रेत होता किंवा 
नाही हे कळण्याची शक्यता नाहो, 


(४) ही कालगणना बरोबर आहे अथवा चुकीची 
आहे हे ताडून पाहण्यास कोणतेही ऐतिहासिक साधन 
नाही. 


(५) ह्या पद्धतीने आलेली कालगणना ऐतिहासिक 
कालगणनेपेक्षा कार प्राचिन, अतएव असंभाव्य वाटते 


फट २ च व्‌ 
इतकेच म्हणावयाचे आहे को त्यावरून क्रचचानिमितीचा 


लागेल, अशा परिस्थितीत आयांनी : भारतात प्रवेश 
केल्यानंतर त्यांचे सिंधुसंस्कृतीतील लोकांशी संघर्ष 
होऊन त्यानी त्यांच्या संस्कृतीचा विनाश केला हो 
शानावहन, स्पष्ट दिसणारी गोष्ट अगदी असंभाव्य 
ठरते. ज्योतिषविषयक काळगणना ऐतिहासिक सत्याशी 
विसंगत व.विरोधी असल्यामुळे अस्वीकार्य ओह, 


अनुक्रमणिका 


ऐतिहासिक पद्धति 
ही पद्धति एतिहासिक आणि इतर दृश्य पुरावा 
आणि त्यावरून निघणाऱ्या अनुमानांवर अवलबून 


* असते. या पद्धतीत मॅक्समुछरची काळगणनापद्धति प्रसद्ध 


असून विद्ठन्मान्य झाळी आहे. ह्या कालगणनापद्धती- 
प्रमागे क्र्चानामतीचा काळ इ, स. पूर्वी १५०० ते 
१००० वर्षे आहे. अनुषंगाने आर्यांच्या भारतात 
प्रवेशाचाही तोच काळ मानला जातो. मॅक्‍्स्‌मुळरची 
कालगणना विद्दन्मान्य असल्यामुळे व "ती बरोबर 
आहे असा समज असल्यामुळे या पद्धतीचा जरा 
जास्त विचार करणे आवरय़क आहे. ही पद्धति दोन 
सकारच्या पुराव्यावर आघारली आहे, त्यातील पहिल्या 
यकारचा पुरावा भारताबाहेर सापडलेला ळेखी पुरावा 
होय. 
भारताबाहेर सापडलेल्या 
लेखी पुराव्याचा ब्रिचार | 

आशिया मायनरमध्ये बोगझकोइं येथे हिट्टाईट: 
राजा शुबिलुळीडमा व मिठ्ठानी राजा मिठ्ठानी ओझा 
यांच्यामध्ये इ, स. पूर्वी १४०० वष झालेला, छु 
गोवुइंकर याला सापडलेला, तंहनामा होय. त्यात मित्र, 
वरुण, इन्द्र, आणि नासत्य, या चार आर्य देवांची 
नावे आहेत. यावरून इ. स. पूर्वी १४०० वर्षात आर्य 
आशिया मायनरमध्ये होते हे स्पष्ट आहे. त्यानंतर 
थोड्या काळाने ते भारतात गेळे असावे, असा युक्ति- 
वाद आहे. 

हसरा “पुरावा मिट्टानीच्या एका किक्कुलीचा 
घोड्याच्या र॒थांच्या शर्यतीबद्दलचा याच काळचा चार 
विटांचा सापडलेला लेख होय. त्यात “ एकव्वैन ,' 
* त्रिवतेन्‌ ' असे शब्द आहेत. त्यावरूनही या कालात 
आर्य आशिया मायनरमध्ये असून त्यानंतर काही. 
शतकांनी ते भारतात गेळे असावे असे दाखविळ जाते, 

तिसरा पुरावा इजिप्तमध्ये एठू अमर्ना येथे बॅबिळो- 
निअन भाप्रेतील सापडलेला लेख होय, त्यात. इन्डो' 
इरागणिअन नावासारख्या दिसणाऱ्या राजघराण्यांच्याः 
नावांचा उल्लेव्र आहे. त्यांची नावे आंतमान्य, आई- 
वीय, यशदाता, सुतर्ण, अश्यी आहेत. 
_._ त्याचप्रमाणे इ. स. पूर्वी १७६० च्या समारास; 
बेंबिळोन कासाइटसूच्या हाती गेले त्यानी ( 8198 ). 


, (सूर्याः ) असा सूयनिदर्शक शब्द वापरला आहे. 


ग्र 


"करखगघर चिन? अ 


पॅंफबनणमप४ररतवः 


मराठीचा वि राष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास सेर्थेद्वारे 


सिंधुसंस्कृते आणि आयांच्या भारतातील प्रवेशाची कालगणना 


मॅकस्‌मुरच्या. कालगणनेला आधारभूत भारता- 
बाहेर सापडलेला इतकाच पुरावा आहि, त्यावरून इ. 
स, पूर्वी सुमारे १४०० वर्षापूर्वी आरिया मायनर 
मध्ये व इ. स. पूर्वी १८ व्या शतकात बॅबिलोनमध्ये 
आर्य होते हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
त्यानंतर काही रातक्रांनी त्यानी भारतात प्रवेशा केला 
असावा, हा काळ इ. स. पूर्वी १५०० ते १००० च्या 
दरम्यान असावा, असा तर्क आहे. वरील सवे पुराव्या- 
बरून फक्त एवढेच सिद्ध होते की ज्या ज्या काळात 
लेख निर्माण झाले त्या त्या काळात त्या प्रदेशात ती 
भाषा प्रचारात होती. बोगझकुई येथ सापडलेल्या तह- 
-नाम्यावरून इ. स. पूर्वी १४ व्या दातकात तेथे मित्र, 
वरुण, इंद्र, आणि नासत्य, हे शब्द प्रचारात होते. 
याशिवाय जास्त काहीही कळत नाही. इ. स. पूर्वी 
१४०० वर्षात आये आशिया मायनरमधथ्य असल्यास 
'ते तेथे करिती पर्वी आले हे सांगता येत नाही. तह- 
नाम्यावरून आयांच्या भारतातील प्रवेशासंत्रंधी कोण- 
तीही माहिती मिळत नाही. 


वाड्मयीन कालखंडाची कल्पना . 

कडचानिर्मितीचा आणि पर्यायाने आर्याच्या भारता- 
तील प्रवेशाचा काल मॅक्समुलरने इ. स. पूर्वी १९०० 
ते १००० ठरविण्याचे दुसरे कारण वाड्यय़ीन काल- 
खंडाची कल्पना होय. जेन आणि बुद्ध व, ..: 
, उदय इ. स. पूर्वी पाचव्या किंवा सहाव्या शतकात 

झाला, उपनिषदांचा काळ दोन शातके पूर्वी म्हणजे 
इ. स. पूर्वी आठवे शतक. दोन दातकाचे एक या 
प्रमाणे वैदिक वाड्य़याचे काळखंड कल्पून व कड्चा 
व आविेस्तातीळ गाथा यांच्या भाषेतील साम्यावरून 
त्रज्चानिर्मितीचा आणि पर्यायाने आयांच्या भारतातील 
प्रवेशाचा काल इ. स. पूर्वी १५०० ते १००० टर- 
विण्यात आलां आहे. | 

या दोन महत्त्वाच्या कारणांवरून मॅक्स्‌मुछरने 
'क्रजचानिमितीचा आणि पर्यायाने आर्यांच्या भारतात्तील 
प्रवेशाचा काल इ, स. पूर्वी १५०० ते १००० टर- 
विला आहे. , 


मॅक्‍्समलृरच्या कालगणनापद्धतीची मीमांसा 


मॅक्स्‌मुळरने भारताबाहेर सापडलेला जो लेखी 
पुरावा आपल्या कालगणनेच्या सिद्धयथ घेतला आहे 


न्ऱ्या 


त्यावरून आर्यांच्या भारतातील प्रवेशासंत्रंधी निर्णायक 
नव्हे तर कोणताही संभाव्य तके करता येत नाही. 
बोगझकोई येथे सापडलेल्या हिटाइट आणि मिट्टानी 


राजांच्या तहनाम्यावरून इतकेच सिद्ध होते की त्या- 


वेळी तेथे इन्द्र, वरुण, अभि, आणि नासत्य, या 
देवांची पूजा होत होती, यावरून जास्तीत जास्त 
संभाव्य तक एवढाच करता येतो की इ. स, वा 
१४०० च्या पूर्वी या प्रदेशात आयांनी प्रेवश केला 
होता. तो किती पूर्वी केला याब्रद्दळ काहीही अनुमान 
करता येत नाही. इ. स. पूर्वी १४०० च्या सुमारास आये 
नुकतच या भागात आले, असे तर मुळीच मानता येत 
नाही. उलट, ज्याअर्थी आयांच्या देवांची पुजा रूढ 
झाली होती व तहनाम्यासारख्या महत्त्वाच्या राजकीय 
कागदपत्रात त्याचा उछेख केला जात होता, त्याअर्थी 
आय तेथे अनेक शतकापूर्वी आले असावे, इतकेच 
नव्हे तर भारतात देखील ते अनेक दातकापूर्वी गेले 
असावे, या तहनाम्यावरून आयांच्या भारतातील प्रवे- 
वाच्या कालगणनेसंतेधी काहीही बोध होत नाही. 

किक्कुलीच्या “ एकवर्तन ?, ' त्रिवर्तन ? इत्यादि 
संस्कृतराब्दयुक्त रथांच्या शर्यतीच्या लेखाबद्दलही इतकेच 
म्हणता येईल की इ. स. पूर्वी १४०० च्या सुमारास या 
भागात संस्कृत वा प्राकृत भाषेचा प्रचार होता. तो. 
किंती जुना होता.हे सांगता येत नाही 

बॅबिलोनमध्ये सापडलेल्या विटांच्या लेखावरून 
तेथ इन्डो-इरानिअन नावे असलेले राजघराणे 
इ. स. पूवे १७६० च्या पूर्वी अस्तित्वात होते असे 
दिसते. हाही पुरावा मॅक्स्‌मुछरच्या कालगणनेचे 
समर्थन करीत नाही. उलट मॅक्‍्स्‌मुळरच्या कल्पने- 
पेक्षा फार प्राचीन काळात या भागात इन्डो-इरानिअन 
भाषा अस्तित्वात होती हे दर्शवितो. या सर्व लेखी- 
पुराव्यावरून आयोनी भारतात प्रवेश केल्याच्या 
कालगणनेचा बिलकुल बोध होत नाही. 

वरील लेखी पुराव्याची जी स्थिती आहे तीच 
मँक्स्‌मुळरने ठरविलेल्या वाड्य़य़ीन कालखडाचीही 
आहे. दोनशे वर्षांच्या वाड्ययीन कालखंडाच्या कल्पनेला 
कोणत्याही प्रकारचा शास्त्रीय आधार नाही. हा काल- 
खंड मॅक्स्‌मुळरने स्वतःच्या कल्पनेवरून ठरविला आहे. 
अशा परिस्थितीत कालगणनेसारख्या महत्त्वाच्या विष- 
यात ह्या कल्पनेला पुराव्याची किंमत देता येत नाही. 


२२ 


"करखगघर चिज, 
-रढडटप्ण 


सगणकीोकृत 


“७>>०००००००००१०००८७५०००५२०२०००००००- 


'नबभारत 


मॅक्समुलरने विचारात न घेतलेल्या गोष्टी. 

(२) मॅक्स्‌मुळरने आयांच्या प्रवेशाची कालगणना 
आणि क्रग्वेदात संकलित केलेल्या क्ञ्चांची निर्मिती 
समकालीन आहे व॑ एकाच्या कालावरून दुसऱ्याचा 
काल निश्चित होतो अस मानताना क्रचांचा फार मंह- 
त्वाचा पुरावा लक्षात घेतलेला नाही. त्यामुळे मॅक्‍्स- 
मुछरची कालगणना सदोष आणि चुकीची झाली आहे. 
क्र्चातील पुराव्यावरून प्रस्तुत ळेषकोन क्रव्वेदातं 
संकलित केलेल्या नूतन क्रषींच्या क्रचा “ नूतनस्तोम * 
नवीन स्तुती तिसऱ्या श्रणीच्या कचा आहेत हे पूर्वा 
दाखवून दिलि आहे. ल्यांच्यापूर्वी पूव आणि मध्यम 
त्रश्‍चा निमाण झाल्या त्या अस्तित्वात नाहीत. क्रचा- 
तून पूर्व क्रषींचे आणि आयेपूर्वांचे भारतातील संघर्ष 
बर्णिळे आहेत. ते क्रञचानिर्मितीच्या काळापेक्षा फार 
प्राचीन म्हणजे अनेक शतकांच्या पूर्वीचे आहेत. 
क्रग्वेदात संकलित. केलेल्या तिसऱ्या श्रेणीच्या कचा 
रचल्या गेल्या त्यावेळी नूतन क्र्वाकार क्रणींना 
प्राचीन संघर्षाबद्दद अश्या प्रकास्ची अमुक एक मह- 
तत्वाची गोष्ट घडली यापेक्षा जास्त माहिती नव्हती, हे 
त्रजचातील वर्णनावरून स्पष्ट दिसते. संघर्षानंतर त्या 
अनेक शतकांनी ऐकलेल्या माहितीवरून रचल्या गेल्या. 
त्यावरून आर्यांच्या भारतातील प्रवेशाच्या काल- 
गणनेचा निश्चित अंदाज करता येतं नाही. यासंबंधी 
प्रस्तुत लेखकाने पूर्वी सांकल्याने लिहिले आहे. येथे 
त्याची पुनरुक्ति करणे अप्रस्तुत आहे. क्र्ग्वेदात संक- 
लित केलेल्या तरज््चांची निार्मती व आर्यांचा भारतात 
प्रवेश समकालीन मानण्यात फार मोठी चूक झाली 
असून त्यामुळे कालगणनाही सदोष आणि चुकीची 
झाली आहे. 


(२ ) मॅक्स्‌मुळरने ज्या काळात आपली कालगणना 
पद्धति प्रस्थापित केली त्यावेळी आज जो पुरावा 
उपलब्ध आहे तो उपल्ध नव्हता. त्या वेळी सिंधु- 
संस्कृतीच्या अस्तित्वाचा पत्ता नव्हता. सिंधुर्सस्कृती 

आयंपूंव वै क पी 3 व 
आयपूव असून आयानी तिचा विभ्वंस केला, ही गोष्ट 


1 : नवभारत? जून १९५७ 


५. ' नवभारत ? सप्टेंबर १९५६ 


१, 
४. 


माहीत नव्हती. कबखेदातील पूर म्हणून वर्णन असलेली 
शहरे आणि सिंधु-उत्खननात उपलब्ध झालेली शहरे 


एकच आहेत, हे प्रस्तुत लेखकाने त्रजचावरून व सिंधु- 
उत्खननातील पुराव्यावरून पूर्वी ' दाखवून दिळे आहे. 
क्ग्वेदात वर्णन असलेळे दास, दस्यू, पणी, म्हणून 


संबोधिलेळे आर्यांचे शत्रू आणि सिंुसेस्कृतीतील आयंपूर्व 
लोक एकच होते हेही प्रस्तुत ेखकाने पूवा " दाखवून 
दिले आहे. उत्खननातील महत्त्वाच्या पुराव्यावरून 
आर्यांचा भारतात प्रवेश आणि सिंधुसंस्कृतीचा विभ्वेस 
समकालीन आहे, सिंधुसस्कृतीच्या विध्वंसाचा काल 
निश्चित करता आल्यास आर्यांचा भारतातील प्रवेशाचा 
काळ आपोआपच सिद्ध होतो मॅक्‍्स्‌मुळस्च्या कालात 
उपलब्ध नसलेल्या या स्वतंत्र पुराव्याचा उपयोग करून 
त्यावरून काल-गणना निश्चित करण्याऐवजी पाश्चात्य 
विद्वानांनी मॅक्‍्स्‌मुस्ची कालगणना गृहीत धरून सिंधु- 
संस्कृतीची कालगणना ठरविण्याचा प्रयत्न केला 
आहे; आणि मॅक्स्‌मुरच्या कालगणना पद्धतीशी. 
लुळविण्यासाठी सिंधुसेस्कृतीचा काळ ओढूनताणून 
अलीकडे ओढला आहे, तरी त्यात फार मोठे अंतर 
राहतेच, ह्या दोन महत्त्वाच्या कारणामुळे मॅक्स्‌मुळस्ची 
पलानी बरोबर नाही हे दिसून येईल. 
मकक्‍समुद्ठरच्या कालगणनेचा 

१. फेरविचार आवश्‍यक 

मक्समुछरने ज्या पुराव्याच्या आधारावर आर्यांच्या 
भारतातील प्रवेशाची. आपली कालगणना आघारली 
आहे तो पुरावा निर्णायक तर नाहीच, परंतु संभाध्यही 
नाही. मक्‍्सूमुछरची कालगणना एक वेयक्तिक तकी 
आह. आज कालगणना बरोबर आहे अथवा नाही 
र राहून पाहण्यास पुरावा उपलब्ध झालेला आहे. 
अ की "कया काळगधनेत. 
आयांनी केला, असे शि वि 
वनीय आहे. अश्या परिरि अवा अति ळत 
तील प्रवेशाच्या सोहवेता १ वगु की 
अ “नचा फेरविचार होणे अत्यंत. 


६, ए॥8 108 ७९11580100 11 (08 ४४2४९१७ 


२४ 


अनुक्रमणिका 


1. 


कर्यणभपम़४सिरळवड्य 
तह ४ 


सिंधुसंस्कृति आणि आयांच्या भारतातील प्रवेशाची कालगणना 


जरूर आहे परंतु हरप्पा आणि मोहोंजोदारो येथे उत्ख- 
नन करणारे सर जॉन माराल व सर मार्टिमर व्हीलर 
या दोन्ही विद्वानानी सिंधुसंस्कृतीचा काळ ठरविताना 
स्वतंत्रपणे विचार करण्याचे सोडून मॅक्‍्स्‌मुछरची 
काळगणना आधार धरून तिला बाघ येऊ न देण्याची ' 
फार खबरदारी घेतली, त्यासाठी त्याना सिंधुसंस्कृतीचा 
काळ अलीकडे ओढावा लागला व त्यामुळे असंमा- 
व्यता निर्माण झाली तरी तसे केले, त्यामुळे त्यानी ठर 
विळेला तिंधुसंस्कृतीचा काळही सदोष झाला आहे. 


सर जॉन मादीळच्या मताचा बिचार 


सर जॉन मार्दालने सिंधुसंस्कृतीचा काळ प्रथम इ. 
स. पूर्वी २७५० ठरविला होता. पुढे तो अलीकडे ओढून 
इ. स. पूर्य २३५० करण्यात आला, प्रथम ठरविलेली 
कालगणना सिंधु-उत्खननात उपलब्ध झालेल्या . 
पुराव्यावरून ठरविण्यात आली होती. मणी, मडक्यांचे 
तुकडे, व सुमेरमध्ये सापडलेल्या सिंधुमुद्रा, इत्यादि 
पुराव्यावरून ही कालगणना निश्चित करण्यात आली. 
मण्यांच्या पुराव्यावरून पुढे ही कालगणना ४०८ व्षै 
अलीकडे ओढण्यात आली. मण्यांचा पुरावा हा असा 
पुरावा नाही की ज्यावरून निश्चित कालगणना व्हावी. 
त्यामुळे तीन चार शतके मागे पुढे करणे काही फारसे 
कठीण नाही. सर जॉन मार्शलने प्रथम ठरविलेली 
कालगणना काहीशा महत्त्वाच्या पुराब्यावल्न ठर- 
विली होती, ती चार शतके अलीकडे ओढण्याचे तसे 
कोणतेही कारण नव्हते. परंतु इ. स. पूर्व २७५० हा 
सिंधुसंस्कृतीचा काळ व मॅक्समुलरंने ठरविलेला 
आर्यांच्या भारतातील प्रवेशाचा काळ इ.- स. पूर्व 
१५००, यात १२५० वर्षांचे अंतर पडते. सर जॉन 
माईलच्या मते सिंधुसंस्कृती आयेपूवे असून आयांनी 
भारतात प्रवेश केल्यानंतर तिचा सुमारे इ. स. पूर्वी 
पंधराव्या शतकात विनाश केला. आर्यांनी सिंधुसंस्क- 
तीचा विनाश केला, हे पक्के मानले तर आर्यांचा 
सिंधुसंस्कृतीतील लोकांशी संपर्क यावयास एकतर 
ते इ. स, पूर्वी २७५० या काळात भारतात याव- 
यास पाहिजेत, नाहीतर मेक्‍स्‌मुळरची आयेप्रवेशाची 
कालगणना बरोबर आहे असे मानल्यास सिंधुसस्क- 
तीचा काळ इ. स, पूर्व १५ वे शतक मानावे लागते. 
अशी ही आपत्ती आहे. अश्या परिस्थितीत देखील 


न. भा. ४ 


सर जॉन मार्शल मेक्‍स्‌मुछरची आयांच्या भारतातील 
प्रवेशाची कालगणना वरोबजर नाही, असे म्हणत नाही. 
उलट मॅक्‍्स्‌मुछरची कालगणना बरोबर धरून सर जॉन 
मार्शळ्चे म्हणणे असे आहें की इ. स. पूर्वा १७ व्या 

शतकात सिंधुसंस्कृती छायामात्र दिळक असावी व 

आयांनी ती नष्ट केळी असावी. तिंधुसंस्कृती जर इ. 

स. पूव १५ व्या दातकात अस्तित्वात होती तर तिचा 

काळ इ. स. पूव २७५० अथवा २३२५० आहे अते 

म्हणण्याला काही अथच उरत नाही. सर जॉन मार्श- 

लचा सिंधुसंस्कृतीचा काल इ. स. पूव २७५० अथवा 

२३५० व सिंधुसंस्कृती नष्ट झाल्याचा काल इ. स. 

पूर्वी १५ वे शतक, यात १२५० अथवा ८५० वर्षांचे 

अंतर पडते ! असे असूनही मॅक्‍्समुछरच्या काळगणने 

बद्दळ सर जॉन माशलचे म्हणणे असे आहेः “10 पाए 

श6" 7100101110 1188 १७९ 08९861 ण्ण्ते शंका 

9 ७॥०1९11]0१810 छा ७19119 शि, 6णा- 

11९8 प्रा) ॥७ 0010005 ऐण९०'५ 00७ 

॥॥९ 1000-4819७7७ ९1९९0 ऐ७९ एप] 
७0०प ७७९ 1110018 ०! ॥॥९ 8९0010 11111९1- 
पण छे, 8., एफ पणाचे 0९ टप फ९ टर: 
10 8 ४९१७७ ० ७७6९ ॥९-$1४०1) 700प- 
1७७०७ 7 110118 (० 1 (19८. (06 

11003 010111581101 ९0]0 ९1 119४6 100९5 

७8 0061९ 80100 ७ 18 011१९१४ ( 1]- 
तैप७$ ४७४ ०५॥9900) ४०], 1 ?७४९ 112) 

सर जान मार्दीलचे वरील मत निखालस चुकीचे आहे, 

एवढेच नव्हे तर ते क््ग्वेदाच्या आणि उत्खननात उप- 
लब्ध झालेल्या सिंधुसंस्कृतीतील पुराञ्याच्या अगदीच 
विरुद्ध आहे. सिंधुउत्वननातील पुराव्यावरून सिंधु- 
संस्कृतीचा मोर्दलच्या मताप्रमाणे काल इ. स. पूर्व २७५० 

अथवा अलीकडे ओढलेला इ. स. पूर्व २२५० आहे. 
मॅक्स्‌मुळर्च्या मताप्रमाणे तो इ. स. पूर्वे १५ वे शतक 
आहे. आठरे ते बाराशे वर्षांचे अंतर असून देखीळ 
हरप्पा अथवा मोहेंजोदारो येथे मॅक्स्‌मुळरच्या 
कालगणनेश्ी बिरोध येईल, . असे उत्खननात काही 
उपल्ब्ध झाले नाही, असे म्हणणे सर जॉन मार्शलची 
मक्समुळरच्या ठिकाणी असलेली अनन्य-साघारण 
भक्ती व त्यासाठी सत्याचा अपलाप करण्याची तयारी 
दर्शविते. 


२५ 


उर डण्क-”. खी 


"नय जिर कान अड” , 
नच 


या 


नवभारत 


खालचे मत आणि क्रग्वेद . 


* * त्रक्वेदातील माहितीबद्दल सर जॉन माशलचे मत 
बिशेष विचारांत घेण्यासारवे नाही. ज्या कचाकारांनी 
क्वग्वेदात संकलित केलेल्या कचा रचल्या, त्यानीच 
आयेपूवीशी युद्ध करून सिंधुसंस्कृती नष्ट केली, ही 
सर जॉन मार्शलची कल्पना मॅक्‍्स्‌मुछर्च्या आयंप्रवे- 
शाच्या कल्पनेवर आधारली आहे. 


अंघेनेव नीयमाना यथांधाः 
मॅक्समुळर वेदाचे फार मोठे अभ्यासू असल्याची 
किर्ती आहे. परंतु ज्यांच्या कचा क्र्म्वेद।त संकलित 
केल्या आहेत, त्यां आय'नी भारतात प्रवेश करून 
आर्यपू्वीशी संघ केळे, अशी जी त्यांची कल्पना आहे 
ती निग्रालस चुकीची आहे. ज्या नूतन क्र्रींच्या नूतन 
स्तुती कग्येदात संकलित केल्या गेल्या, त्यांचे आये- 
पूर्वंशी युद्ध. झाल्याची व त्यानी आयंपूर्वाच्या पुरांची 
संस्कृती नष्ट केल्याची वर्णने क्रबेदात न'हीत, ज्याना 
क्रचातून पूवेक्रषो म्हणून संत्रोधिले आहे, त्या प्राचीन 
आयांचे दास, दस्त, फी, इत्यादि नाद्राती तंत्रोबि- 
कथा आरवपूत छॉकशी कुद्र होळन आर्यांनी त्यांच्या 
धुरांच्या संस्कृतीचा विनाश केला. यां प्राचीन आर्यात 
य तूहीय शेणाच्या तरस्वेदात संकलित कळल्या चचचा 
स्चणाऱ्या नूतन तब्जील अनेक टातकांचे अंतर आहे, 
त्यांनी दासाना मारल, व त्यांची शहर फोडली, अनी 
अगदी स्थूल स्वरूपाची माहिती त्याना आहे. 
ज्यांचे दासांभरोबर संघर्ष झाले ते वश्रघरव, पुरुकुत्म, 
त्रसदस्यू , दिवोदास, सुदास, आयु पिजावन. कुरु- 
श्रवण; इत्यादि प्राचीन आर्यांचे आरयेपूर्वाश्ी प्राचीन 
काळी संघप्रे झाल्याची वणेने कचातून आहेत. वर 
सांगितलेळे लोकही भारतातच जन्मले असल्याची 
वणने क्रचातून आहेत. आर्य भारतात केव्हा आले व 
भारतात आल्यानंतर किती काळाने आर्यपूवातरोवर 
त्यांचे संघ झाले हे त्रश्नचांवरून बिलकूल कळत नाही, 
क्लत्ांवरून इतकेच कळते की क्रग्धेदातील तिसऱ्या 
श्रेणीच्या क्हचा रचल्या जाण्यापूर्वी अनेक शतके आव 
भारतात ऑलि होते. तृतीय श्रणीच्या क्रचा स्वणारे 
आर्यच प्रथम भारतात आले व त्यांचेच आयपूर्वी- 
बरोवर संत्रध झाले हे मॅक्ममुल्धरचे म्हणणे बरोबर नाही, 


आणि मॅक्‍्स्‌मुळग्चा आधार देऊन वर उद्‌धृत केलेले 


सर जॉन मारल्चेही मत चुकीचे आहे, मॅक्स्‌मुछरच्या 
कालगणनेशी सिंधु-उत्वननातील पुराव्याची कालगणना 
जुळविण्यासाठी सिंधुसंस्कृतीचा काळ अलीकडे ओढ- 


" ण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी तो इ. स. पूव 


२२३५० च्या अलीकडे येऊ राकत नाही. 
सर एरीक मार्टियर व्हीलरची कालगणना 
जानेवारी १९४७ मथ्ये  & ल तीळ? 
नावाचे भारतातील उत्वननाचे अवलोकन करणाऱ्या 
ठिखाणाचा एक महत्त्वाचा अंक प्रसिद्ध झाला आहे. 
त्यात ह्रप्पा तटतंदीचे उत्वनन करणाऱ्या आर, इ. 
एम्‌, व्हीलरचा हरप्पा १९४६ या मथळ्याखाली 
फार महत्त्वपूर्ण ळेव आहे. या लेवाचे शेवटी व्हीलरने 
“ ह्रप्पाची कालगणना आणि क्रग्वेद्‌ । या महत्त्वाच्या 
प्रश्‍नाचा विचार केला आहे. सिंधुसंस्कृतीतील सात 
खापरांच्या मुद्रा हिंदुस्थानाबाहेर लांत्र सुमेरमथ्ये 
सापडल्या आहेत. त्यापैक्री ऊरमथ्ये सापडलेल्या 
दान मुद्रा इतर मुद्रांपेक्षा जास्त जुन्या अक्कादिअनपूव 
असून अक्गा प्रकारच्या मुद्रा मोहेंजोदारोमध्ये 
१४'-८” खोलीवर सापडल्या आहेत. अकर्कादि- 
अनकाळ ६. स. पूव २००० वर्षे मानला जातो. 
म्हणजे सुमेरमध्ये या मुद्रा कमीत कमी इ. स. 
पूव २००० वर्षापासुन आहेत. त्या तेथे गेल्या त्या- 
पूर्वी किती अगोद्र निर्माण झाल्या हे सांगता येत 
जान मादोलच्या कालगणने- 


प्रमाणे इ, स पू २३५० च मानली आहे. 


सिंघुसंस्कृती करग्वेदाशी जोडण्याचा 


उत्वननात उ व्हौलरचा प्रयत्न 

वाड्य़य्रीन इति रय झालेला पुरावा भारताच्या 

म्याच मव जोडल्यातरीज सिंधुसंस्क्रती 
"चा भाग होणार | टा हेन 

भारतीय इतिहासाचा त हीव सिंधुसंस्कृती 


9 $ भाग आहे अ 
गणार बाही अगे 'हीलरचे म हे असे म्हणता 


बैरोजरही आहे. त्या रष्टीने ८ 
परंतु घ्हीह् अ 
सिंधुमस्कृतीचा काल इ, स, पूर्वे २३५० _म्हटल्या- 
गंतर मक्‍सुभुह्रने ठरविलेल्या आयच्या प्रवेशाच्या 
४, स, पूव १५०० या काळाशी कसा मेळ बसवावा, 


झालेला 


२६ 


सिंधुसंस्कृति आणि आर्याच्या भारतातील प्रवेशाची कालगणना 


हा व्हीलरपुढे मोठा प्रश्न होता. सर जॉन मार्शल 
प्रमाणेच व्हीलरही मॅक्स्‌मुळरने ठरविळेली कालगणना 
बरोबर आणि पक्की मानणारा होता. तिंधुकालगणना 
कितीही अलीकडे ओढली तरी इ. सं. पूव २३५० च्या 
अलीकडे आणता येत नाही आणि मॅक्समुछरची 
आयींच्या प्रवेशाची कालगणना बरोबर आहे, असे 
मानल्यावर सिंधुसंस्कृतीचे लोक आणि आर्य यांच्यात 
कमीत कमी ८५० वर्षाचा काळ येतो. मग त्यांची 
भेट व्हावी कशी आणि त्यांचे संघर्ष व्हावे कसे, 
ही व्हीलरपुढे समस्या होती, त्याच बरोबर आये आणि 
सिंधुसंस्कृतीतील लोक यांचे संघ होऊन आर्यानी 
शहरांची सिंधुसंस्कृती नष्ट केली हेही व्हीलरचे ठाम मत 
होते. अद्या परिस्थितीत कालगणनेचे काही असो, परंतु 
आर्य आणि सिंधुसंस्कृतीच्या लोकांचे संघर्षे झाले, आणि 


त्रव्ग्वेदात जी संघर्षाची वणने आढळतात ती त्यांचीच 


आहेत अस्ते व्हीलरेच ठाम मत होते. मेक्‍समुछरच्या 
मतावर विसंबून व्हीलरही क्रग्वेदात संकलित केलेल्या 
तिसऱ्या श्रणीच्या तचा रचणारे नूतन त्रब्रीच आर्ये- 
पूर्वाश्ी संघर्ष करणारे होते असते मानत होता. 
व्हीलरच म्हणणे येणेप्रमाणे : ळ् 

. पू) 5एट्टट७5007 ॥185 10680 10180१6 
ए60"५ 09७प(॥2४)४ . 0७७. 016 001006081४ प्न 
10(॥एत8'5 1189 001027 (0 81980 1ए9- 
१०0०5, (08 ००71४९०108) 082 107 1056 
115 जाटपा'$00 0 11१18 15 1507 68]. 
एप 3. 6. &ते एशा€ [168 पाञ फणाठा 
-110191 ९010170108४ 15 १]७४७१४७ 7880% (0 
01 0 8880) 101 हा छा ९०९ 11865 
0708 711076 9001085 0पाप १11४५ 

1० ७ 7. 8108606 १15110)1116१ 


(0 1808 (08 118]. 


कालगणनेत बसेच अंतर असले तरी व्हीलरच्या मते 
आर्यानीच सिंधुसंस्कृतीतील आर्यपूर्वांची मों्या 
प्रमाणावर कत्तेळ करून त्यांची शहरे. जाळली, कबग्वेदात 
पुरांचा नाश करण्याची व दस्यूंची कत्तल" करण्याची 
जी वर्णने आहेत ती यांचीच असावी अशी सुचना 
सर जॉन माडीलनेही केली होती. 


व्हीलरने सर जॉन मार्हल पेक्षा काहीही जास्त 
सांगितले नसळे तरी सर जॉन माडांलने. केलेल्या 
सूचनस महत्त्वाचा दुजोरा दिला आहे. 
मॅक्‍्समुछरच्या चुकीची पुनरावृत्ति 

सर जॉन मार्दीळ व व्हीलर यानी मॅक्‍्स्‌मुछरच्या 
चुक्रीचीच पुनरावृत्ती केली. कग्वेदात संकलित केलेल्या 
कूडचा प्राथमिक आर्य भारतात आल्यानंतर अनेक 
शतकांनी त्यांच्या भारतातीळ वंदाजानी लिहिल्या 
असून त्या तिसऱ्या श्रेणीच्या कचा आहेत. सिंधु- 
संस्कृतीतील आयंपूर्वांशी ज्यांनी संघर्ष केले ते. क्रव्वे- 
दात संकलित केलेल्या क्रचा रचणारे आर्य नव्हते. कबखे- 
दात संकलित केलेल्या तज््चात नूतन क्रड्चाकारांनी 
आपल्या पूर्वजांचा इतिहास वर्णन केला आहे. ही गोष्ट 
मॅक्स्‌मुळर प्रमाणेच सर जॉन मार्शल .व व्हीलर या 
दोघांनाही न कळल्यामुळे त्यानी सिंधु-उत्खननातील 
पुरावा भारतीय वाड्मयीन इतिहासाशी जोडण्यात 
अडचण निर्माण झाली. येथपावेतो मॅक्‍्स्‌मुळरची आणि 
त्याच्या मागोमाग जाणाऱ्या मार्शलची व व्हालरंची 
कालगणना सदोष असून ती बरोबर करण्याची फार 
आवदडयकता आहे हे आपण पाहिले, या लेखाच्या उत्त 
रार्धांत सिंधुसंस्कृतींची आणि पर्यायाने क्रखेदाची 
कालगणना निश्चित करण्याचा प्रयत्न करू. 


२७ 


ज़” 
तदा, न 
-चफबुशप ४ करलर 
षसह४ळ्छ्त 
॥ 


टा 


र्डॉ, बा. दा. गाडगीळ 


“ आत्मा ? व * ब्रह्म ? (एक चिंतन ) 


“ए्‌प्रि”' व 'जून?च्या ' नवभारता?च्या 
अंकात डॉ. नी. र. वऱ्हाडपांडे यांचे अद्वेतवेदांता- 
बरील दोन लेख वाचले. 

२, सत्याची सत्यता निरपेक्ष असली, तरी एखादे 
एकमेवाद्वितीय निरपेक्ष सत्य मानायची काही 
जरूरी नाही. न न 

२. ' आत्मा कालातीत, व स्थलातीत आहे? असे 
- मानण्यास काही प्रमाण नाही. 

३. जगाचे मिथ्यात्व असिद्ध आहे. 

-हे तीन मुद्दे त्यांनी निरनिराळ्या प्रमाणांनी सिद्ध केल 
आहेत. अर्थांत यामुळे अद्वेतवेदांताच्या तत्त्वज्ञानावर 
“मूळे कुठार? चा हला झाला आहे. आज मी 
* आत्मा ? व “ ब्रह्म? यासंत्रंधी चिंतन करणार आहे, 

या पृथ्वीतलावर मानवप्राणी जेव्हा केव्हा विचार- 
प्रवृत्त झाला असेल, तेव्हा प्रथमतः त्याला हे जग काय 
आहे १ हे कोणी उत्पन्न केले- यातील “ जीव? कसे 
उत्पन्न झाले इ. अनेक प्रश्नांनी भंडावून सोडले असले 
पाहिजे. 

जगातील सर्वात जुने जे “ आर्य? व त्यांचा सर्वांत 
जुना ग्रंथ जो क्र्बेद त्याच्या दहाव्या मंडलात १२९ वे 
सूक्त, ज्यास ' नासदीय सूक्त ? म्हणतात, . त्यात 
या संत्रंधी विचार प्रकट झाले आहेत. 

इयं विसृष्टियत आजभूव 

यदिवबादधेयदिवान(दघे) 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 

सो अंग वेद यदि वान वेद ॥७॥ 
- असा देवटचा मंत्र आहे, याचा अर्थ हा विसर्ग 
म्ह० पसारा जेथून झाला, किंवा तो निर्मिला गेला, 
अगर न गेला, ते परम आकाशात असणारा या 
जगाचा जो अध्यक्ष तो जाणीत असल किंवा नसेलही. 

- ( गीतारहस्य ) 
अशा तऱ्हेने संशय किंवा अज्ञेयवादच त्यात प्रकेट 

झाला आहे, इश्वर, आत्मा, ब्रह्म, हा कल्पनाविलास 
तोपर्यंत झाला नव्हता. 


भारतीयांची तीन मूळतत्त्वज्ञाने 

जगदुत्पत्ति संबंधी, व मानवाच्या प्रातव्यासंत्रंधी 
आम्हाजवळ ( पहिली ) तीन तत्त्वज्ञाने आहेत. पहिले 
“ कणादा'चे न्यायशास्त्र, दुसरे कपिलांचे सांख्यशास्त्र, 
व तिसरे अद्वेतवेदांतश्ास्त्र, ' कणादा'चे न्यायद्यास्र हे 
'तत्त्वश्ञाना पेक्षा 'शास्त्र* या अर्थी थोडे वस्तुनिष्ठ आहे. 
त्यांचा “ परमाणूर्चा सिद्धान्त” सध्याच्या आधुनिक 
विज्ञानशास्त्राचा पाया आहे, त्याचाच विकास आता 
चांगला झाला आहे. ' प्रोटॉन? न्यूट्रॉन, ' इलेक्ट्रॉन 
हे तीन परमाणूतील घटक आता प्रत्यक्ष पहाता येतात. 
एवढेच नव्हे तर त्याच  परमाणू'त सुस्त असलेली 
प्रचंड विनाशक शक्ति अर्वाचीन शास्त्रज्ञांनी शोधून 
काढली आहे. 

दुसरे सांख्य व तिसरे वेदान्त यांना “शास्त्र * ही 
संज्ञा देता येण्यासारखी नाही. ही * दोन्हीही अनुमान- 
जनित तत्तज्ञाने आहेत, सांख्य तत्त्वज्ञानाने ' प्रकृति ' 
म्हणून जे मूळ, अव्यक्त व स्वतंत्र तत्व मानले आहे. ते 
पंचमहाभूतांचेच द्योतक ( मूळतत्त्व) आहे. सवे जग 
पंचमहाभूतांपासूनच झालेले स्पष्टच दिसते. पंचमहा- 
भूते जड आहेत, यात संदाय नाही. म्हणून चेतन गुणा- 
साठी सांल्यांनी * प्रकृति? प्रमाणेच खतंत्र, अव्यक्त असे 
दुसरे 'पुरुष? हे तत्व मानले, सांख्यांच्या मते ही सृष्टी 
' प्रकृति? ब.'पुरुष? या दोन स्वतंत्र तत्वामुळे अस्तित्वात 
आली, त्यातही खरे सुजन प्रकृतीच करंते; व ती 
आपल्या  सत्व?, ' रज?, 'तम,' या तीन गुणाने करत. 
हे तीन गुणही त्यानी मनानीच कल्यिले आहेत. वस्तुतः 
ते मनाचे गुण आहेत, जड वस्तूस लावता येत नाहीत, 
पुरुष निरुण असल्यामुळे तो स्वतः जरी काही करू 
शकत नाही, तरी प्रकृतीच्या सान्निध्यामुळे सूजन होते. 
प्रकृतीचा व पुरुषाचा संयोग झाला म्हणजे गाय 
ज्याप्रमाणे वासराकरिता दूघ देते, तद्वत मूळ अध्यक्त 
* प्रकृति *_ आपल्या गुणांचा व्यक्त पसारा * पुरुषा ! 
पुढे मांडते, सुष्टीत नरमादीच्या संयोगाने प्रजा उत्पन्न 
होत असलेली दिसते, त्यावरच ही कल्पना रचली 


"शट 


“आत्मा ?.व 'ब्रह्म' 


'असळी पाहिजे. ज्ञानेश्वरांच्या “ अमृतानुभवा *त 
र्‍ही कल्पना स्पष्टच मांडली आहे : 
6 घरवाते मोटकीं दोघे । 
जे गोसावी सेजे रिघे ॥ 
तें दपत्यपणं जागे । 
स्वामिणीज ॥ १३ ॥ 
यावर दासगणूंची टीका १1१२३ 
ही पुरुष-प्रकृति निर्धारी । 
दोघेंच दोघ नांदिती घरी । 
वडील घाकुटी कोणी दुसरी । 
कांहीं नसे त्या ठायीं ॥ 
म्हणून कुण'च्या लाजेची । 
भीती नसे तेथ साची । 
गाठ प्रकृतिपुरुषाची । 
कोणत्याही अवस्थेत | 
निदेळेनि भातारे । 
'ज विये चराचर । 
जियेचा विसावला नुरे । 
आबुलपणही ॥। 
दासणूची टीका १1३७ 
जी पत्नीपणाते येउनी । 
पति निजल्य़ावरी दायनी । 
करी चराचरांची उभारणी । 
जगतासह ॥ 


|) 


ब्ध 


सांख्यांनी चेतन्यगुणासाठी ' पुरुष ? तत्त्व जे वेगळे 
मानले आहे, तसे ते आता मानण्याचे कारण नाही. 
जड पदार्थातच सुस्त चैतन्य असते असे आता सिद्ध 
झालेले आहे. 
पूर्वी * मॅटर? व * एनर्जी _ दोन मिन्न मानली जात 
होती, पुढे ' टाईम, ' स्पेस? व ' एनर्जी ' अशी तीन 
निरनिराळी तत्वे मानली गेली, पण आता आघुनिक 
विज्ञानशासत्रात एकच एक ' एनर्जी ! म्हणजेच चेतन्य 
सवे भरलेठे आहे, असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न होत 
आहे, | 
तिसेरे वेदान्त शास्त्र. माझ्या मते यास शास्त्र ” 
त्य दूरान्वयानेही लागू शकत नाही. हे निर्मळ 
तत्वशान च आहे. यात सृष्टी उत्पन्न होण्याचा 
अभ्नच नाही ! ती मुळी झालीच नाही! “ अगा जे 


झालेच नाही । त्याची वार्ता पुसशी काई । ” असे ते 
मानतात. “ सृष्टी जी तुम्हा आम्हास दिसत, ती 
अनिवेचनीय “ माये मुळे. तो तुमचा भ्रम आहे. सृष्टी 
मिथ्या आहे, स्वंझ आहे.” इ. इ. शृष्टीच्या उत्प्तती- 
संत्रंधी त्यानी जशी ही विचित्र उत्पात्त दिली आहे, 
तशीच प्राण्याच्या अथवा मानवाच्या अंतिम प्राती- 
संत्रंधीही “ मोक्ष ? म्हणून एक विचित्र स्थिती त्यानी 
प्रतिपादिली आहे. त्यांचा सिद्धान्त हा की प्राणी 
मागीळ जन्मीच्या रागद्वेधादि कर्मामुळेच त्यास 
हे शरीर दुःख भोगण्यासाठी प्राप्त झाले आहे ! ' जन्म 
हेच दुःस्रांचे कारण, ? यात जे सुख असते ते अल्प. व 
सुख, दुःख दोन्हीही “ अवस्तुनि वस्त्वारोपः ” मुळे ! 
वस्तूवर, प्रिय आप्रिय ह्या कल्पना मनुष्यानी करून 
घेतल्यामुळे त्यास सुख दुःख होते. रागदेषाला 
कारण होणारी वरं सांगितलेली ही वुद्धि * अतस्मिन्‌ 
तदवुद्धि अक्ली आहे. दोरी व सर्पाच्या होणाऱ्या भ्रमा- 


* सारखी आहे. सवे. अनर्थाला कारण आममस्वर्पाचे 


अज्ञान; या अज्ञानाच्या निवृत्तीला केवळ सम्यकज्ञान 
झाळे पाहिजे. पण हे ज्ञानही प्रत्यक्षादि लौकिक 
प्रमाणांनी मुळीच होणार नाही ! तर गुरुक्पेच्या 
साक्षात्कारांनीच फक्त ते राक्य आहे. बेरे ही कृपा 
फलद्रूप होऊन साक्षात्कार झांला तरी त्याचे फल काय £ 
तर जगातील भेदवुद्धी नाहीशी होणे ! शीत उष्ण, रागः 
द्वेष, दातुमित्र, सुखदुःख, एवढेच नव्हे तर स्त्री पुरुष, 
हे सवे भेद त्याचे नाहीसे होऊन जीवन्मुक्तत्व प्रास 
होणे ! असे हे विचित्र तत्त्वज्ञान आहे. पण बहुतेक लोक 
वेदान्ततत्त्वज्ञानास अत्युच्च तत्त्वज्ञान म्हणून समजतात. 
पण ते व्यवहार्य मात्र कधीच होऊ शकते नाही. 
शिवाय आमच्या तिन्ही तत्त्वज्ञानात फक्त व्यक्तीचा 
विचार झाला आहे. समाजाच्या दृष्टीने विचार केलेले 
एकही तत्त्वज्ञान आम्हाजवळ नाही ! 
आत्मा व न्रह्म यांची गूढ़ वल्ये 
चेदान्तततत्वज्ञानातच ' आत्मा ) व “ब्रह्म? हे शब्द 
आलिळे आहेत. आणि ते अत्यंत महत्त्वाचे असून 
त्याच्या भोवती गहन गूढतेचे वल्यही त्यांनी उत्पन्न. 
केळे आहे. ' आत्मा ? व ' ब्रह्म? दोन भिन्न नाहीत. 
खरे ब्रह्मच आहे. तेच सववत्र भरलेळे आहे, हा सिद्धान्त 
त्यांनी ठाम मानलेला आहे. “ ब्रह्म सत्यम्‌ । जग- 
न्मिथ्या” ' जीवो ब्रह्मव नापरः ?, "नेह नानास्ति किंचन? 


२९ 


नवभारत 


* अहम ब्रह्मास्मि?, ' तत्त्ममसि? ' एकमवाद्वितीयम्‌ 
इ. इ. अनेकं वाक्ये ठासून त्यांनी उच्चारलली आहेत ! 
ज्ञग म्हणजे त्या ' ब्रह्मा 'वर दिसणारा ' विवत ? आहे; 
वेंदान्त्यांच्या मते ब्रह्मात जे गुण तेच ' आत्म्या*चे, 
मूल, स्वतेत्र, अव्यक्त, सर्वव्यापी, शद्ध, बुद्ध, नित्य, 
अविकारी, अकर्ता इ. इ. हा ' आत्मा'ही अविनाशी. 
। जैन ? छिद्न्ति शास्त्राणि नेने दहति पावकः । ! 
असा हा सवेब्यापी आत्मा सजीव प्राण्याच्या दरीरात 
प्रवेश करतो. त्यास जीवात्मा म्हणतात, “ एमीबा ! 
सारख्या. एकपेशी जिवाणूपासून मनुष्यापर्यंतच्या 
अनेकपेश्ी जीवात याचे वास्तव्य आहे. सव प्राण्यां- 
मध्ये तो असतो; असे त्यांचे म्हणणे, यास . आधार 
काय? “ आत्मा ! हा मानलाचं पाहिजे का ? यासंत्रंधी 
: शीतारहस्य 'कार प्र. २११ वर म्हणतात : “ प्रकृति 
व पुरुष या सांख्यांच्या द्वैतापंलीकडे कांय आहे ! 
यांचा निर्णय करण्यास सृष्टी पहाणारा, व रइ्यसृष्टी, 
या देतमेदाशीच- मुक्काम न करता सृष्टी पहाणाऱ्या मनु- 
ष्यास सृष्टीचे जे ज्ञानं होते त्याचे स्रूप काय! ते 
कशाने व कशाचे होतें ! या गोष्टीचा सूक्ष्मपणे विचार 
करता डोळे, कान, इ. ज्ञानेंद्रियांमा्फत मनावर घडणाऱ्या 
संस्कारांचे एकीकरण करण्याची शक्ति मनुष्याच्या 
अगी विशेष आहे. हे एकीकरण * मन? व ' बुद्धी'च्या 
पलीकडील शक्तीने होत असले पाहिज. ती पली- 
कडील शक्ति “ आत्मा ” या तत्वात आहे असे 
प्रतिपादून वेदांत्यानी जीवात्मा मानला आहे, ? 
आत्मा मानण्यास प्रमाणाचा अभाव 

पण “ आत्म्या 'चे जे गुण ब स्वभाव वर वर्णिले 
आहेत त्याच्या विरुद्ध एकीकरण करण्याची दाक्ति या 
जीवात्म्यास का येते ? ज्ञानाचे एकीकरण मानवी “ मन? 
व “' बुद्धि'च का करू शकत नाही १ वेगळा “ आत्मा? 
मानण्याचे कारण्च काय १ एकीकरण करण्यास 
स्मरणशक्तीची आवश्‍यकता असते, ती मानवाच्या 
८ मनालाच आहे. स्मरण, पूर्वे संस्काराने होते. 
आत्म्यावर तर संस्कार होणेच शक्‍य नाही, तेव्हा 
आत्म्यास स्मरणशक्ति नाही. म्हणून आत्मा एकी- 
करण करतो हे म्हणणे संभवनीय वाटत नाही. एकीकरण 
मानवी मन व बुद्धीच करू शकते. दुसरे मन व बुद्धि 
झोपेत अथवा क्लोरोफाम दिल्यास बेशुद्ध होते. त्या 
बेशुद्ध स्थितीत आत्माही बेशुद्ध होतो काय ? आत्मा 


३० 


अंविकांरी. मानला असल्यामुळे तो बेश्युंड होणे दाक्‍ये 
नाही. मग तो जर. बेशुद्ध होत नाही तर मनुष्यास, 
बेश्युद्धि का यावी ? पण बेझुद्धि तर येते. अर्थात ' मन 
व बुद्धि ' बेझुद्ध होते, म्हणून बरेशुद्धि येते. येथे आत्मा 
असून नसून सारखाच. .-म्हणून वेगळा “आत्मा? 
मानण्याचे कारणच नाही. झोपेनंतर अथवा बेशुद्धी नैतर 
* मला चांगली झोप आली होती, अथवा मी बेशुद्ध. 
होतो, ' असे जे-मनुष्य म्हणतो, ते त्याच्या * मना ! 
च्याच स्मरणशाक्तीमुळे. त्यासाठी वेगळा “ आत्मा 
मानण्याचे कारण नाही. 


पुढे रहस्यकार :म्हणतात £ “ कोणता तरी एक. 
पदाथ आपल्या डोळ्यापुढून गेला म्हणजे त्याचे रूप व 
गति पाहून तो लष्करी झिपाई आहे, असे आपण ठर- 
बितो. हा संस्कार मनात कायम रहातो. या पदार्थाच्या 
मागून दुसरा पदार्थ डोळ्यापुढे आला म्हणज पुनः 
तीच मानसिक क्रिया होऊन तो पदाथ दुसरा लष्करी 
शिपाई आहे, असा पुनः आपल्या बुद्धीचा निश्चय 
होतो, याप्रमाणे आपल्य़ा स्मरणशक्तीने आल्या 
समोरून सैन्य; चालले आहे हे निश्चित होते. इांद्रेयद्वारे 
मनावर घडलेल्या अनेक . संस्कारांचे पहाणारा 
आत्मा एकीकरण. करतो असे त्यांचे म्हणणे, पण 
याच्या मागचेच त्यांचे एक वाक्य आहे. “' कार्यकार-- 
णा दि प्रत्यक्ष गोचर होणारा नसून पहाणाराने आपल्या 
मानसिक व्यापाराने तो निश्चित केलेला असतो. ” 
समोरून सैन्य चालले आहे हे मनुष्याचे मन व वुद्धिच 
निश्चित करते, हेही त्यानी दाखविठेच आहे. अर्थात. 
एकीकरण करण्यास “ आत्मा ? मानण्याची गरज. 
नाही. 


पुढे मन संकल्प करते व बुद्धी निश्चय करते अर्थात 
ती '- आत्म्या? साठी करते, असा' निष्क त्यानी काढला 


- आहे. प्रत्येक मनुष्यास आत्म्याची प्रतीती नसते. तर 


“ मी * पणाची झोपेतसुद्धा प्रतीती असत. हे ' मी ! पण 
म्हणजे त्यांचे “ मन च. सचेतन प्राण्यासच * मन? 
व * बुद्धी रची देणगी आहे. 


सृष्टीत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, विद्युत्‌ इ. प्राकृतिक 
प्रचंड शक्तींची पंचमहाभूते आहेत, पण त्यांना 
सुंगीत असणारेही मन, ब बुद्धि नाही. सचेतन 
प्राण्यात कमी जास्त प्रमाणात जे "मन, ? * बुडी*चे 


“ आत्मा - 


चमत्कार दिसतात, ते चमत्कार उत्पन्न होण्यास सरचे- 
तन प्राण्यास आपले पोषण, संरक्षण, उत्पादन, स्वप्नप- 
त्नाने कात्रे लागते म्हणून, पोषण संरक्षण, आपोआप 
सहज झाले असते तर त्याना _“ मन? व जुद्धीच्या 
देणग्या मिळाल्या नसत्या. सर्वात .मनुष्यप्राणी जास्त 
-पंगू. त्याचा आहार त्यास कष्टाने मिळवावा लागती 
व स्वसंरक्षण करण्यास त्यास शिंगे, नखे, व दात 


-तीक्ष्ण नसतात, म्हणूनच यासाठी त्यास जास्त प्रयत्न - 


करावा लागतो. आणि म्हणूनच से प्राण्यांपेक्षा त्याचे 
-मन व बुद्धि अत्येत विक्रास पाब्रेरली आहेत. तेव्हा 
मन कोणासाठी संकल्प विकल्प करते व बुद्धि कोणा- 
-साठी निश्चय करते ? यांने उत्तर आत्म्यासाठो हे. 
नसून स्वतःच्या मनासाठीच करते, असेच द्लि 
“पाहिजे. 

रहस्परकार स्वतः पृ. २२६ वर म्हणतात; “ केवळ 
-तकंदृष्ट्या विचार केला तर ' परब्रह्माचे किंवा 
€ आत्म्या*चे अज्ञेयत्व कबूल केल्याखेरीज मागे रहात 
नाही, ” पण ते पुढे म्हणतात : ' मनुष्यास त्याच्या 
-स्वतःच्या आत्म्याची साक्षात्‌ प्रतीति असल्यामुळे आत्मा 
मानावा लागतो? आमच्यामंते मनुष्यास. स्वतःच्या 
५ मी पणाची प्रतीती असते * आत्म्या'ची नसते, त्या 
*मी'पणासच ' आत्मा ? हे नाव द्यावयाचा हटवच 
असला तर ते नाव द्या, पण मग तो ' ब्रह्मा 'प्रमाणे 
अविकारी, सवैव्यापी, इ. मानता येणार नाही. 
अर्थात तो स्थळकालातीत नसतो, असेच म्हणावे 
-लागेल, 


९३ १ 


“८ मन? व ' बुद्धि ! निद्रिस्त असताना दारीरातील 
व्यापार कोण चालवितो १ अमा प्रश्न करून तो 'आत्मा 
चालवितो, हे उत्तर बेदांर्‍याना देता येणार नाही. 
कारण आत्मा * पद्मपत्रमिवांभसा ! अगदी निलैप, 
अविकारी असा त्यानी मानलेला आहे. निद्रेत वस्तुतः 


शरीरातील लहान मेदच्या क्रियेने व जीवनशक्तीमुळे 


पता ह नव न 
रीरातीलळ आंतरिक्र व्यापार चालतात हे सिद्ध 


0 ह ् 
उर गर्मोबस्थेतच शारीर व इंद्रिये, जी बीजरूपाने 
"न्न होऊन त्यांची वाढ होते, व उपजताच्‌ श्वासो- 


च्छ्यासान > कडक 
१५ ५ | | ण फुप्फु र ऱ्च्स ११ 
कया जि... उत्पन्न होऊन फुप्फुसाच्या व ह्द्य़ा 


भू (कड 
सुरू होतात, त्या प्राण्याचा अंत होईपग्रेत 


३१ 


र -॥ टु न्न्ह्म :) 


चालतात, त्या जीवनशाक्तीवर चालतात; त्या. जीवा- 
त्म्याच्या शक्तीवर चालतात असे म्हणता येणार नाही. 
कारण “आत्मा! तर विकार व कतेत्वरहित मानलेला 
आहे. शरीराजरोबर जींवनशक्तीही नाश. पावते. पण 

५ आत्मा? तर अविनाशी. हा आत्मा खरोखर मानवी 
दारीरात असता तर अविनाद्यी आत्म्यामुळे मनुष्यही 

अमर व्हावयास पाहिजे होता. पण तसा तो नाही. 

म्हणून ' आत्मा? मानण्याचे कारण नाही. 

माज्ञे बंधू श्री, म, दा. गाडगीळ ॥1.1.७, ज्यांचा 

आज कियेक वर्षांचा वेदांताचा अभ्यास आहे, आणि 

जे संस्कृत चांगळे जाणतात. त्यांनी इ. स, १९५६ मध्ये 
: अन्नमलाय ? येथे जी इंडियन फिलॉसॉफिकल कॉंग्रेस 

भरली होती त्यांत /०(८॥८८७१/ ० 0७७8 िकाणां- 
१०७॥ 89१] या विषयावर इंग्रजीत एक नित्रेध वाचला 
होता. त्यात त्यानी आरंभीच सांगून टाकळे की “ 1७९ 
19७16 01 00 8०्पा, फाट) 18 ए0२ा८टर 
10016९ 181 8 ॥0718700-018706050 6५९४१ 
अर्थात आत्मा, मन व बुद्धि प्रमाणेच जड व विनाशी 
आहे. 0७५७1८०-(018011681 ९७७६७४ हा राब्द 
आम्म्यापेक्षा मन. व बुद्धीसच जास्त यथाथत्वाने लागू 
पडतो. पण त्यानी तो आत्म्यांस लांवला आहे. ते 
जीवात्मा मानतात. निरनिराळ्या उपानिषदांच्या 
आधारे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे, प्रथमतः 
आतमा या शब्दाच्या अर्थाबद्दल -- 

आम्मा चित्ते ध्ृृतो यत्ने धिषणायां कलेवरे । 
परमात्मनि जीवेडकें हुताशनसमीर्योः || 
( स्वभाव ) 
हा आधार देऊन “ मन व बुद्धी'सही “ आत्मा ? 
शब्द लागू शकतो हे दाखविले आहे. 
त्यानी आत्मा? शब्द 8प|)॥९॥७ 7९91163 

म्हणजे ब्रह्म या अर्थी जरी असला तरी जीवात्मा हा' 
801९01९. 1९911१ गहू शकत नाही असे सिद्ध 
केळे आहि. छांदोग्योपॉनषदामधील (६-२-२ 3) 

सष्ट्त्पत्तीसंब्रंधी वित्रेंचन चाळू असता "ब्रह्म' प्रथमत! 

आ्न, आप व पृथ्वी या देवतात प्रवेश करून ' अनेन 
जीवनात्मनानु प्रवर्य नामरूपे ब्याकरवाणीति सृष्ट'च्या 
विक्रसासाठी 'ब्रह्म' ज आत्मा म्हणून वावरतो, 
म्हणज जड होतो, भ्रात होतो, असे ते मानतात, 


पप निरयन शि 
वलय लिखकरय रटवझ 
तज 


-चसर! 
| 


१ 

& अ ळी उऊएऊॅ” 

221) ४-1: 
| 
| 
। 


नबभारत 


दुसरा एक आधार- 
स य एग्रोणिमा ऐतदात्म्यमिद > सर्वम्‌ 
तत्सत्य <स आम्मा तत्वमसि श्वतकेतो | 
उद्दालकानी - श्वतकेतूला जो उपदेश केला आहे .त्यात 
हा मंत्र आला आहे. अर्थात “या सृष्टीच्या उत्पत्तीस 
मूळ कारण ' अणिमा ? ( परमाणू ? ) आत्मा हेच 
सत्य आहे. आणि श्वेतकेतु तो तूच आहेस” हा 
अथ स्पष्ट असून तो आमच्या बंधूस मान्य नाही 
त्या निबंधात म्हणतात : “ प०७ ४७३८४१ स्वतस्तु 
अम्रृतमेव हे आचार्याचे वाक्य महत्त्वाचे आहे. 39? 
0117861 श्वेतकेतू ७७ 00]7 ७ [पणा] ० ॥७- 
७७, प०7९9] ७00 1]1प580%. श्वेतकेत ७७ 
नष्ठ: १0३ य0ीताप02्ट 80508106' त०फ टका 
॥8 0९ 80७1९0 ब्रह्म ? "१७९ 1१९७ श्वेतकेतु 
"शश ७1190) ९ 1.01 01 ७९ ए॥1ए९5९ 
18 1109 1919806, मला तर या मंत्राचा अथे 
श्वैतकेतू * तूच कर्ता करविता ब्रह्म आहेस, वेगळा 

इश्वर अथवा ब्रह्म शोधण्याचे कारणच नाही, म्हणजे 
इश्वर अथवा ब्रह्म नाहीच असाच घ्यावासा वाटतो 
तात्पय॑, या सर्वे खटाटोपापेक्षा : आत्मा ? हा कल्पित, 
वस्तुतः “ मन बुद्धी पेक्षा दुसरी शक्ति शारीरी- 
जीवात नाही, हाच सिद्धांत सिद्ध होतो. 


ब्रह्म तत्त्वाची असिद्धि 
आता ' ब्रह्मा'संबंधी थोडक्यात चिंतन करू, 
अविभक्त विभक्तेषु' हे जे संशोधनाचे तत्व सष्टोत 
जे नाना प्रकार दिसतात त्याचे मूळ एकच असले 
पाहिजे, व ते अव्यक्त असले पाहिजे, शिवाय ते ज्ञान- 


मय असल पाहूज व आनंदमयही असले पाव्ञ ह्या 
कल्पना पूर्वीच्या ज्ञात्यांनी अगोदरच आपल्या मनात 


करून घेऊन जगाचे मूळ शोधण्यास त्यानी आरंभ 
कला असला पाहिजे. सांख्यांच्या * प्रकृति ? व ' पुरुष 
या मूळ तत्बातील वदांत्यांना पुरुषच चेतनरूप असल्या- 
मुळे महत्त्वाचा वाटला; व त्यासच त्यानी “आत्मा? व 
ब्रह्म' ठरविले, सृष्टीच्या मुळाशी “ब्रह्म! हे एकच तत्त्व 
त्यानी मानले, आणि ' त्रह्म? हे एकच तत्व जगाचे 
कारण असले पाहेजे असे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला 
अरह्म ' हे 'निकालाचाधित “सत्य * व नित्य? 
हा त्यांचा सिद्धान्त. पण ते स्वतःच सांगतात की 
यास प्रत्यक्षा दि प्रमाण काही नाही 


3 


“ अदाब्द्मस्प्शेमरूपमव्ययं | 
तथा5रसं नित्यमगंधवच्च यतू | 
अनाद्यनंतम्महतः परं धरूव 
निचाय्यतन्मृत्युमुखवात्‌ प्रमुच्यते || ” 

“न तत्र चकषुर्गच्छते, न वार्गच्छति” इ. इ. 
प्रकाराने केळे असल्यामुळे ते कोणत्याच प्रमाणांनी सिद्ध 
होऊ शकत नाही, हे त्यांनी स्पष्टच सांगून टाकले आहे. 
पण गंमत ही की सवे उपनिष्रदातून त्याचे वणन 
आले आहे ते असे : ' ब्रह्मास आकार नाही. ' 

अणोरणीयान्महतो महीयान्‌  सष्टीत दिसणारे सर्व 
लहानमोठे आकार त्याचेच आहेत. “सृष्टी? 
म्रस्वरूपीच आहे. ? ब्रह्मा स सांख्याच्या “ पुरुषा 

प्रमाणच कतृत्व नाही. पण “ यतो बा इमानि भ्रूतानि 
जञायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्मयन्त्यमिसंविदान्त 
ताद्ठाजिशासस्व | तदूब्रह्म ॥ ते. ३.१. असेही म्हणतात 

भ्रह्म संतूही नाही व असतूही नाही. ? असे म्हणून 
अउुनः ' अन्न, प्राण, मन, व विज्ञान हे ब्रह्मच आहे. 
असच चढत्या पायरीचे वर्णनही त्याचे केळे आहेच 
मह्या स गुण नाही, तेही निर्गुण आहे, असे ठासून 
सागून पुनः ' सत्‌ चित्‌ आनेद? हे व * सत्यम्‌ ज्ञान- 
मनत ब्रह्म | विज्ञानमानंदम्‌ त्रह्म। “ तदेजति, तन्नेजति, 
तदूदूर तद्वेतिके,” हालते व हाळतही नाहो. ते दूर आहे. 
वे जवळही आहे, ' सर्वेद्रियगणाभास ? पण सर्वीद्रिय- 
विवेजितम्‌ ” असे ब्रह्माचे परस्परविरुद्ध गुणाचे वर्णन 
उपनिषदात सांपडते व शेवटी ' नेति नेति ' ते नाही 
ते नाही असा नन्नाचा पाढाही ब्रह्मासंबंधी वाचण्यात 
आहय आहे, 'यतो वाचो निवतन्ते, अप्राप्य मनसासह 
अस ' ब्रह्म * मांनावयाचेच कशासाठी ? असा आम्हा 
मूढांना प्रश्न पडतो. जगत्यालक एखादी दाक्ति असली 
पाहिजे, ती आम्ही मानतो. अझीत जशी दाहकशक्ति 
आहे, विद्युत मध्येही प्रचंड शक्ति आहे, त्याप्रमाणे जग 
वयालक शक्ति असली पाहेज, अर्थात्‌ जगदुत्पत्तिगाक्ति 
व जगच्चालकशक्ति एकच असली पाहिज व त्यास 
जर ब्रह्म म्हणावयाचे असेल तर ते आम्हास मान्य. 
परतु उपानेष्रदकारांनी ' ब्रह्मा ? संबंधी निष्कारण 
जी गहन गूढता उत्पन्न केली आहे, तिला कोणत्याच 
प्रमाणान मान्यता मिळू हाकत नाही. जीवन्‌मुक्तांचा 
ब्रह्साक्षात्कार हे एकमेव ' ब्रह्माःच्या अस्तित्वाचे 
प्रमाण आहे, असे वेदान्ती म्हणतात. * जीवन्मुक्त 


: आत्मा? व ब्रह्म 


हा प्रत्यक्षात कोणी असू दाकतो का ? पूर्वी ज कोणी 


आणि हे मूळ तत्व अध्यक्त असले पाहिजे. मन, 


> प _*९ क /१) ५२ _/ २ क्य नं वगेरे कन ४ व्यक्त 
होऊन गेले त्यांची खरी खोटी वणने ग्रंथात सापडतात, “” स्मृति, वासना, प्राण, ज्ञान, वगेरे दुसरे पुष्कळ अः 


सध्या वतमानकालात त्याची प्र्ताती कुठेच येत नाही. 
जीवन्मुक्तांची व्याख्या अक्ली की ज्यांचे भेदच नाहीसे 
झालेळे आहेत, त्यांस सजीव दारीरेद्रिये असताही 
सुख दुःख आप पर शीत उष्ण एवढेच नव्हे तर 
सत्य असत्य स्त्री पुर्ष व ज्ञान अज्ञानही ज्यांचे 
नाहीसे झाले तो जोवन्मुक्त | त्याच्या ठिकाणी जीवा- 
त्मा व परमात्मा एकरूप झाला, असा जो, तो जीवन्‌- 
मुक्त ! अद्या लोकांची साक्ष काय उपयोगी ? ज्ञानेश्व- 
रांच्या . ' अमृतानुभवा'त नवव्या प्रकरणात जीव- 
न्मुक्तदशा जी वर्णिली आहे. त्याचे नमुने पहा;- 

आतां अमोद सुनास जाले । श्रृतीसी श्रवण रिघाले । 

अर्सि उठले । लोचनासी ॥ १॥ 
यावर दासगणूंची टीका - 

आतां ज्ञान अज्ञान जाऊन । 

एक परमात्मा उरळा जाण | 

तो प्रकाशलासे पूण | जगदरूप प्रकाशे || 

म्हणजे जगतात जे काही | ते ते परमात्माच पाही । 

त्याचा तोच होई । भाग्य भोक्ता नि भोग ॥ 

आठड आणि विसरु । तयाते घेऊं नेदी पसरु || 

ददोचा वेव्हार । असाघधारणुं | ३२॥ 
दास गणूंची टीका - 

सिद्ध पुरुध आपण। उद्भवू न दे स्मरण विस्मरण] 
वा, नाना व्यवहार करण्यालागुन | अडथळा न करी | 
-ज्याचे स्मरण विध्मरण सारखेच झाले, त्याची साक्ष 
काय उपयोगी ? | 

ज्याला प्रत्यक्षादि कोणतेच प्रमाण नाही, ते ज्यांनी 
पाहिले त्यांचे स्मरण विस्मरण एकच झाले त्यानी 
जे 'ब्रह्म' पाहिले ते खरे कसे धरावयाचे ? 'त्रह्मा? संबंधी 
शाब्दिक कोंडी अशी उत्पन्न होते की, तेथे 'मोन'च 
घरावे लागेल ! 
रहस्यकार ए. २२१ वर म्हणतात !-7 

“आपल्या . आत्म्याला नामरूपात्मक सृष्टीतील 
पदार्थांचे जे ज्ञान होते, ते होण्यास त्याला आधारभूत 
व त्याच्या पडताळ्याचे बाह्य सृष्टीत नाना पदार्थांच्या 
बुडाशी काही तरी एक मूल तत्ब नित्य खल्पाचे 
असले पाहिजे, एरव्ही हे, ज्ञान होणे शक्‍य नाही. 


न, भा, ५ 


३३ 


पदार्थ आहेत. परत्रह्म त्यांपैक्री- कोणत्याही एऐंखाद्या 
ससरूपाचे असणे अशक्य नाही” 


याचा अथ असा की बाह्य सृष्टीच्या बुडाशी जो 
: परमात्मा ? आहे तो पहाणाराच्या शरीरात 'आत्मा' 
रूपाने वंसत असल्यामुळे पहाणाऱ्यास बाह्य वस्तूंचे 
ज्ञान होते, एरव्ही झाळे नसते, पण ब्रह्माच्या सिद्धी- 
साठी हे प्रमाण योग्य वाटत नाही. शरीरातील 
: आत्मा "च आमच्या मते कल्पित आहे. त्याचीच 
सिद्धी होऊ शकत नाही. त्यावरून 'बव्रह्म' अथवा 
परह्म कसे सिद्ध होऊ शकणार १ मानवास बाह्य 
वस्तूचे जे ज्ञान होते. ते त्याचे मन व बुद्धि ग्रहण 
करते म्हणून होते. कल्पित आत्मा तर निलेंप आहे. 
त्यावर विकार होऊच शकत नाहीत, मग ज्ञान कसे 
होणार ! बाह्य सृष्टीतील पदाथांच्या बुडाशी ' ब्रह्म ' 
आहे, हेच कस सिद्ध होते ! 

हे जग एका जगच्चालकशक्तीने उत्पन्न झाल व 
तीच जगच्चालकराक्ति जगाच्या स्थितीस व लयास 


' कारणीभूत होऊ शकते, असेच अनुमान करावे लागते. 


पण ही जगच्चालक दाक्ती आमच्या मते पंचमहाभूतां- 
च्याच जातीचीं असली. पाहिजे, जगच्चालक शाक्तीतून 
पंचमहाभूते ' आकाशाद्वायुः, वायोरझिः, अभेरापः? या 
क्रमाने एकापासून एक उत्पन्न झाले, अर्थात ज्याप्रमाणे 
या पंच महाभूतात शक्ति आहे. पण ' मन व बुद्धि? 
नाही. त्याचप्रमाणे ही जी जगच्चालक शाक्ति आहे 
त्यातही “ मन? ब * बुद्धि ? असलेली दिसत नाही. 
जगच्चालक शक्तीत सुजनशाक्ति व उत्क्रान्ति तत्त्वा- 
नुरूप विकासशॉक्ति आहे; व त्यामुळेचे ही संष्टी 
नानाप्रकारांनी उत्पन्न झालली दिसते. या शक्तीत 
: मन ? ' बुद्धि) असणे शक्‍य नाही. मनाच्या व 
बुद्धीच्या _ क्रिया सृष्टीत दिसत नाहीत. ' बुड्डीस्चे 
निदरीक ' हेतु ', या सृष्टीस उत्पन्न करण्याचा हेतु 
काय १ * लीलाकेवल्याथम्‌ असे पंडित उत्तर देतात. 
पण ते समाधानकारक नाही. अतरिक्षात आपल्या 
पृथ्वीसह जे ग्रह, उपग्रह सूर्याभोवती फिरत आहेत, 
त्यातही त्यांची इच्छा असलेली दिसत नाही. ते 


गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमाने फिरत आहेत. बद्धिपूर्वक 


संगणकीकृत 


नवभारत 


जर ह्या जगाची उत्पत्ति झाली असती, तर सवंत्र 'सत्यम्‌ 
शिवम्‌ सुंदरम ! अन्नी झाली असती. त्यात सुंद्र वस्तू- 
बरोबरच कुरूप वस्तूही झालेल्या आहेत. सृष्टीच्या 
र्चनेतही सोंद्येच आहे असे नाही. सुंदर झाडे, फुले 
फळे प्राणी, प्राण्यांच्या दरीराची व इंद्रियांची रचना 
इत्या'दकात सौंदर्य व बुद्धिपूवक योजना असली तरी 
बीजाप्रमाणेच विक्रास होत गेल्यामुळे सहज झालेली 
आहे. तात्पर्य सृष्टी घडविण्यात नैसर्गिक गुणधर्माने ती 
घडलेली आहे. त्यात इच्छेचा भाग नाही. व मानवी 
सद्सद्विवेकवुद्धीही जगऱ्यालक दाक्तीत असलेली 
दिसत नाही. जलप्रलय, भयंकर तुफाने, ज्यालामुग्वी 
पर्वतांचे स्फोट, भूकंप इ. जे घडतात त्यात निसगै- 
निवम दिसतात, वुद्धिपूर्वक योजना त्यात तिळमात्र 
नसते, म्हणून जगच्चालकशक्तीत “मन! व 
€ बुद्धि ' दिसत नाही, आगि उपनिषदांनी तर 
“ ब्रह्मा 'स “ सत्यम ज्ञानमनतम्‌ ब्रह्म! ' सत्‌ चित्‌ 
आनंदमय ब्रह्म? म्हटलेळे आहे. त्याचा प्रत्यय येत 
नाहो. अर्थात्‌ या मानधी मनाच्या कल्पना आहेत, 
ब्रह्माचेच मानवी अज्ञानाने कल्पलेळे रूप जे ' ईश्वर ! 
त्यास अहंकार, राग, लोभ इ. गुण चिकटवून ' स्तुतीने 
परमेश्वर खूध हतो व तो आपले मनोरथ पूण करतो, ? 
अश्शी समजूत करून घेऊन त्याच्या पूजा, अर्चा, 
स्तुतस्तोत्रे त्याचे उत्सव आपण करतो, पण स्तुतीने 
खूब .होऊन इंश्वर तात्काळ कोणाचीही मनकामना 
पूण करीत असलेला कधीच दिसत नाही. तस 
असते तर जगात कोणीच दुःखी राहिले नसते. 
“ळोक अज्ञानाने इंश्वरस कर्ता मानतात व तो निराकार 
निर्गुण असताना त्यास साकार व सर्वगुणसंपन्न मान- 
तात. ? हेच वेदान्तही सांगतो, भु 


अव्यक्त प्रकृतीमध्ये व्यवसायात्मिका बुद्धि उत्यन्न 
होते, असे रह*्यकार सांगतात व त्यास उदाहरण 
पाऱ्याचे देतात, पारा जमिनीवर पडला म्हणजे त्याच्या 
निरनिगळ्मा गोळ्या होतात, त्या त्यात असलेल्या 
अहकारख्पी बुद्धीमुळे अते त्यांचे म्हणणे, पण गोळ्या 
ज्या होतात त्या अहंकाररूपी बुद्धीमुळे म्हणजे इच्छेमुळे 
मुळीच होत नाहीत, तर पाऱ्याच्या अंगचा तो गुणच 
आहे. वबुढीमुळे अथवा इच्छेपळे जर त्या गोळ्या 
झाल्या असत्या तर त्या कधी झाल्या असत्या व कधी 


झाल्या नसत्या. पण तसे होत नाही. त्या सदोदित 
होतातच. अर्थात त्या नैसर्गिक गुणांमुळे, ' ब्रह्माच्या 
इच्छेमुळे ही सृष्टी झाली नाही. म्हणून ' सो5कामयंत? 
असे म्हणताच येत नाही. ' ब्रह्म? तर सदा तृप्त अस- 
लेले मानले आहे. मग त्यास “ इच्छा ? होण्याचे 
कारणचं काय “ मनुष्यामधला अहंकार आणि ज्या 
अहंकारामुळे दगड, पाणी, किंवा निरनिगळे परमाणु 
एकजिनसी प्रकृतीपासून निर्माण होतात तो ' अहंकार? 
यांची जात एकच ” असे रहस्यकार म्हणतात, येथ 
त्यांनी * अहंकार शब्दाचा दुरुपयोग केला आहे. 
प्रकतीपासून ही जी सृष्टी निर्माण झाली आहे. ती 
तिच्या अंगच्या गुणधर्मामुळे ' अहकाराच्मुळे सृष्टी 
झाली असे कडापि म्हणता येणार नाही, ' अहंकार 
बुद्धीचा गुण आहे. “ मी ? पणा येण्यास ' बुद्धी ' 
पाहिजे. न 


“ मानवी इच्छेच्या तोडीची पण अस्वयेवेद्य शक्ति 
जड पदार्थातही आहे असे मानल्यासख्रेरीज गुरत्वा- 
क्षण, व अपसरण इ. आवडीनिवडीची उपपत्ति नीट 
लागू शकत नाही ” असे रहस्य़कार प. १७० वर 
म्हणतात, व त्यास आधार ' हेकेल *चो देतात. पण 
जडातील नैसार्गिक' गुणांना आवडनिवड इ. इच्छेचे 
रूप कसे देता येईल १ ' अग्नी 'च्या दाहकशक्तीस 
अय्नीस सर्व वस्तु आवडतात म्हणून तो भक्षण करतो 
असे म्हणता येईल काय ? गुरुत्वाकपण, अथवा लोह- 
चुंत्रकातील गुण हे त्यांच्या इच्छेपुळे होतात असे 
कदापि म्हणता येणार नाही, “ इच्छा ? म्हटली 
म्हणजे ती सदोदित होईलच असे बंधन तीस नाही. 


- नसागँक गुण म्हणजे ते सदोदित दिभतातच. म्हणून जड 


पदाथाच्या नैसारगक गुणांना ' इच्छे शवे रूप देऊन 
तीस अस्वयंवेद्य म्हणणे उचित वाटत नाही. 

जगच्चालक शक्तीत जगदुत्पत्ति करणे, सुजन 
करणे, उत्क्रांतितत्वानु्॑ष विकास करणे हा अभ्नातील 
दाहकशक्तीप्रमाणच एक गुण आहे. म्हणून त्यात 
* मन व बुद्धि असण्याचे कारण नाही. मन व बुद्धि 
नाही म्हणून * इच्छा ,, “ अहंकार ? असणे शक्‍य 
नाही, 

या सृष्टीत फक्त सजीव प्राण्यांनाच ' मन ! व बुद्धीची 
देणगी मिळाली आहे; व त्यास कारण, त्या त्या 


३४ 


उक 
क ह त 


"करखगघरचिघजचज 


मराठीचा विकास; महार 


५ आत्मा? व 'ब्रह्म' 


प्राण्यांना आपळे ' पोषण,  “ संरक्षण, ब उत्पादन? 
करावे लागते म्हणून, ज्या प्राण्यांचे संरक्षण, पोषण इ. 
जितके सहज अथवा जितके कष्टसाध्य असेलत्या त्या 
प्रमाणे अनुक्रमे मनाचा व बुद्धीचा विकास कमी 
जास्त प्रमाणात होतो. म्हणूनच सर्वात मानवांच्या 
मनाचा व बुद्धीचा विकास सर्वात जास्त झालेला आहे. 

तात्पर्य, वेदान्त तत्वश्ञानातील ब्रह्म ही प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्ष सिद्ध होऊ शकत नाही. म्हणून तेका 
मानावे ? हा आम्हा मूढांना प्रश्न पडतो. 


वेदान्ताचा दुष्परिणामच 


* नवभारता *च्या जून व जुलई १९६३ च्या अंकात 


प्रा, डॉ. र, चिं. बडवे यांनी “ बेदान्तदर्शन व मानवी 
भवितक्य ' याविषयावर जो लेख लिहिला आहे त्यात 
: बेदान्तदर्शींना 'चे खूप स्तृतिस्तोत्र गाइठेळे आहे. 
मानवाच्या सुखास पोषक असे हे तत्वज्ञान आहे. 


शिवाय सध्या जो आधुनिक विज्ञानाने विनाराक भस्मा- . 


होणार 


सुर उत्पन्न केला आहे. त्यापासून रक्षण ह 
असेल तर वेदान्ताच्या तत्वज्ञानाचा अवल्य केल्या- 
शिवाय होणार नाही; असे ते ठासून म्हणतात. 
पण त्यात त्यांची एक अट आहे. ती अट हीकी 


जगातील अखील मानवजातीने जर वेदान्ताचा 
स्वीकार केला, तर या भस्मासुरापासून मानवांचा 
बचाव होईल, नाही तर नाही. पंचशीलाचे तत्व भार- 
ताने मान्य कल पण चीनने ते धुडकावून लावले ! म्हणून 
पंचशील कितीही उत्तम असले तरी त्याच! काडीमात्र 
उपयोग नाही हीच गोष्ट वेदान्त तत्त्वज्ञानाची, सर्वे 
जगाने. ते मान्य केळे तर त्याचा उपयोग; अर्थात ते 
अगदी निरुपयोगी आहे हे भारताच्या गतेतिहासाने 
निर्विवाद सिद्ध केळे आहे ! “ परकीय आक्रमणास 


"7 तोंड देण्यास वेदान्ती संस्कृति कुचकामाची आहे. 


वेदान्ती संकृति दृद्य जगच मुळी स्वरे मानीत 
नाही. म्हणूनच त्यांच्या वर अनेक दातके गुलामगिरी 
लादली गेली ! देवी वृत्तीने प्राक्तन कोणास चुकत नाही 
म्हणून “ ठेविळे अनंते तैसेची रहावे ) € आलीय़ा 
भोगासि असावे सादर, ? ही इत्ति भारत'यांची झाली 
होती याच तत्वज्ञानाने ! वेदांताचे राष्ट्रावर झालेले 
दुष्परिणाम त्यांनीच वर्णिळे आहेत. | 

माझा हा लेख माझ्य़ा उथळ बुद्धीने लिहिला गेला 
आहे. म्हणून तो सर्वानाच रुंचळ असे वाटत नाही. 
पण' त्यांच्या विचारांना चालना मिळाली तंरी मी 
सार्थक समजेन. 


क्ला ण 


8५५%४/२७"७%७८२ &७५७८“€०? मा मारत सन्य (सरकी ७९७५७८”०० 
. याकाळ : इतिहास आणि तत्वज्ञान 
- लेखक - १ 
ढं प्रा, सदाशिव आठवले १ 
ऱ कि. ३ रु. | १ 
; मिळण्याचें ठिकाण - | > 
चिटणीत , प्राज्ञपाठकछाळा मडळ, वाइ, 
् [ जि. सातारा ] 
९.2०५**-०९०५५५>2 (९.८४? ९.>५०५*-०९-०५९-?१०./५>९-? ९..>०७५«..० ९.>०५«..०५९९.८>०५*-०४) 
8८०५५2 


२३५ 


म. म.. डॉ. वा. वि. मिराशी 


शुत्तकतालात गजाननाची उपासना प्रचलित होती काय ? 


* गजाननाची उपासना भारतात केव्हा प्रचलित झाली 
हा विषय विवादास्पद झाला आहे. कें. डॉ. रामकृष्ण- 
पंत भांडारकर यांनी या प्रश्नाची चर्चा आपल्या 
: देष्णव व शेव पंथ आणि इतर गोण धर्मसंप्रदाय ' 
या इंग्रजी पुस्तकात पन्नास वर्षापूर्वी करून ' खिस्तोत्तर 
पा'चव्या हातकाची अखेर आणि आठव्या शतकाची 
अखेर या दोन मर्यादांमधीलळ कालात गणपतीची उपासना 
प्रचलित झाली असावी असा निष्कषे काढला आहे.* 
गुत्तकालातीळ एकाही कोरीव लेखात गणपतीचा उल्लेख 
नाही किंबा त्याला दिलेल्या दानाचा निर्देश नाही 
यावरून त्यांनी आपल्या मताचे समर्थन केले आहे. 


याच्या उलट सातवाहनवंशी हालाच्या गाथासप्तरातीत , 
(गाथा ४०२३ ) गजाननाने आपल्या अुंडाग्राने समुद्राचे 


सर्वे पाणी शोधून घेतल्याचे वर्णन आहे.* हालाचा 
काळ खिस्तोत्तर ८१ हा पुराणातील वंद्यावळीवरून 
सिद्ध होतो. तेव्हा खिस्तोत्तर पहिल्या शतकात 
गजाननाची उपासना प्रचलित होती असे अनु- 
मानं काही विद्वानांनी केळे आहे. विदिशेजवळल्र्या 
नीचैर्गिरे (सध्यांच्या उदयगिरि) टेकडीतील सहा 
नंबरच्या गुहेत गजाननाची मूर्ति कोरली आहे. याच 
. गुहेत द्वितीय चन्द्गुप्त - विक्रमादरित्याच्या काळचे लेख 
आहेत. त्यापैकी एक लेख गुप्त संवत्‌ ८२ ( इ. स. 
४०१ ) चा आहे. त्यावरून गुप्तकताळी गणपतीची 
पूजा प्रचलित होती असा तर्क आहे. यांचे अगोदरच्या 


ु.. दह, त. 3 तेब्रनीत्यया', 
६९008, 0, 148, 


२. हेलाकरग्गभड्विमजलरिकं साअरं मञआसंतो । 


मूर्ति मात्र सापडल्या नाहीत. यानंतर बाणाच्या हर्ष- 
'चरिताच्या (इ. स. चे सातवे शतक ) चोथ्या उच्छवा- 
साच्या आरंभीच्या “छीकात एकदन्त गणपतीचा उल्लेख 
आहे. वेरूळ येथील रावणाची खाद (लेणे क्र, १४) 


आणि रामेश्वर देवाल्ये यात काळ, काळी आणि सत्त 


मातृका ब-गणपति यांच्या मूर्ति कोरल्या आहेत. यांचा 
काल खिस्तोत्तर आठव्या शतकाचा उत्तराध॑ मानला 
जातो. आठव्या शतकाच्या पूर्वांधांत होऊन गेलेल्या 
भवभूतीने ' मालतीमाधवा'च्या एका नान्दी “होकात 
खालील वर्णन केले आहे. 

सानन्द नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहूतकोमारबर्हि- 
चासान्नासाग्ररन्रं विर्गात फणिपतो भोगसंबोचमाजि । 

गण्डोड्रीनालिमालामुखरितककुभस्ताण्डवे दालपाणे - 
वनायक्यश्चिरं बो बदनविधुतयः पान्तु चीत्कारवत्य: ।॥ 
[ भावार्थ- भगवान्‌ शंकराच्या ताण्डवनृत्याच्या वळी 
नन्दीने मृदंग वाजविण्यास आरभ केला, तेव्हा कार्तिके- 
याचा मोर तेथे आकृष्ट झाला. त्याच्या भीतीने शंकरांनी 
आपल्या शरीरावर धारण केलेल्या मोठ्या सापाने 
आपला आकार आकुंचित करून जबळच असलेल्या 
गजाननाच्या शुंडादण्डाच्या विवरात आनंदाने प्रवेश 
करण्यास आरंभ केला,'तव्हा गणपतीने आपल्या गण्ड- 
स्थलावरून उडालेल्या भ्रमरांच्या समूहांनी दिशांना 
निनादित करीत आपल्या गञजवदनाला खूप हलविले. ते 
त्या वदनाचे हलणे, तुमचे चिरकाल रक्षण करो. ] 


शाह ७णाहाप, इ्याशहपा घात शाला ॥]्ाल्पढ 8४७- 


जयइ अणिग्गझवडवग्िभरिअगणो गणाइवई ॥ 


( हलाकराग्राकृष्टजलरिक्‍्तं सागरं प्रकाशयन्‌ । 


जयत्यनिग्रहवडवाभिभ्तगगनो गणाधिपतिः || ) 


श्प्ण 


» शटाळया७ ए०पेणा९, 0७७0 9 


४. 71281, (0७ ग08९॥16018, 0, 25, 
ष्‌, 818१171८91, १0980) 60७, ७, 148, 


२६ 


गुप्तकाळात गजाननाची उपासना प्रचलित होती काय ? 


या छोकात गजाननाचे विनोदी वर्णन केळे आहे. 
भबभूतीच्या काळात गणपति व कार्तिकेय असे दोन 
शंकराचे पुत्र गणळे जात यात संशय नाही. यापुढील 
काही कोरीव लात गणपतीला नमन केळेळे आढळते. 
ब तम्रपटाच्या मुद्रांवरहि गणपतीची आकृति दिसते. * 
तेव्हा सातव्या- आठव्या शतकानंतर गणपतीची पूजा 
सर्रास प्रचलित होती यात संद्यय नाही. त्यापूर्वी ती 

केव्हा प्रचलित ज्ञाली हे पाहावयाचे आहे. 

गणपतीची विविध नांवे 

सध्या गणपतीला विनायक, गजानन, बिज्न्हर्ता 
इत्यादि विविध नांवे आहेत. ही वित्रेची देवता मानली 
जाते आणि तिच्या प्रसादाने सर्व विन्ने द्र होतात अक्ी 
श्रद्धा आहे. अमरकोद्यात त्याला ' द्वैमातुर ? ( दोन 
मातांचा पुत्र ) असे म्हटले आहे. त्यापैकी एक माता 
पावती; पण दुसरी कोण यावद्दल मतमेद आहे. कोणी 
ती चासुण्डा मानतात तर इतर कोणी ती गंगा किंवा 
हत्तीण होय असे म्हणतात. 
गणपतीचे आरंभीचे रूप 

गणपतीची ही जी बिबिध रूपे आहेत ती त्याला 
एकर्म प्राप्त झाली नाहीत. वेदात त्याला गणांचा पति 
म्हटळे आहे आणि तेथ गणपती हे नांव बृहस्पतीचे 
म्हणून आले आहे. यावरून पुढे गणपति ही विद्येची 
देवता म्हणून प्रसिद्ध झाली. अथर्वक्षिरस्‌ उपनिषदात 
रद्रांचे विनायकाशी ऐक्य सांगितळे आहे. मानवगृद्य 
सूत्रात चार विनायकांचा उललेख आहे. ते म्हणजे 
(१) शालकटंकट ( २ ) कूष्मांड राजपुत्र (२) उस्मित 
ओझणि (४) देवयजन, यांचची बाधा झाली असता 
मनुष्याला विविध प्रकारचा त्रास होतो, राजपुत्राला 
'गादी मिळत नाही, कन्यांचा विवाह होत नाही, 
स्त्रियांना मुळ होत नाहीत, झालेली मुले जगत नाहीत, 
आाचार्याला शिष्य मिळत नाहीत, अध्ययनात व्यत्यय 
येतो, कृषि व व्यापार यांची भरभराट होत नाही इत्यादी 
बिनायकांनी निमाण केलेल्या विष्नांचे वर्णन आले 
आहे. त्याना संतुष्ट करण्याच्या उपायांचेही वर्णन 
आहे. याजवल्क्य स्मृतीतही ( १,२७१ इ.) अश्याच 


द सहूवट रगत दतोय इडाच्या बयुतर 


तऱ्हेचे पण विस्तृत असे वर्णण आले आहे. प्रण 
तेथे विनायक एकच असून त्याला (१) मित, 
(२ ) संमित (३) शाल (४) कटंकट (५ ) कूष्मांड 
व (६ ) राजपुत्र अशी सह्य नांवे आहेत असे सांगि- 
तळे आहे. रुद्र आणि ब्रह्मदेब यांनी त्याला मानवाच्या 
कृत्यात वि्ने उत्पन्न करण्याच्या कामावर नेमळे आहे 
आणि त्याची माता अंबिका आहे अशीही माहिती 
याशबल्क्य स्मृतीत दिली आहे. त्याला संतुष्ट करण्या'चा 
उपायही सांगितला आहे. डॉ. योंडीच्या मते यार 
बल्क्य स्मृतीचा काळ खिस्तोत्तर चौथ शतक हा आहे. 


प्राचीन ग्रंथ्रांत ब कोरीव लेखात 
गजाननाचा उल्लेख नाही. 
विनायकाचा उल्लेख गृह्मसूत्रात असल्याने त्याची 
कल्पना खिस्ती शकापूर्वीच केली गेली होती, पण गण- 
पति व विनायक हे एकच असून तो अंबिकेचा पुत्र 
आहे ही कल्पना नंतरची आहे असे रामक्ृष्णपंत भांडा- 
रकरानी म्हटळे आहे. ही देवता विश्नकत्री तशीच 
विभतहंत्री आहे अद्यी श्रद्धा होती, पण तिच नमन खिस्तो- 
तर कित्येक शतकापयत ग्रेथांत किंबा कोरीव लेखात 
आढळत नाही. उदाहरणार्थ, पातज्षळ महाभाष्याच्या 
( खिस्तपूर्व १५० ) आरंमी किंबा इतरत्रही गणपतीचा 
उल्लेख नाही. नाणेघाटातील नागनिकेंच्या लेखाच्या 
आरंभी ( खिस्तपूर्व द्रितीय शतक ) प्रजापति, घम; 
इंद्र, संकषेणवासुदेव, चंद्रसूये आणि यम, बरुण, कुनेरं 
ब वासब या 'चार लोकपालांना नमन आहे, पण 
त्यात गणपतीचा अंतर्भाव नाही. गाथासप्तशतीच्यां 
आरंभी गणपतीला नमन नाही. त्याच्या एका गाथेत 
मांगे उल्लेखिळेळे गणपतीच वर्णन आळे आहे खेर, पण 
इतरत्र दाखबिल्याप्रमाणे गाथासप्तशतीच्या अनक 
झाढृत्या निदान खिस्तोत्तर आठव्या शतकापर्येत होत 
होत्या. त्यांत पहिल्या गाथा काढून त्यांच्या जागी 
दुसऱ्या घातल्या जात. त्यामुळेच तो गाथासंग्रह 
खिस्तोत्तर पहिल्या शतकात होऊन गेलेल्या हाल्यूपतीने 
रचला अशी परंपरागत समजूत असली तरी त्यात 
'खिस्तोत्तर चौथ्या-पाःचव्या शतकात होऊन गेलेल्या 


या ताम्रपटांची ( शाक संवत्‌ ८२६ ) मुद्रा पहा. 


७. छाळातेडावरछा', ४1९1800 ]. 141, 
८. पूर्वोक्त, पु. १४७ - ४८. 
३७ 


नबभारत 


वाकाटकर॒पॉाते सर्वसेन-प्रवरसेनाच्या; त्याचप्रमाणें 
आठव्या शतकातील वाक्‍्पतिराजाच्या कांही गाथा 
घेतलेल्या आढळतात. गणपतिवणनपर गाथा मूळच्या 
गाथ्रासप्तशातीत होती असे सिद्ध होईपर्यंत तिचा 
पुरावा गणपतीच्या उपासनेच्या बाबतीत न घेणे बरे. 


शुप्तकाठातीळ गजाननाची मूर्ति 


गजाननाची मूर्त उदयगिरी येथील क्रमांक ६ च्या 
गुंहेत कोरली आहे. त्या गुहेत द्रितीयचन्द्रयुप्त-विक्र- 
मादित्याच्या काळचा इ. स. ४०१ चा कोरीव .लेख 
आहे. तथापि गुप्तताळाच्या आरंभीही गणपतीची 
उपासना प्रचलित झाली होती असे दिसत नाही. 
गुसकालीन एकाही कोरीव लेखात गजाननाचा उल्लेख 
नाही. कालिदास गुप्तकाळात इ. स. ४०० सुमारास 
होऊन गेला असे आता सिद्ध झाळे आहे. त्याच्याही 
ग्रथात गणपतीचा उल्लेख का नाही असाही प्रश्न उप- 
स्थित होतो. त्यांचे उत्तर देण्याचा यथामति प्रयत्न करू, 


गुप्तकाल खिस्तोत्तर सुमारे २७५ पासून ५०० पर्यंत 


घरण्यात येतो. या कालाच्या पूर्वांधांत तरी गजाननाची 
उपासना प्रचलित नसावी. उट्यगिरीच्या क्रमांक ६ च्या 
गुहेत गजाननाची प्रतिमा खोदली आहे खरी; पण ती 
ऊर्ध्वमेढू व नय असून ओबडधोबड रीतीची आहे. * * 
याच गुहेत महिषासुरमर्दिनीची द्वादशभुजांची आकृति 
कोरली असून तीह्दी नंतरची- मध्ययुगीन- आहे 
असे तज्ज्ञांचे मत आहे.' * तेव्हा त्या मूर्तीप्रमाणे त्या 
गुहेतील ओबडधोबड आकाराची गजाननाची मूर्तीही 
इ. स. ४०१ च्या सुमाराची नसून नंतर कोरली असावी, 
असे म्हणता येईल. 

गुप्तकालाच्या पूर्वार्धात तरी गणपतीचा अन्तभांव 
शब सांप्रदायात झाला नसावा असे मानण्यास दुसरेही 

एक प्रमाण आहे. प्राचीन काळच्या गुहात ब देवळता 


९, संशोधनमुक्तावलि, सर १, पृ. १०४ इ. 
१०, कालिदास, पृ. २५-४४, 

११, शि या७ ए०प॥6, 0180९ 20. 
१२. पूबॉक्त, पु. ४११-१२. 

१२, 
१४, 
१५, 


सात किंवा आठ मातृकांच्या मूर्त आढळतात. ब्राह्मी,- 
माहेश्वरी, वैष्णवी, कोमारी, एन्द्री, वाराही, नारसिंही 
आणि चामुंडा अशी त्या आठांची नांवे दिली. आहेत. 
या मातृकांनवळ आरंभीच्या शिल्पपट्टात का्तिकेया'ची 
मूर्ते आढळते. पुढे गणपतीची उपासना प्रचारात 
आल्यावर कार्तिकेय किंबा वीरभद्र यांच्या बरोबर 
गणपती'चीही मूर्ति कोरण्या'चा प्रधात पंडला. एलेफंटा 
किंबा घारापुरी येथील लेण्यात या दोघांच्याही मूर्ति 
होत्या, त्या लेण्यांचा काल सातवे शतक आहे.१ *पण 
गुप्तकालीन कोरीव लेखात मातृकांवरोबर स्कन्द का्तिक- 
याचाच उल्लेख आढळतो; गणपतीचा आढळत नाही. 
उदाहरणार्थ, बिहार ( जिल्हा पाटणा ) येथील शिला- 
स्तंभावरील स्कन्दयुत्ता- ( इ. स. ४५५ ते ४६६) च्या 
काळच्या स्तंभलेसख्ात मातृकांवरोवर स्कन्दाचा निदेश 
आहे, पण गजाननाचा नाही. 


गणपतीची पूजा पावतीचा पुत्र म्हणून गुप्तकाळात 
प्रचारात असती तर अक्या कोरीव लेखात त्याचाही 
उललेख आला असता. तेव्हा गुप्तकतालात गणपति हळू 
हळू पुढे यत होता हे डॉ. पाटील यांचे म्हणणे बरोबर 
दिसते “।1070॥ ७॥९ ०७1५01 01 ०7 (90 880 
उ फी९ ( एकष्ापं) ७९५४९ 11 8 टा'0१९ 
"01९ 09 018 01 108 810९8 800 ॥'०्पा ए0९ 
७१९1888 01 ॥९ 6580101) 01 ॥]8 हीपाः९, 
४ ५७७७१7७ ७ ४०१ 18 ॥श'९ 8॥०षष्टापाष्ट 
100 1001110106 0५॥ ०! ॥18 १701111101. 
००३९॥109 ,? 


र्‍ा( शता्य७ ए००॥९ ७]. 412-13 3 
[ प्राचीन वैद्याली ] येथे गुप्ततालीन अनेक समुद्रा साप- 
डल्या आहेत, पण त्यांपेकी एकीवरही गजाननाचे नांव 
किंबा आकृति नाही, 


घा ०1ते 89801, 8 (खप06 ४0 1121191719, ७. 50. 
(७०७१४७ 1180110101) 10010॥1'पण, ४०], शा, ?. ०४1४11, 
18९, उप])७ 1186111018, 01, $9-50, 


14 


ह: 2 आडी १६:23 
"कखगघरचिष्जचञ, 
स्विच १ दन“ 
ष्ठ 


गुप्तकाळात गजाननाची उपासना प्रचलित 'होती काय ९ 


बृह्त्संहितेतीळ व अमरकोशातीळ वर्णन 

पण गुप्तकाळाच्या अखेरीस गणपतीची उपासना 
प्रचारात आली असावी. वराहमिहिर हा सुविख्यात 
ज्योतिर्विद होता. याचे जन्मवरष-कै. शं. वा. दीक्षित 
यांनी शके ४१२ (इ. स. ४९०) हे ठरविळे आहे.' * 
त्याने आपली पज्ञसिद्धानितका शकसंवत्‌ ४२७ या वर्षी 
लिहिली. तेव्हा तो सहाव्या शतकाच्या आरंभी होऊन 
गेला. त्याच्या काळी गणयतीचा, उपासना प्रचलित 
होती, कारण त्यांने आपल्या वृहत्संहितेत गणपतीची 
'मूर्ति कशी करावी त खालील 'होकात सांगितले आहे : 
' प्रमथाधि गे गजमुख: प्रलम्वजठरः कुठारधारी स्यात्‌ । 


एकविषाणो बिभ्रन्मूलककन्दे सुनीलदलकन्दम्‌ ॥ ' 
( बु. सं. अध्याय ५८) 

( गणधति हा प्रमथांचा अधिमति, गजमुख, लम्ब्री- . 
दर, कुठार धारण करणारा, एकद्न्त, मूळककन्द व 
सुनीलदल्कन्द धारण करणारा असा असावा. ) सध्याचे 
गणपतीचे रूप बहुतांशी असेच आहि. 
अमरकोशात गणपतीची पुढील नावे आली आहेत - 

विनायको विञ्नराजंद्रेमातुरगणाधिया: ] 
अप्येकदन्तहेरम्ब लम्बोदरगजाननाः 1। 
यातही गणपतीचे वरील स्वरूपच विवक्षित 
अमरकोशाचा काळ अनिश्चित आहे तथापि त्याचा 
कर्ता अमरसिंह कालिदासानंतरचा हे सर्वमान्य आहे. 
विंटनिट्झच्या मते तो खिस्तोत्तर सहावे आणि आठवे 
दातक यांच्या दरम्यान 'होऊन गेला. ' कीथच्याही 
मते अमरसिंह आठव्या शतकापूर्वी होऊन गेला 
असावा. ब्रृहत्संहिता व अमरकोश यांच्या अगोदरच्या 
ग्रंथात गणपतीचा उल्लेख किंवा वणन आलेले माहीत 
नाही. हर्षचरितातील वर्णन सातव्या शतकातले आहे. 
भूमरा येथीळ गजाननाची मूर्ति 

पाचव्या शतकाच्या उत्तरार्धात गजाननाच्या उपास- 
नेचे महत्त्व वाढून त्याचा शेवसंप्रद्ायात अन्तभाव केला 
असावा. तेव्हापासून त्यांच्या मूर्ति सुत्रक आकाराच्या 
होऊ लागल्या आणि शंकराच्या देवल्यांमध्ये त्याचीही 


आहि. 


१७, ॥(७1111 
१८. १४९३ 0 नि ॥10॥॥९0 
१९, ए1९७(, (ल]॥ [15011 [01018, 


३९ 


अनुक्रमणिका 


0. 110, 


येथील गुत्तकालीन देवालय होय, भूमरा हे गाव पूर्वीच्या 
नागोद संस्थानात उचचहरा किंबा उन्वेरा नगराच्या 
पश्चिमेस १२ मैलावर आहे. सन १९२० मध्ये 
तेथील गुतकालीन देवळाचा शोध लागला. त्यानंतर 
राखालदास बॅनर्जी यांनी त्या ठिकाणी उत्खनन करून 
तेथील देवळाचे वर्णन केळे आहे. त देऊळ दांकरांचे 
असून आता अगदी उध्वस्त अवस्थेत आहे. त्याच्या 
अवदोष्रात गजाननाची सुंदर मूर्ति सांपडली आहे.* € 
गजाननाने छोटे अधोवस्त्र नसळे असून तो एका जाडजूड 
आसनावर वसला आहे. अद्यापि त्याल्म* मूषकलांछन 
प्रास्त झाळे नसावे. कारण त्याच्याजवळ ते कोरले नाही. 
गजाननांने पायात पैंजण, वाहूत अंगद आणि हातात 
ककण धारण केल आहे. त्याच्या गळ्यात कंठी आणि 
पोटावर उदरवरंध आहे. शिवाय त्याने एक निष्कांचा 
हारही यज्ञोपवीतासारखा घातला आहे डोक्यावर 
रत्नजडीत मुकुट आणि मस्तकामागे प्रभावल्य आहे, 
त्याचा एकच दात दाखविला आहे. दोन्ही हात आता 
भग्न झाल्यामुळे त्याने त्यात कायं धारण केळे होते हे 
सांगता येत नाही. 

राखालदास बॅनर्जीनी उत्खनन करून सध्याच्या 
उध्वस्त देवालयाचा पूर्वीचा संभाव्य नकाय काढला 
आहे. त्यात या गणपतीची देवकुली प्रस्तुत शिवाल्याच्या 
द्वारमंडपा-( पोर्च ) जवळ एका बाजूस दाखविली आहे. 
दुसऱ्या बाजूची देवकळी कार्तिकेयाची असावी, पण 
तेथ कार्सिकियाची मूर्ति सापडली नाही. 
भूमरा येथील कोरीब लेख 

भूमरा येथील देवाल्यावर कोरीव लेख नाही; 
तथापि त्याचा काळ अजमासाने ठरविण्यास एक 
साधन आहे. भूमरा गावाजवळ परित्राञजक आणि उच्च- 
कल्प वं्यातील राजांच्या राज्याची सरहद्द होती. त्या 
वंद्यातील अनुक्रमे हस्तिम्‌ आणि दावंनाथ या राजांनी 
परस्पर संमतीने भूमरा येथे एक मर्गादास्तंम उमा- 
रला होता. त्यावर त्या दोघांचा नामनिटेश करणारा 
छेख कोरला आहे.' * हे दोघेही राजवंश पूर्वी गुततांचे 
मांडलिक होते. त्यांच्या ताम्रपटात गुप्तसंबताचा निर्देश 


४, मि18(01)) | पताका 160९, ४०. य] ( खश ), 0. 411, 


1४९४, ०, 10, 01९ 2 (७ 800 0), 


2: जा 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


नवभारत 


आहे. भूमरा येथील पूर्वोक्त स्तंमळेखात कालानेट्दा 
नाही, तंथापि बुहस्पतीच्या द्वादरासंवत्सर'चक्रातीळ 
महामाघ संवत्सराचा उल्लेख आहे. शार्वनाथाच्या 
ताम्रपटातील गुप्तसंवता*ची वर्षे १९१ ते २१४ आणि 
हस्तीच्या ताम्रपटातील वर्षे १५६ ते १९८ अशी 
ज्यात झाली आहेत. त्यावरून गणित करून पाहता या 
दोन्ही राजांच्या कालातील संभवनीय समान वर्ष 
१८९ मध्ये महामाघ संवत्सर होते. तेव्हा तो स्तंभ- 
लेख गुप्त संवत्‌ १८९ किंबा इ. स. ५०८-९ चा 
असावा.* *€ 
 भूमऱ्या'च शिवाल्य गुत्ततालीन पद्धतीचे असल्याने 
ते या कालाच्या जवळपास बांधले असावे असे अनु- 
मान करण्यास हरकत नाही. 
उद्यगिरि आणि भूमरा येथील 
ी गजाननाच्या मूर्तींची तुलना 

उद्यगिरीची सुमारे ह. स. ४०१ ची गणपतीची 
ओबडधोबड, ऊध्वंमेद्र, नभ आणि अल्काररहित मूर्ति 
आणि थूमरा येथील सुमारे इ. स, ५०८ ची सुबक, 
वस्त्र नेसलेली, सालंकृत मूर्ति यामधील भद लक्षात घेता 
गणपतीचा शिबसंप्रदायात प्रवेश आणि त्याची उपासना 
इ. स. ४५० ते ५०० या काळात झाली असे अनुमान 
'केरण्यास हरकत नसावी, त्यानंतर खिस्तोत्तर सहाव्या 
शतकाच्या आरंभी वराहमिहिराने आपल्या वृहत्संहितेत 
त्याच्या सध्यासारख्या मूर्तींचे पूर्वोक्त वर्णन केले हे 
उचितच आहे. 
कालिदासाच्या ग्रंथात गजाननाचा उल्लेख नाही 

गजाननाच्या उपासनेच्या प्रारंभकालविषयक यां 
चर्चेचा कालिदासकालाशी संबंध आहे. कालिदासाने 
आपल्या ग्रंथात कार्िकेयाच्या जन्माचे व पराक्रमाचे 
वर्णन केळे आहे पण गजाननाचा कोठेही उल्लेख केला 
नाही. तो गुप्तकतालात होऊन गेला असल्यास या 
निदेशाभावाची उपपत्ति कशी लावता, असा प्रश्न कित्येकदा 
वि'ारण्यात येतो. त्यांचे उत्तर वरील चर्चेत सांपडल, 
कालिदास द्रितीय 'चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य याच्या 
आश्रयास होता असे आता बहुतेक विद्वान्‌ 
मानतात, आम्हीही हे मत आपल्या “ कालिदास ? 
ग्रंथात विविध मतांचे चिकित्सक परीक्षण करून आणि 


२०, कालिदास पृ. १५-४४. 


४० 


अनक उपोद्दल्क प्रमाणे देऊन सिद्ध केळे आहे.”” चन्ध- 


- गुप्ताचा काळ सुमारे इ. स. २८० ते ४१३ हा मान- 


ण्यात येतो. तेव्हा स्थूलमानाने कालिदास इ. स. ४०० च्या. 
सुमारास होऊन. मेला असावा. अर्थातच इ. स 
४५० ते ५०० या काळात ज्याची उपासना समाजात 
प्रचलित झाली त्या गजाननाचा उल्लेखही त्याच्या ग्रथात 
येत नाही यावद्दळ आश्चर्य वाटावयास नको. 
या उल्लेखाभावावंरून - 
कालिदासाचा काळ ठरविता येतो काय ? 

काहीनी कालिदासाच्या ग्रंथातील गजाननोलेखा- 
भावाचा उपयोग करून त्याचा काळ खिस्तपू्वे पहिले 
शतक ठरविण्या'चा प्रयत्न केला आहे. त्यांचे म्हणणे 
असे की गजाननाची उपासना कुशाणकालातच प्रचलित 
झाळी होती. अश्वधोषराच्या बुद्धचरितात (सर्ग १३ “छो. 
१९ते २१) बुद्धाच्या समाधीचा भंग करण्याकरिता 
माराने आणेलल्या सैनिकांचे वर्णन आहे त्यात. 'व्याधर्व- 
सिंहृद्रिरदानन ?, “ लंब्रोदर २, “ वारणलम्बकण * अश्या 
सैनिकांचा उल्लेख आहे. हे उललेख गजाननाच्या 
मूतवरून सुचळेठे दिसतात. ज्या अर्थी कालि- 
दासाच्या ग्रंथात गजाननाचा उललेख नाही ल्या अर्था तो 
अश्वधोषापूर्वी (सन ७८ पूर्वी ) अर्थात ख्रिस्तपूर्व 
पहिल्याशतकात होऊन गेला असावा. 

पण हे प्रमाण भ्रामक आहे. अश्वधोषाच्या बुड- 
चरितात वरील विशेषणे माराच्या एका विशिष्ट सैनि- 
काची म्हणून योजिलेली नाहीत. ती सर्व अनेकवचनी 
आहेत. तेव्हा त्या बणीनात अश्वधोषांन आपल्या 
कल्पनाशक्तीस स्वैर सोडून अनेक अक्राळविक्राळ सैनि- 
कांचे वर्णन केळे आहे. ' द्विरदानन शब्दाच्या प्रयोगा- 
वरून गजाननाचे अनुमान करावयाच तर त्याच विशे- 
घणातीलळ * सिंहानना*वरून त्या वेळी. नरसिंहाची 
उपासना प्रचलित होती असे का मानू नये ? सारांश 
या प्रमाणात काही * राम ! नाही. 
अभाबात्मक प्रमाण 

कालिदासाच्या ग्रंथात गजाननाचा उल्लेख नाही हे 
प्रमाण अभावात्मक आहे. उल्लेखाभावा'ची अनेक कारणे 
संभवतात. कालिदासाचे * कुमारसंभव ? हे काव्य 
गजाननाचा बडीळ भाऊ कास्तकेय याच्या वर्णनास 


उक 
१ म 


"कखगघनचिठजसज? 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


बिदिशेजवळीळ उद्यगिरि येथील गणपतीची मूर्ति 
[ खिस्तात्तर पांचव्या शातकाचा पूर्वार्ध ] 


पूर्वीच्या नागोद [ मध्य भारत ] संस्थानांतील 
भूमरा येथील गणपतीची मूर्ति 
( खिस्तोत्तर सहावे शातक ] 


ह: 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


नट लधृतमहीत्सती > 


हग ं १७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत द्वारा प्राक्षपाठशाळामंडळ, वाई 


गरुप्तकाडात गजाननाची उपासना प्रचलित होती काय 0 


वाहिळेळे. काळिदासकाळी गजाननाची उपासना प्रचलित 
असती तरी त्या काव्यात ह्याचा उल्लेख येणे संभवनीय 
नव्हते. नाही तर कालविपर्यासाचा ढोबळ दोष झाला 
असता. इतर काव्यात प्रसंगाभावी गजानना'चा उल्लेख 
आला नसावा. तथापि मेघदूतातील रामगिरीपासून अल्के- 
पर्यंतच्या मार्गाच्या वर्गनात कालिदासाने गजाननाच्या 
देवळाचा उल्लेख कोठेही केला नाही हे ध्यानात 
धण्यासारखे आहे. त्यांने देवगिरी येथील कार्चिकेयाच्या 
मंदिराचे सुन्दर वर्णन केळे आहे. ते मंररि गुप्तकाली 
सुप्रसिद्ध असून त्याला गुपस्तरपतींचा उदार आश्रय 
असावा. युप्तनृपति स्वतः परमभागवत किंवा विष्णू- 
पासक असले तरी देवगिरीच्या कात्तकयाला पूजित 


असावे. त्याच्या प्रसादाने कुमारगुत्त, स्कन्दगुप्त या 
सारख्या पुत्रांची त्याना प्राप्ति झाली अशी त्यांची श्रद्धा 
असावी म्हणून त्यानी त्यांना का्सिकेयाची नावे ठेवळेळी 
दिसतात. ** रामगिरीपासून अल्केपर्यंतच्या मार्गावर 
कालिदासाला गजाननाचे, एकही मंदिर दिसले नाही 
किंवा त्याचा उलख करण्यासारखा प्रसंग आढळला 
नाही हे प्रमाण अभावात्मक असले तरी ' योग्यानु- 
पलढ्धि प्रकारांचे आहे. त्यावरून त्याच्या काळी 
गजानना'ची पूजा प्रचलित झाली नव्हती असे -अनुमाने 
काढता येईल, गुत्तकालीन गजाननाच्या मू्तांवरून त्या 
अनुमानाचे समर्थनच होते हे मागे दाखविले आहे. 


२१. संशोधनसुक्तावलि, सर ४, पृ. ५८-६५. 


१५०४-४६-४० -%-०%६-%-०%०%--%६००%->६--%>%-%०३ ००. 
ग्राक्षुपाठशाळा-मण्डळ -ग्रथमाला 


कमकोशः 
संस्कारकाण्ड 
भाग ९ ला 


सुपररॉयल़ साइज, पृष्ठसंख्या ९००, किंमत ४५ रु. 


संस्कारकाण्डाचा प्रथम भाग प्रकाशित झाला आहे. या भागांत संस्कारांसंबंधीं सामान्य 
विचार, गोत्र, प्रवर ब सापिण्ड्य यांसंबंधी विस्तृत शास्त्रार्थ, विवाहकाल, विबाहाचे प्रकार 
इत्यादि विषय आलेले आहेत. धर्मशास्त्राचे आधुनिक पद्धतीनें संशोधन करणाऱ्या 
संशोधकांस ब प्राचीन पण्डित-याज्ञिक यांसही हा भाग अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें 


संग्राह्य आहे. 


९ 


मिळण्याचें ठिकाण- प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


पिक क कलक नयी, 


[ जि० सातारा, ] 
पन र य > >> >> क्त 


न, भा. ६ |? 


श्री. कृ. श्री. अजुनवाडकर 


ह 


ज्ञानेश्वरीतील स्थल 


-' नवभारत? - मासिकाच्या ऑगस्ट ते ऑक्टोबर 
२९६३ या.तीन महिन्याच्या अंकात श्री. द. वें. केतकर 
यांनी ज्ञानश्वरीच्या तिसऱ्या अध्यायातील काही 
ओव्यांच्या अर्थाचा विचार उपन्यस्त करून या संबंधीचे 
प्रा. मंगरूळकर ' यांनी- केठेळे अर्थविवेचन ' अद्भुत, 
विक्षितत, भ्रमिष्ट. दूरान्वित, अनाहूत, निःसार, निमूट; 
बेल्गामी, घरबसल्या वळकटीला टेकून केलेले,? इत्यादि 
इत्यादि, म्हणून त्याज्य ठरविळे आहे; आणि विवाद्य 
पाठाच्या किंवा ग्रंथांशाच्या निर्णयाविषयीच्या स्वसंमत 
“ कसोट्या * सांगून त्यांच्या आधाराने काही ओव्यांच्या 
मरामाण्याचे समर्थन केले आहे. हा सर्व प्रतिवाद केतकरांनी 


त्त 


शोषांचा विमर्श : केतकरांचा गोंधळ 


गोष्टींचा त्याग केला आहे. एवढेच नव्हे, तर पहिल्या 
दोन लेखात अंगिकारलेल्या साक्षात्‌ मूलस्थलनिदेंदापूर्वक 
प्रतिवादाच्या भमिकेचाही तिसऱ्या लेखात त्याग करून 
उपस्थित अदूरस्थ व्यक्तीशी आकाराभापरित करण्या- 
सारखा अलोकिक प्रयोग उभा केला आहे. या प्रयोगाचे 
मूल्यमापन, एखाद्या गोष्टीच्या नुसत्या नवीनतेमुळे 
देग््रील ज्यांचे हृदय हेलावते, असे विदग्ध करणार 
असतील तर करोत. मला . केतकरांच्या खातील 
दोनच गोष्टींचा सव्या विचार करावयाचा आहेः (१) 
उपन्यस्त ओव्यांचे अथ आणि (२ ) पाठमेदांचे 
बलावल, 
: कामघेनूचे दुभते ' 

विवाद्य ओबीतील* .' कामधेनूचे दुभंतेर या 
शब्दांचा स्वसंमत अर्थ मंगरूळकरकेळकरांनी ' काम- 
भघनूच दुभते अपत्य ? अद्या पदपूर्तीने ' नंदिनी ' असा 


केला आहे; आणि केतकरांच्या मते तो त्यांनी ' कल्पित 


व्याकरण व क्रुत्रिम व्युत्पत्ति ः यांच्या वाकळीतं पूर्ण 
गुरफटल्यामुळे ? केला आहे. स्वतः केतकरांना या 
शब्दांचा अर्थ ' कामधेनु हेच दुभते (> दुभते जना- 
वर, गाय )' असा घेणे प्रशस्त वाटते; आणि असा 
अर्थ करण्यांस ' देहाची नाव, भुजांची वल्ही, 'हृदय- 
स्थांचा नावाडी, संसाराचा सागर ? हे अन्य शब्दांच्या 
सदरभांतील सदुश प्रयोग आणि ' शास्त्रांची दुमती' 
हा खुद्द * दुभत' या शाब्दाच्या संदर्भातला ज्ञाने- 


करांनी ' प्राच्यांपकीय अर्थ ' यासारखे. उपहासगर्भ शेरे पेरण्याची सोय साधली असली, तरी स्वतःच्या 


कलष-विकृत दृष्टीचाही पुरावा निर्माण करून ठेवला आहे. 


२, ' हां गा कामघेनूचे दुमत । आणि देवें जाहळे आपेतें । 
तरि कामनेची कां तथे । वाणि कीजे ॥? ३.२२, 
३. व्याकरणाचे कल्पितत्व आणि व्युन्पत्तीचे कंत्रिमत्व याविषयीच्या आपल्या कल्पना केतकरांनी विवाद्य 
विषयाच्या संदभीत जरा स्पष्ट केल्या असत्या, तर बरे झाळे असते. 
व ४. “या चि लांगि सुमती । जोडीति तपसंपत्ती ! शास्त्रांची दुभतीं । पोसिती घरीं ॥? १३, ११२५. 


४२ 


ढ८22012:4 2-2: 


ज्ञानेश्वरीतील स्थळविशेषांचा विमशे : केतकरांचा गोंधळ 


श्वरीतल प्रयोग ही त्याना उपोट्टलटक प्रमाणे 
वाटतात. या भरभक्रम प्रमाणांवर विसवून केत- 
करांनी अश्शी निरुत्तर करणारी प्रसंगापत्ति मांडली 
आहे की, ' कामधेनूला कन्या होती म्हणून प्राध्यापक 
वचावळें. पण आता या शास्त्रांना कन्या कोठून 
आणणार !  ( कारण शास्त्र पडली अस्त्री-अपुरुष ! ) 
षष्ठी आणि सामानाधिकरण्य 

केतकरांचा हा विनोद काही वाईट नाही; पण त्यानी 
दिलेल्या प्रमाणांनी समाधान अडाण्यांचेच झाळे तर 
होईल, व्युत्पन्नांचे होणार नाही. कारण व्युत्पन्नांच्या 
लगेच लक्षात येईल की, केतकरांनी दृष्टान्त उपन्यस्त 
केळे आहेत, ते सर्व रूथक अलंकारांचे आहत; आणि 
'रूपकांत षष्टीने अभेदाचा बोध हा मराठीत शतका- 
नुरातकाच्या प्रयोगाने सिद्ध आहे. ' देहाची नाव? ह 
रूपक आहे, - यात ' देह ? प्रकृत, विष्रय, उपमेय; 
: नाव? अप्रकृत, विषयी, उपमान, तीच गोष्ट अव- 
शिष्ट अंगरूपकांची, आणि ' शास्त्रांची दुभती ' याचीही 
दाष्टींतिक प्रयोगातळी ' कामधेनु ' आणि * दुभत? 
(गाय ) ही काय अश्ी उपमेय -उपमाने आहेत १ 
'कामघेनु दुभते * हे चेतन* असे विदोष-सामान्य पदार्थ 
आहेत, व्यक्ति-जाति आहेत. 'ेतन व्यक्ति आणि जाति 
यांच्या बोधक पदांचे पष्टीने सामानाधिकरण्य ( अमि- 
न्नत्व, अपृथक्त्व ) बोधित होत . नाही. होत 
असते तर ' ऐरावता'चा हत्ती, वात्मीकीचा काव, 
विक्रमादित्याचा राजा? असेही प्रयोग समंजस ठरले 
असते. अर्थचर्चेत इतक्या गोष्टींचे अनुसंधान ठेवावे 


लागते; नुसती प्रष्ठी पाहून चालत नाही... असले 
नुसत वरवरचे साग्य पाहून काढलेले निष्कर्ष ' यस्य 
पष्टी चतुर्थी च बिहस्य च विहाय च? मसतल्या 
निष्कर्षाहून अधिक योग्यतेचे ठरत नाहीत. असे असू: 
'नही मंगरूळकर-केळकरांच्या अर्थातळे व्याकरण 'कल्पित? 
म्हणजे काय १ ), केतकरांच्या अ्थांतंळे व्याकरण 
अकल्पित ( वेगळ्या अथाने अकल्पित आहे खेरे ! ), 
त्यांच्या अथामुळे विद्याथ्यांचे अहित, यांच्या अथांमुळे 
विद्याथ्यांचे हित , इत्यादि समजावयाचे आहे; कारणं 
मंगरूळकर-केळकरांनी अर्थ “घरबसल्या वळकटीला 
रेळून ' लिहिला आहे, आणि केतकरांनी बहुधा देवळात 
बसलेल्या ज्ञानेश्वरांप्रमाणे दगडी खांबाला टेकून. किंवा 
योग्याप्रमाणे ' ुचौ देशे ' आणि ' समं कांयरिरोग्रीव 
धारयन्नचलं स्थिरः-! संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशिश्वानव- 
लोकयन्‌ |)? अक्या कोणत्या तरी पद्धतीने लिहिला आहे ! 
संबद्ध-असंबरद्ध मुद्द्यांचा काय हा गोंधळ ! असल्या या 
गोंधळासाठी केतकरांनी जागोजाग विद्यार्थ्यांचे हित, 
ज्ञानेश्वरांविषर्यींचा आदर या गोष्टींना इरेला घाळून 
: कडक, प्रखर ? लिहिण्याबद्दढ आलंकारिक दिलगिरी 
प्रदरडीत केली आह. वादात कडक, प्रखर, लिहावे; पण 
पतिपाद्र तरी शास्त्रद्द असू द्यावे. केतकरांच्या लिहि- 
ण्यात-नुसताच कडकपणा आहे, दूषणांचा सुकाळ 
आहे; शास्त्र बिस्न काही नाही. 
: दुभते ! म्हणजे दूध 

शास्त्राची इतकी मानखंडना न करिता प्रस्तुत 
ओवीचा . पुनार्विचार करावयाचा झाल्यास “ दुभते ? 


५. अचतन व्यक्ति-जातींचा षष्टीने सामानाधिकरण्यात्मक निदेश मराठीत आढळतो. जसे : ' अशोकाचे 


झाड; गीतेचे पुस्तक ? इत्यादि. 


६. राजवाड्यांनी [एका ठिकाणी म्हटले आहे की, * प्रश्न दोनतीन शब्दात थोडक्यात करता येतो, परंतु 


उत्तरे देण्यास प्रश्नाच्या शंभरपट जागा लागते. त्यात प्रश्न करणारा जर त्या विषयातला अधिकारी नसेळ, तर 
त्याला केवळ मूळ तत्त्वेच शिकविण्याचा व एकंदर उत्तराच्या सव पायऱ्या साद्यंत समजांवून सांगण्याचा प्रसंग 
ओढवतो. ? ( राजवाडे- लेखसंग्रह भाग २, पु. २४. ) असाच प्रसंग केतकरांच्या बाबतीत उद्भवला आहे; कारण 
त्यांना रूपक, लक्षणा, घ्टयर्थ इत्यादि साहित्य-व्याकरणद्यास्त्रातठे अनेक विषय समजावून देणे ' गळी पडत 
आहे «. - 
| ७. विद्यार्थ्याच्या हितासाठी लिहिणे गळी पडत आहे, ' या केतकरीय विधानात असा अभिप्राय 
गर्मित आहे की, मगगरूळकर ( - केळकर ) हे विद्याथ्यांसाठी ( प्रौढ अभ्यासकांसाठी नव्हे, ) ज्ञानेश्वरीचे विवेचन 
करण्यास प्रवृत्त झाळे आहेत. पण असे गृहीत करण्यास त्यांच्या पुस्तकात कोठेही आधार नाही, आणि रिवाय 
त्यांच्या पुस्तकातीळ विवेचन काही काही ठिकाणी विद्याथ्यीच्या आवाक्याच्या आंणि. अपेक्षच्या बाहेरही आहे. 


४३ 


नवभारत 


याचा ( मंगरूळकर, केळकरांनी नमूद करून उपेक्षिलेला ) 
: दूध? हा अर्थ घेऊन “* कामघेनूचे दुभते ' म्हणजे 
कामघेनूचे दूध * अर्थात्‌ लक्षणेने ' कामघेनूचे वरदान 
असा अर्थ सुचचविता येण्यासारखा आहे. तो केतकरांनी 
सुचविला असता (मात्र ' देहाची नाव ? असल्या 
प्रयोगाची साक्ष न काढता, म्हणजेच “ कामधेनु हेच 
दूध ? असला काही उच्छुंखळ फलितार्थ न मांडता ), तर 
त्यांनी छखांसाठी केलेल्या श्रमाचे काही तरी साथक झाले 
असते; आणि ज्ञानेश्वररूपी ' रोम? वरील त्यांच्या 
प्रमाच्या डोळसपणाचा काही तरी पुरावा उपलब्ध 
झाला असता. पण केतकरांनी असले काही करण्यात 
बुद्धि शिणविण्यांचे टाळून ' प्रम आंधळे' असल्याचा 
युगानुयुगांचा प्रायिक अनुभव मात्र हढतर केला आहे. 
वेद्यु पथ्य बारुनि जाये 

आता दुसरी ओवी. या स्थळी मुख्य प्रश्न पाठ- 
"भदाविषयीचा असून विशिष्ट पाठाच्या समर्थनासाठी 
अथाचा मुद्दा उपस्थित होतो. राजवाडेपाठ ' पथ्य ? 
असा असून गोयाळाश्रमपाठ ' अपथ्यु' असा आहे. 
केतकरांच्या मंते यांपेकी पहिला त्याज्य आणि दुसरा 
स्वीकाय आहे. याची त्यांनी दिलेली कारणे पाल्हाळ 
वजा करिता अश्शी आहेत : 

( १ ) ज्ञानेश्वर, तुकोबा आणि रिष्ट यांच्या मते 
वैद्य पथ्य पाळावयास आणि अपथ्य टाळावयास 
सांगत असतो. * शुद्धीवर असलेला वद्य आपण स्वतःच 
नेमून दिलेटे “ पथ्य ” कटाक्षाने बज्ये करा असल 
बावळट विधान करणे शक्‍य नाही. ? अस विधान 
त्याला करावयास लावल्यास ज्ञानेश्वर वदतोव्याघाताच्या 
दोषाला पात्र ठरतील 

(२ ) ' अपथ्यु वाने ' याचा प्रकृतातील निःशेष- 
कमंवारणाशी सुखांन आणि स्वाभाविकपणे मभळ बसतो 
* विष सुये ? याचा प्रकृतातीळ ' संग्राम करण्या- 
विषयीच्या ? प्रोत्साहनाी मेळ बसतो. 

(३) गोपाळाश्रमाच्या पाठाळा त्यांची एकनिष्ट 
व्यासंगधारा, शानेश्वरीशी तादात्म्यवृत्ति, अनुभृतिजन्य 
विवेकाविष्ट तारतम्य, अनेक पारायणे, अनेक प्रती 
मळबिणे, काशीला जाणे, तेथ गंगामाईंच्या कांठी संश्ो- 


धन करणे, या साणि अक्शा अन्य गोष्टींचे. 
आहे. ' नानाठंदव्यापृत. आणि ' ठिन्नमित्न व्यासंग- 
वृत्तीचे जञ सांसारिक, त्यांनी स्वीकारलेल्या पाठाळा 
'ह॒ पाठवळ नाही. ' अतृतीय संशोधक? गोपाळाश्रमाःची 
योग्यता-स्थान आणि ज्ञान-लाभण्यास सांसारिकांना 
वेरेच जन्म घ्यावे लागतील. 

(४) ' अपथ्यु ! हा पाठ गोपाळाश्रमांना * सुच- 
लेला? नव्हे; प्रत्यक्ष ज्ञानेदेवाभिप्रेत असा हा जुना पाठ 
गोपाळाश्रमांनी शोधून काहून कृपेने उपल्ध करून 
दिला आहे. “ सुचळेला ' पाठ ध्यावयार्‍चा तर त्याकरिता 
काशीला जावे लागत नोही. ! 

(५) “पथ्य? हा पाठ अन्य सर्वे उपलब्ध प्रतीत 
असणे आणि “ अपथ्यु' हा पाठ एकट्या गोपाळा- 
श्रमप्रतीत असणे यामुळे पहिला शुद्ध आणि दुसरा 
अशुद्ध ठरत नाही; कारण प्रतींच्या संख्येचा शुद्धादाद्ध- 
तेशी संभ नाही. आणि असला, तरी गोपाळाश्रमांना 
उपल्ब्ध झालेल्या आणि कदाचित्‌ आज नष्ट झालेल्या, 
प्रतीत हा पाठ असला पाहिजे; त्याशेवाय त्यानी तो 
नादलला असणे शक्‍य नाही. आजही “ माहिष आदा- 
सीन्य ? सोडून उपलब्ध प्रतींखरीज ज्ञानेश्वरीच्या अन्य 
प्रतींचा स्वतंत्रपण शोध करणे आवद्यक आहे 
केतकरांनी दिलेल्या कारणांचा परामदी 

वेद्याचे कर्तव्य ' 

(१) वैद्य पथ्य पाळावयास आणि अपथ्य टाळा- 
बयास सांगत असतो, हे उघड सत्ये पटवून देण्याची 
आणि त्यासाठी शानेश्वर-तुकोबा वगेरेंची साक्ष काट- 
ण्याची काहीच आवद्यकता नाही. पण जेथे प्रकृताऱची 
असाधारणता किंवा अस्वाभाविकता हीच सांगण्या'चा 
'हेत आहे, तेथे दाखल्यात तपक्षील काय स्वाभाविक 
किंवा वास्तविक असा यईल १ प्रस्तुत ओबी ज्या संद- 
भांत आली आहे, तो संदर्भ असा आहे की अजुंनाला 
मित्रभावांनं हितात प्रत्रत्त करणे हे कृष्णाचे. कर्तव्य 
असताना ते न करिता तो उल्ट त्याला अहितात- घोर 
कमांत, संग्रामात - प्रवृत्त करीत आहे, असा अर्जुनाचा 
आरोप आहे; आणि यांने आपले भले होणार नस- 
ल्यांचे अजुन सूचित करीत आहे. कृष्णाच्या या विचित्र 


पाठबळ 


वैद्यु पथ्य वारूनि जाये । मग विष आपणचि स॒ये। 
तरि रोगिया कैसेनि जिये । सांचे मज ॥ ? ३.८ 


४४ 


ज्ञानेश्वरीतील स्थलविदेषांचा विमशे : केतकरांचा गोंधळ 


वागण्यातील असमंञजसता ठसविण्यासाठी वैद्याचा 
दाखळा आला आहे. पथ्य पाळावयास सांगून, औषध 
देऊन, रोग्याळा वाचविणे हे वेचांचे कतव्य, ते न 
करिता जर पथ्य टाळावयास सांगून विष देऊ लागला, तर 
रोगी वाचेळ कसा ? म्हणज या ठिकाणी वैद्यांन 


पथ्य वारणे आणि.विष दण या दोन्ही कल्पित कारणा- . 


पत्ति असून रोगी न वाचण ही कल्पित कार्यापत्ति 
आहे. यापैकी * विष देणे ? ही कल्पित कारणापत्ति 
'पतकरत असताना ' पथ्य वारणे? ही तसलीच 
कल्पित कारणापत्ति न पतकरणे, आणि पतकर-पक्षी 
बढतोव्याघातादि दोष उद्भांवित करणे,- हे सर्व केतं- 
करांना कसे काय जमते कोणास ठाऊक ! “ पथ्य वारुनि 
जाये ' यात जर ज्ञानेश्वरांवर वदतोब्याधात कोसळत 
असेल तर * विष आपण चि सुये ? यात तो कोसळ- 
ण्याचा कसा राहतो १ ' शुद्धीवर असलेला वैद्य हा 
: पथ्य वर्ज्य करा, ! असले बावळट विधान करील हे 
जर अराक्य. तर असा वैद्य रोग्याला विष देण्याचे 
बावळट कृत्य करील हेही तितकेच अराक्य आहे. असे 
असताना केतकर वद्याला पहिल्या बावळटपणा'ची 
मनाई आणि दुसऱ्याची माफी कोणत्या तत्त्वाला अनु- 
'सरून करतात, हे काही कळत नाही. “ वैद्य पथ्य 
वारील तरी कसा १ ? असा प्रश्न बिचारणारे केत- 
कर ' विद्या ददाति विनयं सा 'ेदविनयप्रदा । किं 
कुर्मः क्क प्रयास्यामो मातेव गरदा यदि ॥? 
'हे सुभाष्रित ऐकून * विद्या अविनय देईलच मुळी कशी ! 
माता विष घालीलच मुळी कशी १? असलेच प्रश्न 
विचारणार काय १? विचारणांर असतील तर त्यांच्या 
अरसिकतेपुढे लोटांगणच घातळे पाहिजे ! आणि असे 


९, उदाहरणार्थ :- 


: असंबद्ध प्रलाप काढण्या'ची सवय असलेल्या कवींना 
केतकरांपासून सावध राहण्याचा इश्लारा दिला पाहिजे. 
पण इतक्या इतर लोकांनी खंटाटोप करण्यापेक्षा एकट्या 
'केतकरांनीच जर थोडा अलंकारशास्त्राचा परिचय करून 
घेतला, तर ते अधिक व्यवहार्य ठरेल. 

८ आधीच्या ओवीशी मेळ ' 

(२) “ अपथ्यु वारुनि ' याने केतकर सांगतात 
तसे “हां गा तू चि कर्म अशेष । निराकरिसि निःशेष? 
या पूर्वीच्या अध्यी ओवीशी समीकरण मांडले, तर 
: अदाप कर्म ' आणि ' अपथ्य * तसेच “ निराकरिसि ? 
आणि “ वारुनि? या जोड्या जुळतात असे दिसते, 
हे खरे. पण नुसते वरवरचे साम्य पाहून अद्य 
जोड्या जुळविण्याचे फळ मागच्या “* कामघेनूचे दुर्भेत ? 
आणि * देहाची नाव ? या जोड्या जळविल्यांने 
झालेल्या घोटाळ्यापेक्षा फारसे वेगळे ठरणार नाही. 
यांच कारण अस की, पहिल्या पांच ओव्यांत 
अलुनाचा कृष्णावर आरोप विसंगत बोलण्याचा 
आहे; तर सहावीयासून पुढच्या काही, ओव्यात आरोप 
विश्वासमंगाचा आणि कर्तव्यभ्र्टतेचा आहे. * नेष्कर्म्यांची 
स्तुति करतोस आणि घोर कर्मात प्रवृत्त करतोस, ? 
यांत विसंगतीचा अभिप्राय आहे; “ मित्र म्हणवत असून 
फसवतोस, अकायं करवतोस, ? यात फसवणुकीचा; 
कर्वव्यभ्रंशाचा अभिप्राय आहे. दुसरी ओवी आणि 
'चौथ्या-पाचव्या ओव्यांचे पूवाध यांचा एक गट होतो; 


- त्यात ' नैष्क्म्यप्रशासा ' ही विसंगतीची एक कोटि 


आली आहे. तिसरी ओबी आणि 'चोथ्या-पाचव्या 
ओव्यांचे उत्तराध॑ याचा दुसरा गट होतो; त्यात ' घोर 
कर्मात प्रवर्तन ? ही विसंगतीची दुसरी कोटी आली 
आहे. " येथपयंत विसंगती'चा आरोप पूर्ण झाला. या 


: उभो यदि न्योम्नि पृथक्‌ प्रवाहावाकारगड्गापयसः पतेताम्‌ । 
तदोपमीयत तमालनील्मामुक्तमुक्तालतमस्य वक्षः | ' - रि्युपालबघ ३.८ 


: असितगिस्सिम॑ स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपातर 
सुरतरुवरत्याखा लेखनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 


_तदपि तब गुणानामीश पारं न याति ॥ ' शिवमहिम्नः स्तोत्र २२. 


१०, पहा !-7- 


६ तेथ कर्म आणि कर्ता । नुरे चि पल्हातां । 


ऐसें मत्त तूझें अनंता । निश्चित जारे ॥ २॥ 


४५ 


अनुक्रमणिका 


क 


वळ विकास 
राज्य मराठी विकास संर 
संगणकीकृत 


नवभारत 


विसंगतिपूर्ण बोलण्याने ऐएकणाऱ्याच्या मनात मोह आणि 
अविवेक उत्पन्न केल्याचा आरोप सहाव्या ओबीत 
आहे; आणि त्यामुळे हे बोलणे 'उपदेहु * नसून * उप- 
भु. * असल्याचा आरोप सातवीत आहे. हे दोन्ही 
आरोप म्हणजे पर्यायाने विश्वासभंगाचाच आरोप होय. 
यात २ ते ५ या ओब्यात दाखविलेल्या विसगतीच्या 
दोन कोटि आलेल्या. नाहीत; आणि नववीपासून 
पुढच्याही ओव्यात त्या आलेल्या नाहीत, मग 
मध्ये आठवीतच त्या अकस्मात्‌ कशा येतील ? 
* अपथ्यु वार्ने '. असा पाठ स्वीकारण्यात पुन्हा 
विसंगतीःचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्याने नवे असे 
काहीच फळ पदरात पडत नाही; उल्ट पथ्यवारण 
आणि विषदान या दोन समुनच्चित कारणामुळे हृढ 
होणारी जी रोग्याच्या जीवनाची अशक्‍्यता, ती 
पहिळे कारण गळल्यामुळे आणि त्याविरुद्ध गोष्ट प्रविष्ट 
झाल्यामुळे कमकुवत होते. शिवाय प्रवाहभंग होतो. 
ही गोष्ट तर स्वतः केतकरांनीच सांगितलेल्या ' प्रवाह 
सामरस्य? या ' कसोटी 'ला विरुद्ध जाते; आणि ही 
सबंध विवाद्य ओवीच प्रक्षिप्त ठरण्याचा प्रसंग उद्भवतो ! 
म्हणज असे झाले की, केतकर * अपथ्यु ' हे एक पद 
प्रामाणिक ठरविण्यास निघाळे, आणि त्या पदासकट 
सगळी ओवी'च नकळत प्रक्षित्त ठरवून मोकळे झाले ! ! 
अश्यी घटना काव्यात ' विषम ? अलंकार** ठरत 
असली, तरी शास्त्रात तो भोंगळपणां ठरतो. 

याप्रमाणे जर ' अपथ्यु बारनि' हा पाठ आणि 
त्याचा प्रकृत “ कर्म निरांकरिसि ' याच्याशी दाख- 
विलेला संबंध युक्त नसेल, तर : पथ्य वारुनि! या 
पाठाचे प्रकत तरी कोणत समजावयाचे १ ' पथ्य 
याचे प्रकृत * नेष्कम्ये ,, ज्याची प्रशंसा कृष्णाने 


केली असल्याचे दुसरी ओवी आणि चोथ्या-पांचव्या 
ओव्यांचा पूर्वांध, यात अर्जुनाने सांगितळे आहे. तेव्हा 
पथ्यवारण म्हणजे नेप्कम्यंबारण, आणि विप्रदानं 
म्हणजे घोरकमंप्रवतन. हे नेप्कम्यंवारण. कृप्णाने कोठे 
केळे? ' मा ते सद्जो5स्वकमीणे ' (२.४७ ) यात, 
म्हणजे “जे न संडिजे तुआं आपुळे । विहित कर्म ॥? 
(२.२६५) यात. (न संडिजे' यात कर्मल्यागाचे 'वारण? 
आहे. ) आणि विषदान कोठे केळे १ " कमंण्येवा- 
घधिकारस्त ' ( २.४८) यात, म्हणजे “ तुज उच्चित होये 
आता | स्वकमे हे॥' (२.२६४ ) यात, आणि 
अनेक युद्धप्रवतक वचनात. किंवहुना, कर्मप्रवतक अथवा 
युद्धप्रवतंक वचनात नैप्कम्यवारण ओघानेच येते; 
नेष्कग्यंवारणा'चा स्वतंत्र आधार शोधण्याची आवद्य- 
कता नाही. 

: गोपाळाश्रमांची साधना ! 

(३) गोपाळाश्रमांविषयींचा श्रद्ादर हा केतकरांचचा 
खाजगी विषय आहे; तो त्यांनी शास्त्रीय पाठ- अर्थ- 
चर्चेत आणू नये, शास्त्र हे न्यायालय आहे. न्याया- 
लयात निणय प्रमाणांनी ठरतात; श्रद्धादरांनी नव्हे. 
श्रद्वादरांचा उपयोग अध्यात्मसाधनेत होईल; ग्रंथार्थ 
निर्णयात होणार नाही. शास्त्रचर्चत सर्व बादी समान 
असतात; कोणी थोर नाही की कोणी सान नाही. येथे 
मान आहे तो तकांला, प्रमाणाला, संगतीला, सवंस्पार्शी- 
तला; वयाला किंबा साधनेला नाही. त्यामुळे “ लहान 
तोंडी मोठा घास * हे केतकरांनी उपस्थित केळेळे व्यव- 
हारातळे नीतिवःचन शास्त्रात सर्वस्वी आगंतुक ठरते. 
अभ्यास श्रीकाशी येथे केला की श्रीपुणे येथे, श्रीगंगा- 
माईंच्या तीरी केला की श्रीमुठामाईच्या, घरबसल्या 
वळकटीला टेकून केला, की दगडी खांधराला टेकून केला, 


तरि मातें केवि हरी । ह्मणसि संग्रामु करी । 
इये लाजसि ना घोरी । कर्मी संतां1॥३॥ 
हां गा तूं चि कर्म अशेष । निराकरिसि निःशेष । 
झाणि मजकरविं हिंसक । करबीसि कां || ४॥ 
तरि हें विचारी हृषीकेशा । तूं मानु नंदसि कमलेशा । 
आणि एसणी हे हिंसा । करवीतासि ॥ ५ ॥ 
११, पहा: ' कर्तुः क्रियाफलावातिनेंवानथंश्र यद्भवेत्‌ । ' ( काव्यप्रकाश १०.४०. )- 
उदाहरणं: ' सिंहिकासुतसंत्रस्तः रशः द्वीतांगुमाश्रितः । 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिंकासुतः ॥। ! 


अनुक्रमणिका 


४६ 


ज्ञानेश्वरीतील स्थलबिशेषांचा विमर्श : 


'की नदीत आकंठ जलात उभे रांहून केला, -इत्यादि 
गोष्टी शास्त्रचचेत अप्रस्तुत आहेत. त्या उपस्थित करून 
केतकरांनी शास्त्र आणि साधना याविषयीचा आपल्या 
मनातला गोंधळ मात्र चव्हाख्यावर मांडला आहे. ज्ञाने- 
श्वरीचा पाठ किंवा अर्थ जो शास्त्रमर्यादेने ठरेळ, त्यात 
खुद्द ज्ञानेश्वरांना देखील स्वैरपणे फिरवाफिरव करिता 
येणार नाही; मग गोपाळाश्रमांची काय कथा !* २ 
ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरी रचून हातावेगळी केली, प्रसाराला 
मुक्‍त केली, त्या क्षणी त्यांचा. ग्रंथावस्चा ताबा संपला, 


त्यानंतर ग्रंथाचा अर्थ ठरणार, तो भाषेच्या प्रकृतीनुसार 


व्याख्यानतत्त्वांच्या अनुरोधाने ठरणार. मग तो कदाचित्‌ 
ज्ञानेश्ररांना अभिप्रेत नसला, तरी तसाच ठरणार. तो 
फिरवावया'चा झाल्यास नबी तुल्यत्रल प्रमाणेच फिरवू 
शकतील. तीच गोष्ट पाठभदाच्या बाबतीत. याला केतकर 
* उद्धट पणा म्हणणार असतील, तर * न हि 
श्रृतिशातमपि शीतो5भिरप्रकाशो वेति ब्रुबत्‌ प्रामाण्य- 
मुंपेति, ' असे विधान करणाऱ्या दंंकरा'चा्योना महा- 
उद्धट म्हणण्याची तयारी त्यांना करावी लागेल. तीही 
त्यांनी केल्यास त्याना शास्त्राशी काही कर्तव्य नाही हे 
स्पष्ट होईल; आणि मग त्यांच्याशी शास्त्रचर्चा कर- 
ण्याची इतरांनाही काही आवश्‍यकता राहणार नाही. 
मुख्य गोष्ट ही की, आपणाला ग्रंथार्थनिणय कराव- 
याचा आहे की अध्यात्मसाधना, हे प्रथम केतकरांनी 
स्वतःशी ठरवावे; आणि यापैकी पहिल्या पर्यायाला 
त्यानी होकार दिल्यास त्यात अध्यात्मसाधनेचे मुद्दे 
आणण्याचे बंद करावे. ग्रंथचर्चेत . अध्यात्मसाधना 


केतकरांचा गोंधळ 


निर्णायक वाटत असेल, तर केतकरांनी आपल्या लेखात 
प्रतिपक्षाचे खंडन करण्यासाठी इतर युक्तिवादांचा 
पसारा कह्याळा मांडला हेच कळत नाही. * प्रतिपक्षांचे 
म्हणणे गोपाळाश्रमांच्या मताविरुद्ध असल्यामुळे त्याज्य 
आहे, ' एवढ्या एकाच वाक्यात त्याना लेख पूर्ण 
करता आला असता. या सगळ्या'चा अर्थ असा नव्हे 
की, मला गोपाळाश्रमांवद्दल अनादर आहे. वर उद्धत 
केलेळे विधान करणारे जे शंकराचार्य, त्याना श्रुतीबद्दळ 
अनादर आहे असे म्हणण्याचे धाष्ट्ये केतकरांनाही 
बहुधा करवणार नाही 

याप्रमाणे गोपाळाश्रमांची सुद्धा. अव्यात्मसाधना 
पाठनिर्णयाच्या 'चचेत अप्रस्तुत ठरल्यावर इतरांच्या 
किंबा केतकरांच्या स्वतःच्या सा'धनेचा काय पाड! त्या: 
मुळे त्यांनी या संदमीत साखरे, बंकट, मिंडे, दाढीवाले 
केशवराव खरे यांना साक्षीसाठी हेंलपाटा देऊन उगाचच 
शिणवले, असे म्हणणे भाग आहे. त्यातही दाढीवाले 
श्री. केशवराव ' खरे यांच्याकडून स्वतःला मिळालेली 
शिफारसपेत्र मांडून स्वतःच्याही श्रेष्ठ अधिकाराचा. जों 
दावा त्यांनी आडग्ळणांने सूचित केला आहे, तो तर 
सर्वस्वी अप्रस्तुत ठरतो. अध्यात्मसाधनेने येणारा अधि- 
कार या वादात गणावयाचा झाला, तर खुद्द केतकरां- 
चीच पंचाईत होण्याचा संभव आहे. कारण त्यांच्या 
प्रतिपक्ष्यांपैकी मंगरूळकर हे “ सांसारिक !, * नानाछंद- 
व्यापुत ? वंगेरें वगेरे अंसळे, तरी केळकर हे नेष्टिक ब्रह्म- 
म्वारी असन श्रवणमननादि साधनेत वषानुवर्षे व्यतीत 
केलेले. आहेंत. ' त्यांच्या इतक्या साधनेचा दावां 


१२. अशी प्रमाणमर्यादा सर्वच शास्त्रात सार्वभौम असत; आणि शास्त्रनिष्ठ शास्त्राभ्यासक तिचा मानही 
राखतात. शिवाजीच्या जन्मातथीच्या वादात स्वमतांचे समर्थन करीत असताना महामहोपाध्याय पोतदार म्हणत 


असुतात की 
माझ्याजवळ लेखी पुरावा आहे. ? 


५ या बाबतीत खुद्द शहाजीदेखील वेगळे काही सांगू लागला, तरी मी एकणार नाही; कारण 


१३. दाढीवाले श्री. केशवराव खरे हे माझ्याही परिचयाचे आहेत. गेली तीस-पस्तीस वर्षे ते बेळगाव 


येथे माझ्या वडिलांकडे येत-जात असून त्यांनी आम्हा भावंडांना आमच्या लहानपणी अंगाखांद्यावरही खेळविले 
आहे आणि आम्हीही त्या वेळी त्यांच्या दाढीचे केत ओढले आहेत. अलीकडे मात्र काही वष त काही कारणामुळे 
उन्मनी अवस्थेत गेळे आहेत, म्हणजे लौकिक माषेत. सांगावयान्च झाल्यास भ्रमिष्ट झाळे आहेत. केतकरांना 
शिफारसपत्र त्यानी या अवस्थेपूर्वी दिळे असावे, अश्शी आश्या आहे. 

१४. ही गोष्ट खुद्द केतकरांनाही माहीत आहे, असे समजत. या पक्षी, त्यांनी आपल्या लेखात 
अ-प्राध्यापक केळकरांचा उलेख गाळला, तो केवळ ' प्राच्यापकीय अर्थाः/बर तादारे झाडण्याची आपली होस 
"फेडून घण्यात येणारी अडचण टाळण्यासाठी, अस म्हणणे भाग आहे. . 


९ 


2 
कप 


"करखखगघर चनन? 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


नवभारत 


क्रेतकरांना स्वतःच्या बाबतीत करता येइल असे वाटत 

् री >> > क > * था ह: - 
नाही. पण केतकरांच्या सुदेवाने केळकंर हे ग्रेथाथचःचंत 
असल्या गोष्टींचा मुद्दा आणीत नाहीत. न 
: पाठ सुचलेला नव्हे; शोधलेला ! _ 


(४) ' अपथ्यु' हा पाठ गोपाळाश्रमांना जुन्या - 


पोथीतःच उपल्ब्ध झाला होता, या गोष्टीला प्रमाण 
त्यांनी स्वतः केलेल्या प्रतिज्ञहून अन्य काही दिसत नाही; 
कारण तुलना करून पाहता त्यांनी स्वीकारलेळे पाठ 
सांप्रदायिकांच्या पाठांहून प्रायः मित्न नाहीत. या पाठां- 
हून राजवाडे प्रतीतळे पाठ भाषादृष्ट्या जुने आहेत. 
तथापि “ अपथ्यु? हा पाठ गोयाळाश्रमांनी * सुचचवि- 
लेला? नव्हे हे मान्य केळे तरी असे म्हणावयास अव- 
सर राहतो की, तो त्यांनी ज्या कोणत्या पोथीतून 
घेतला असेल, त्या पोथीत तो प्रमादाने किंवा संस्कर- 
णाने ( ७०९॥०१७॥०॥-ने ) आला असण्याचा .संभव 
आहे. ( एरवी, आजच्या उपलब्ध प्रतीत अन्यत्र 
कोठेच सांप्रदायिकांच्या परंपरेतसुद्धा- “अपथ्यु ! हा पाठ 
नाही, हे कसे १ ) पण हा संभवाचा सुद्दा. बाजूठछा 
ठेवून ' अपथ्यु' आणि ' पथ्य? हे दोन्ही पाठ लिखित 
परंपरेने उपलव्ध म्हणून समत्रळ मानले, तरी दुसऱ्या 
कांरणमीमांसेत आलेल्या प्रमाणामुळे 
पाठाचे पारडे जड होऊन तो ग्राह्य ठरतो. याउप्रही 


नेवे काही प्रबळ प्रमाण उपल्व्ध होऊन * अपथ्यु 
हाच पाठ मूळचा ठरला, ( कारण, शास्त्रात नव्या 


प्रमाणांच्या आधाराने नवे प्रतिपादन करण्यास नेहमीच 
भवसर असतो, शास्त्रात अगदी अखेरचे असे काही 
असत नाही, ) तर तो स्वीकारण्यास काय हरकत आहे १ 
तो स्वीकारूनही अभ्यासक असे म्हणावयास मोकळा 
राहतोच की, प्रस्तुत ओवीत पिचारदृष्टया प्रवाहभंग 
जाणवतो. पाठसंस्कार, पाठशोधन इत्यादि गोष्टींचा 
काशीला जाण्यायेण्याश्ी अर्थातच काही संबंध 
नाही. ( काशीत वास्तव्य ही द्यद्ध पाठ . मिळ- 


०० ाळळ<14०6232292252न0222226>.. 


“पथ्य या . 


ण्याची हमी असती, तर जगातळे सगळे ग्रंथ 
संशोधक काशीलाःच कायमःचा मुक्काम करून राहिले 
असते ! ) त्यातूनही म्हणावयांचच झाल्यास, जाने- 
श्वरीचा पाठशोधनासाठी महाराष्रातच हस्तलिखिते 
शोधून पद्धतद्यीर प्रयत्न करणे हें अधिक फलप्रद ठरेल; 
काशीला गंगामाईच्या काठी केलेली जपतपादि साधना. 
तशी फलप्रद ठरणार नाही, 

* प्रतींचे संख्याबळ आणि पाठशुद्धि ! 

(७५ ) दोन मिन्न पाठांचे सापेक्ष बळाबळ केवळ. 
प्रतीच्या संख्यवरून ठरत नाही, हे मर्यादित अर्थाने 
खेरे आहे. एकाच परंपरेतल्या पांच-हस्तलिखित प्रतीत 
आढळणारा पाठ मिन्न परंपरांतल्या दोन हस्तलिखित 
प्रतीत समान आढळणाऱ्या पाठाच्या अपेक्षेने दुर्बल. 
ठरतो, हे पाठविमदाशास्त्रात ("९३७") (1.८8) 
प्रसिद्ध आहे. पण जेव्हा उपलब्ध प्रतींपेकी एकच एका 
बाजूला भाणि बाकीच्या सर्व दुसऱ्या बाजूला अस दिसते, 
आणि संद्मोर्थविचारही बहुसंख्य प्रतीतील पाठाच्याः 
बाजूने कोळ देतो, तेव्हा अपवादभूत प्रतीत पाठ कशाच्या 
आधाराने उचळून घरणार १ 'अपथ्यु' पाठ सागणाऱ्या 
प्रती गोपाळाश्रमांना पुष्कळ उपल्ध असल्या पाहिजेत; 
असे म्हणण्यास. आज कल्पनेखरीज अन्य आधार 
नाही. अधिक हस्तलिखित प्रतींचा शोध करण्यासः 
कोणाचीच आडकाठी असण्याचे कारण नाही; पणः 
या नव्या शोधातून “ अपथ्यु' हा पाठ “पथ्य याः 
पाठाहून प्रमाणाधाराने प्रबल ठरेपर्यंत ' पथ्य * हाः 
उपलब्ध प्रतींनी समार्थत होणारा पाठ टाकण्याचेही 
काही कारण नाही. ' अनागताद्षि संबन्धादतीतः 
संबन्धो बलवान्‌ भवति, अमिनिष्पन्नरूपत्वात्‌ । ! 
-(दांकराचार्य ). हस्तलिखिता'चा शोध ही कोण्या एकाची 
जेब्राबदारी अथवा मक्तेदोरी नसली, तरी उपलून्ध 
प्रमाणांनी दुर्बळ ठरणाऱ्या पाठाचे  माहिष ' मदांधतेने: 
समथन करणाऱ्यांवर या शोधाची जबाबदारी अधिक. 
पडते.*" 


१५. गोपाळाश्रमांच्या € अपथ्यु या पाठाच्या समर्थनासाठी जसा केतकरांनी आकांत मांडला आहे? 
तसा अन्य काही आश्रमांच्या मतानुसार ठरणारा ' वार्राने ? यांतील * वार ? घातूचा ' सांगणे ? हा जो अर्थ 
( ज्ञानेश्वरीतील इतर प्रयोगांवरून पाहता खुद्द ज्ञानेश्वरांनाही हा अथ माहीत असल्याचे दिसत नाही, ) त्यासाठी 
त्यांनी मांडला नाही, हे तरी सुटेवच म्हटले पाहिज. यांचे कारण असे असणे शक्य आहे की, हा अथ राज- 
वोड्यांनी स्वीकारला आहे, आणि राजवाड्यांचे मत नेहमी चुकीचेच अशी केतकरांनी एक अप्रकटित ' कंसोटी*च 


मानली आहे. 


शट 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ज्ञानेश्वरीतील स्थलविशेषांचा विमशे : केतकरांचा गोंधळ 


“पग्राध्यापकीय अर्थ ?? 

एवढ्या या चर्चेनंतर प्रभ्न असा उत्पन्न होईल की, 
शेवटी “ वैद्यु पथ्य वारुनि जाये*. या वचनाच्या 
* प्राव्यापकीय अर्था "चे काय झाले £ कारण वरील 
चर्चेत मी प्रतिपादिलेला अर्थ आणि मंगरुळकर-केळ- 
करांनी दिळेला अर्थ हे सर्व अंशात समान नाहीत. या 
प्रश्नांचे उत्तर देताना प्रथम हे स्पष्ट केळे पाहिजे की 
प्रस्तुत लखा उद्दिष्ट केतकरांच्या निर्दिष्ट प्रतिपादनाचा 
परामर्श हे आहे; मंगरूळकर-कळकरांच्या प्रतिपादनाचे 
समर्थन हे नव्हे. तथापि येथे मुद्दा आलाच आह 
म्हणून हे सांगावयास हरकत नाही को, मंगरूळकर- 
केळकरांनी केलेला ओवीचा अर्थ मूलतः निदोष आहे; 
मात्र त्यांनी ' पथ्य वारुनि? या शब्दांचे जे सविस्तर 
बिवरण केळे आहे- पथ्यात अपथ्याचाही निषेध अंत- 
भूंत, इत्यादि- त अकारण गोरवांचे आहे आणि त्यात 
गृहीतेही बरीच करावी लागतात. त्यानी केळेळे बिवरण 
अभिप्रेत असते, तर ग्रंथकाराने ' पथ्य ! असे पद न 
योजता “अन्न? किंबा * आहार ? असे पद योजले 
असते. शिवाय, केतकरांच्या अर्थाची चर्चा करताना 
मांडलेला मुद्द- हा की, पाचव्या ओवीअखेर पूर्ण 
झालेला विसंगतीचा आरोप लक्षित अर्थी आकस्मिकपणे 
पुनरुत्थापित होतो,- मंगरुळकर-केळकरांच्याही विव- 
रणाला उपपन्न होतो; कारण या विवरणाचचा रोख, 
वद्याने दिलेळ मोठे अभिवचन आणि त्याची प्रत्यक्ष 
कृति ( विषदान ) यामधल्या विसंगतीकडच वळतो. 
: केतकरीय? अर्थ 

केतकरांच्या मात्र मूळ अर्थांत आणि त्याच्या विव- 
एणात-दोहोतही दोष आहे, हे मागे सविस्तर दाखविलेच 
आहे. त्याच्या भरीला सांगण्यासारखे येथे एवढेच की. 
मंगळूरकर-केळकरांचे राब्दार्थ ' धोपटमार्गी ' ठरवून 
त्यांनी ' पथ्य इत्यादि राब्दांचे जे वैद्रकातळे “ पारि- 
भाग्रिक, शास्त्रीय ' अर्थ दिळे आहेत, त्यांत घोटाळा 
आहे. 'औषध > रोगनाशक; पथ्य _ रोगस्तंभक आहार 
अपथ्य > रोगवधेक आहार-विहार; ' येथपयंत घासा- 
घीस करण्यासारखे फारसे काही नाही. पण * विषर्‌ 
परम हिंसक अपथ्य? हे मात्र अद्भत आहे ! विषाच्या 
या ल्क्षणात जो ' अपथ्य -शब्द आला आहे, त्यांचे 
स्वतः केतकरांनीच केलेळे लक्षण त्याच्या जागी घातले 
तर *“ विष >: परम हिंसक रोगवधक आहार-विहार 
असे समीकरण होईल, एकूण, “ विष? हा मुळात 
एक “ आहार ' आहे तर ! विषाची गणना आहार- 


द्रव्यात कोणत्या वैद्यक-ग्रंथात केली आहे ते कळू दे तरी 

“ आहार ? याचा अर्थ “ निरोगी अवस्थेत शरीराचे 
पोषण-धारण करणारा द्रव्यवर्ग? असा असावा असे 
बाटते. यात माझी काही चूक होत असल्यास ( कारण, 
बद्यकाच्या श्ानाबद्दळ मला केतकरांच्या इतका आत्म- 


'विश्वास नाही, ) ती केतकरांनी कृपया माझ्या दृष्टीस 


आणावी. दुसरे असे की, ' बीष ' हा जर “ अपथ्या "चा 
एक विदोष असेल, तर त्याच न्यायाने 'औओषध? हा 
: पथ्या "चा एक विशेष का ठरू नये ? तसेही ठरल्यास 


'भझषध हाही एक मुळात आहार ठरण्यास अडचण 


नाही. या सगळ्याचा निष्क्धे असा निघेल की, वैद्यकाचा 
शास्त्रीय दृष्टीने काडेचिराईत, संत्री-मोसंबी, भजी-भोपळा 
बःचनाग हे सर्वे मुळात ( म्हणजे मनुष्याच्या स्वस्थ 

निरोगी-अवस्थेत ) आहार असून ते विशिष्ट परिस्थि- 
तीत रोगनाशक-रोगस्तंभक किंवा रोगवधक-हिंसक 
ठरतात ! ही उपपत्ति फारच मौलिक आहे; तिच्यावर 
केतकरांनी सविस्तर ग्रथ अवड्य लिहावा !! वस्तुस्थिति 
अशी दिसते की, केतकरांनी विषाला अपथ्याच्या पोटात 
घातळे आहे (हे त्याला रोग्याच्या पोटात घालण्यापेक्षा 
अथातच चांगले ), त विवाद्य ओवीचा स्वसंमत 
दाष्टातिकाशी मभळ घालण्याच्या हव्यासाने घातळे आहे 
कारण दाष्टीतिंकातले विषप्रतिसंवादी असे घोर (संग्राम ) 
कर्म हे अपथ्यप्रतिसंवादी अश्या अद्षेष कर्माचा एक 
विशेष आहे. 
उपसंहार 

या सर्व चर्चेवरून असे कळून येईल की, पाठनिर्णय 

अर्थनिणय इत्यादि गोष्टी शास्त्राच्या क्षेत्रातल्या असून 
या क्षेत्रात प्रमाण हा पदार्थ सार्वभौम आहे. त्यात 
व्यक्तिमाहात्म्य, अध्यात्मसाधना, इत्यादि गोष्टी अप्रस्तुत 
असून त्यांच्यामुळे कोणताही मुद्दा साधित-बाधित 
होत नाही; तो साधित-बाधित ठरवावयाचचा असल्यास 
नवी प्रबल प्रमाणेच उपन्यस्त करावयास हवी. या 
गोष्टींचे विस्मरण घडल्यामुळे केतकरांनी स्वमतसमर्थनार्थ 
अध्यात्मसाधनेचे अप्रस्तुत दडपण आणण्याचा भोंगळ 
प्रयत्न केला आहे तो फसला आहि. केतकरांनी केलेले 
ओव्यांचे अथ दोषप्रचुर आहेत. ' प्राव्यापकीय अर्थ 
पूर्ण निदोष नाहीत; पण त्यात अध्यात्मसाधनेचे दडपण 

आणलेले नसल्यामुळे ते समप्रमाण सुधारणेला संदेव 
खुळे आहेत. अश्या भ्रमिकेवरून वाद केला तरच तत्त्व- 
बोधाला अवसर आहे, अन्यथा नाही. 


><>><<<4५9०-0171- 


न, भा ७ एफ 


” ४९ 


प्रा. प्र: ज. जोशी 


अर्थशास्त्रपरिषदेच्या ४६ व्या अधिवेशनावर दृष्टिक्षेप 


- अखिल भारतीय अर्थशास्त्र परिषद यंदा मुंबईला 
झाली. परिषदेचे अध्यक्ष कलकत्ता विद्यापीठाच्या 
अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. बसू हे होते. स्वागता- 
थ्यक्ष कुलगुरु डॉ. साठे हे असून उद्‌घाटनाचे काये 
अर्थमंत्री श्री. कुष्णमाचारी यानी केळे, परिषद एकूण 
चार दिवस चालली. पहिल्या दिवशी उद्घाटन आणि 
अध्यक्षीय भाषण, दुसर्‍या दिवशी आधीच निवड- 
लेल्या विषयावर गटवार चर्चा, तिसऱ्या दिवशी त्याच 
विषयावर खुल्या बैठकीत चर्चा आणि चोथ्या दिवशी 
सध्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर खली चर्चा, असा 

एकूण कार्यक्रम होता. याशिवाय दोन सहली आणि 
करमणुकीचा कार्यक्रम यांचाही समावेश होता. 
आधी निवडलेले विषय पुढीलप्रमाणे होते : 

(१) एल ० ९ फि 

(२) रिझऱ्हे बँकेचे चलन, पतविषयरक धोरण, 

(३ ) निर्यात उद्योगधंद्यांतील उत्पादकता, 
सद्यःकाळातील महत्वाचा प्रश्न म्हणून लोकशाही 
समाजत्रादांतर्गत आर्थिक प्रश्न या विषयाची निवड 
झाली होती. 

स्वागताध्यक्ष डॉ. साठे यांनी आपल्या भाषणात 
मुंबई विद्यापीठाने शैक्षणिक प्रगतीसाठी केलेले प्रयत्न 
नमूद केळे, अर्थशास्त्र विभागाची वाटचाळ आणि 
वाढ याविषयी उछेच केला आणि मुंबईच्या उज्ज्वल 
परंपरेची साक्ष दिली, अर्थशास्त्राचे उत्तम विद्यार्थी 
विद्यादानाच्या कार्याकडे कसे आकर्षित करावेत ही 
आज विद्यापीठांपुढ मोठी बिकट. समस्या आहे, तिचा 
त्यांनी उचित दाब्दात उच्चार केला, 

श्री, कुष्णमाचारींचे (माष्रण) अपेक्षेइतके चांगले झ'ले 
नाही, किथेक वेळा असे बाटेकी त्यांनी हे मारण आधी 
वाचले आहे की नाहो, सारखे अडखळायचे, एकदोनदा 
तर त्यात्रद्ळ त्यानी सभाग्रहाची माफी मागितली, 
गेल्यावर्षी श्री. मोरारजी देसाई यांनी केलेले भाषण दृष्ट 
लागेळ इतके सफाडदार आणि जोरदार झाले होते. 
अर्थात्‌ श्री, कृष्णमाचारींनी काही महत्ताच मुंदे मांडले 
हे खरेच. गेल्या दोनतीन वर्षातील आ।थक प्रगती 


*. 


समाधानकारक नाही. दाती-उत्मादनही फारशी वाढ 
दाखवीत नाही. या कटु अनुभवाचा उल्लेख करून 
कुठल्याही प्रकारे गाफीलपणाळा वाव नाही असा योग्य 
इशारा त्यांनी दिटा. चोथी योजना तयार करताना 
ज्या प्रश्नांचा साकल्याने विचार झाला पाहिज त्यांचा 
त्यांनी निर्देदा करून त्यासंबंधी थोडे मार्गदर्दानही केळे 
नियोजनाचे मूलभृत धोरण, रूपरेधा हो बरोबर असून 
आद्योगीकरणावर दिलेला भर समर्थनीय असल्याचे 
त्यानी सांगितले, (»०9800)]130101--011९10९0 
योजनेऐवजी 1100०॥11९- ०11९160 योजनेचा त्यांनी 
राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने जोरदार पुरस्कार केला, 
नियोजनामुळे समाजात घडून येणारे संस्थात्मक बदल 
अतिदाय महत्वाचे असतात, म्हणूनच यापुढे नियोजन 
ही कवळ अथंश्ास्त्रज्ञाची बाब राहणार नसून समाज- 
शास्त्रज्ञानेही त्यात रस घेतला पाहिजे असा त्यांचा एक 
मुद्दा होता. चोथ्या योजनेच्या निदान सुरुवातीच्या 
काळात तरी मजबुतीकरणावरच भर द्यावा लागेल असा 
महत्त्वाचा कयास त्यांनी व्यक्त केला. 


यानेतर डॉ. बसू यांनी आपल्या ३८ पानी छापील 
भाषणाचा महत्वाचा भाग वा'चून दाखविला. हे भाषण 
डॉ. बसू यांचा दीघे व्यासंग आणि विषयावरील प्रभुत्व 
यांचे उत्कृष्ट प्रतीक होते. त्यांनी आपले सारे व्याव- 
सायिक आयुष्य चलन, बँका आणि तत्सम विषयांना 
वाहिलेले आहे, त्यामुळे त्यांच्याइतका अधिकारवबाणीचा 
वक्ता लाभणे कठीण, 


भाषणाच्या पहिल्या भागात डों. ब्रसूंनी चलन- 
विषयक धोरणासंत्रेधी. पाश्चिमात्य अर्थशास्त्रज्ञांच्या 
विचारसरणीत कोणकोणते बदल घडत आले याचे ऐति- 
हासिक दृष्टीने विवेचन केळे, दुसऱ्या भागत त्यांनी 
भारतात जे रिझव्ह बँकेच्या अथव्यबहारावर आणि त्या 
अनुषंगाने चलनाच्या विषयावर संश्योधन झाळे आहे 
त्याचा आढावा घेतला. हे दोनही भाग अत्यंत स्पष्ट, 
मुंदेसूद आ'ण विशेष म्हणजे परिपूण वाटले. तिसऱ्या 


ध्‌ 0 


अर्थशास्र परिषदेच्या ४६. व्या अधिवेशनावर दृष्टिक्षेप 


भागात अध्यक्षांनी धोरणविषयक मीमांसा केली, ती 
अर्थातच महत्त्वाची ठरते. विशेष म्हणजे आपली, मते 
त्यानी निभींडपण मांडली. देशातील व्याजाचे दर एकू 
णच सध्यायेक्षा अधिक असावेत असे त्यानी प्रभावीपणे 
सुचविले. त्यामुळे भांडवलासारख्या कमी पुरवठा अस- 
लेल्या उत्पादन-घटकाचा वापर होण्यात योग्य काटकसर 
होईल. कमी व्याजाच्य़ा दरामुळे श्रम आणि भांडवल 
यांपैक्री भांडवळ वापरण्याकडे कल निर्माण होतो. शिवाय 
कर्जांच्या मार्गाने भांडवळ मिळविण्याचे प्रयत्न वाढीस 
लागून भागभांडवलाची पीछेहाट होते. जास्त 
व्योजाच्या दरामुळे बँकांच्या ठेवीही वाढण्यास मदत 
होईल. आज बँकांपेक्षा कितीतरी अधिक दर देऊन 
व्यापारी संस्था, कापोरेशन्स वगैरेंनी ठेवी आकर्षित 
करण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे, याची त्यांनी 
जाणीव करून दिली. 

भाषणाच्या शेवटी त्यांनी सक्तीच्या बचतयोजने- 
संभंधी मौलिक सूचना केल्या. या योजनेतील ठेवींची 
परतफेड कशी होणार, हप्त्याइप्य्याने किंबा काय 
याविबयी अजून स्पष्ट कल्पना येत नाही असे सांगून 
ज्यावेळेला या ठेवींची परतफेड केली जाईल त्यावेळेला 
तिचा चलनपुरवठ्यावर घातंक परिणाम होईल असा 
धोक्याचा इशारा त्यांनी. दिळा. शिवाय या ठेवी 
सक्तीच्या असल्याने बचतीच्या वास्तविक किंमतीचद्दल 
(४९५) ४४]७९) काहीतरी हमी सरकारने द्यायला 
- हवी असेही ते म्हणाले. नेहमीच्या ऐच्छिक बचतीच्या 
बाबतीत हा प्रश्न उदूमवतच नाही, कारण त्याबाबतीत 
किंमतीतील फरकाचा धोका पत्करणे ही वैय्यक्तिक 
जत्राबदारी असते. ठेवीची परतफेड करताना किंमतीच्या 
निदेशांकाशी संल्य़ असलेले बॉण्ड्स्‌ ( 110९5- 
111]-8१ ७०७१७) देण्याची एक सूचना त्यांनी केली. 

शेवटी गेल्या तीस वर्षांत देशाच्या चलनक्यवस्थे- 
विषयी, बकांच्या व्यवहाराविषयी, रीतसर चौकशी 
झालेली नाही हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिळे आणि 
अश्या चौकशीची नितांत आवश्‍यकता पटवून देऊन 
आपले भाषण संपविले. 
परिषदेतील विविध विषयांवरील चर्चा :- 

गृ७०ण'४ ०! ६७९ 1") यावरील चर्चेचे सूत्- 
संचालन दिछीच्या 1550१४७ ०. 7००0101110 


७:०७ चे डॉ. राजकृष्ण यांनी अत्यंत कुरालतेने 
केले. नेहमीची नित्रंध वाचण्याची पद्धत बाजूला सारून 
डॉ. राजक्रृष्ण यांनी .स्वतःच चर्चेला प्रारंभ केला. 
विषयावरील नित्रंधाचा सारांश देऊंन चर्चेचे ठळक 
भाग त्यांनी पाडळे. सुरुवातीला चर्चा मुद्याला सोडून 
झाली तरी नंतर एकूण चचचा. दर्जा .चांगला होता. 
(अ ) विवेचनाच्या दृष्टीने 0175) आणि 19१0819 
या घटकांचा उपयोग किती १ त्यांतील अधिक योग्य 
कुठला घटक ?, (ब्र) पररागत विवेचनावरील टीका, 
(क) ए॥७ च्या वाढीसंत्रंधी अधिक विवेचन कर- 
णारे आधुनिक्र प्रयत्न, ( ड ) नियोजित अर्थव्यवस्था 
आणि एप ची कल्पना, आणि (इ )_ घरगुती 
( प्र००४७९)०10) 7177) ची वैशिष्टये इत्यादि अंगांनी 
या विषयाचा साद्यंत विचार झाला. 


: रिझव्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण? या चर्चेत 
अनेकांनी भाग घेतला, या विषयाबाबत एकूण आस्था 
बरीच दिसली. सर्वांत जास्त नित्रेध आले ते याच 
विषयावर, सर्वांत जास्त गर्दी झाली ती याच गटात, 
चर्चेचे अध्यक्षस्थान कलकत््याचे डॉ. सेन यांनी 
स्वीकारले होते. 


या चर्चेत थोडेसे खरमरीत आणि वादजनक असे 
वक्तव्य बँक ऑफ बडोदाचे श्री. शाहा यांनी केले. 
रिझव्ह बँकेच्या सहकारी चळवळीला पतपुरवख्याच्या 
घोरणावर त्यांनी टीका केली. बराचसा पतपुरवठा अनु- 
त्पादक गोष्टींसाठी खच होतो आणि त्यामुळे हा व्यवहार 
किंमतवाढीत भर टाकतो असा त्यांचा मुद्दा. शिवाय 
सहकारक्षेत्रात मागासलेल्या राज्यांना पुरेशी मदत मिळत 
नाही, बड्या सोसायट्यांना जास्त मदत मिळते हीही 
गाऱ्हाणी त्यांनी ऐकविली. प्रा. धनंजयराव गाडगीळ 
यांनी त्याला विरोध केला. त्यांच्या मते रिझर्व्ह बँकेने 
सहकारी संस्थांना केलेला पतपुरवठा हा खाजगी 
पुरवठ्याला प्रतिरूप ( ७५७५६६७) ठरत आहे, 
एकूण चलनपुरबठ्यात तो नक्त भर टाकीत नाही 
(७११॥६ए९). शिवाय, बऱ्याच बाबतीत उत्पादन- 
वाढ होत आहे अस्ते त्यानी सांगितले, प्रा. मेथ्यूजू 
आणि डौ. ब्रह्मानंद यानी प्रा. गाडगीळांचे म्हणणे 
खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र या सुद्यासंबरंधी 
आकडेवारी कुणी दिली नाही, 


५१ 


अ डक "ऊएऊ 
_- ऐल नचर निट तज, 
द वा 
"ळ्प्पज्त 


सगणकीकृत 


नवभारत 


प्रा. गाडगीळ, डॉ. मुरंजन आणि प्रा. अजारिया 
या ज्येष्ठ तज्ज्ञांनी रिझव्ह बँकेच्या धोरणाला प्रत्यक्ष 
व्यवहारात किती मर्यादा संभाळाव्या लागतात याचे 
उत्तम विवेचन केल. 

तिसऱ्या गटाचे सुत्रसंचालन मुंबईचे डो. लकडा- 
बाला यांनी केले. या चर्चेत ' उत्पादकता ? या संज्ञे” 
पासून तो कमी उत्पादकतेचा दोष, कुणाकडे जातो या 
मुद्यांवर भर दिला गेला, चर्चेत एक महत्त्वाचा बिचार 
,झाला नाही असे डॉ. लकडावाला यांनी अहवालात 
म्हटले. तो म्हणज, देशातील गुंतवणूक एवढी वाढत 
असतानासुद्धा उत्पादकता का वाढत नाही? हा 
केबळ निर्यातप्रधान धंद्यांचाच प्रश्न आहे की सर्व 
व्यवसायांच्या बाबतीत तोच अनुभत्र वेतो ? परंपरा- 
गत निर्यातींवरील भर समर्थनीय आहे का ? एकण 
सामग्रीच्या वाटणीत (४110091101 ०! 1९80010688) 
काही दोष. नाहीत ना? अशा प्रकारच्या मुद्यांचा 
बारकाईने खल झाला नाही 


काही जणांनी उत्पादकतेपेक्षाही उत्पादनखर्च 
(००४४७) आणि उत्पादित वस्तूची किंमत ( 8९ 
70७७ ) यांना जास्त महत्त्व दिले. अर्थात्‌ उद्योग- 
धंद्यातील खर्चाविषयी अधिक अभ्यास होण अत्यंत 
जरुरीचे आहे. एका ज्येष्ठ वक्त्याने मात्र त्याला 
विशेष महत्त्व दिळे नाही 


एकूण चचतून महत्वाचे असे बरेच विवरण झाले. 
मात्र ते प्रमावी रीतीने मांडण्यात अर्थशास्त्र अ- 
यशस्वी झाळे हे कबूल केळे पाहिजे. अनेकांजवळ 
वक्तृत्वाची प्राथमिक तयारीही नव्हती. नवीन, तरुण 
वक्त्यांमध्य डॉ. एस्‌. बी. मेहता, मुंबईच्या 
झेवियस . कॉलेजचे प्रा. ओझा आणि डॉ. हजारी 
बँक ऑफ बडोद्याचे श्री. शहा यांची भाषणे चांगली 
झाली. डों. राजक्रष्ण यांचे वक्तृत्व आणि_इंग्रजी भाषा 
सफाइदार आहे. विशेष म्हणजे आपले म्हणणे स्पष्ट- 


पणे आणि आकषक रीतीने मांडण्यात फक्त तेच यशस्वी . 


होत असत असे म्हणण्यात चूक होणार नाही. दिछीच्या 
डॉ, भंगवतींची अनुपस्थिती जाणवली. 
चर्चेसाठी आलेले निनरध पंघधराएंक दिवस आंघी 
व्य >. 0 च :.. >. > 
मिळाले तर फार बेरे होइल असे वाटते. त्यामुळे निबरघ- 
काराने आपल्या नित्रंधाचा गोषवारा सुरुवातीस 


देण्याची आवद्यकुता. राहणार नाही. एकूण सर्व 
निजंधरांसंबंधीचा आपला अहवाल सादर करून संचा- 
लकाला सुरुवातीपासूनच चर्चेला तोंड फोडता येईल. 
डॉ. राजकृष्ण यांनी जशी सुरुवात केळी तसाच पवित्रा 
इतरांनीही घ्यावा, ( अर्थात्‌ डॉ. राजकृष्ण यांचा अह- 
वाळ खूपच लांब होता हे वेगळे. ) अर्थात्‌ या पद्धती- 
मुळे एक गोष्ट होईंल-- ' कॉन्फरन्सला पेपर वाचला 
असे कुणाला सांगता येणार नाही ! 


शेवटच्या दिवसाची चर्चा अपेक्षेईतकी उंच गेली 
नाही. डॉ. राघाकमल मुखजी अध्यक्ष होते. त्यानी प्रा 
वकील यांना उपोट्घात करायला सांगितले. प्रा. वकी- 
लांनी लोकशाही समाजवादाचा अर्थ विस्तृतपणे, बरा- 
चसा घटनेचे आणि काँग्रेसच्या जयपरच्या ठरावाचे 
बोट धरून, लावला. मात्र लोकशाही समाजवादी व्यव- 
स्थत नेमकी कुठली आर्थिक रचना अभिप्रेत आहे, 
या पद्धतीतील आर्थिक प्रेरणा काय असतील, लोक- 
शाही समाजवाद या ध्येयाचा स्वीकार केल्यावर कुठल 
सपषे अटळ आहेत याचा त्यांनी जवळजवळ उछेलंही 
केला नाही. आपल्या भाषणाचा सर्व रोख त्यांनी 
आजच्या चारित्र्याच्या ऱ्हासाकडे वळवला. आज अनेक 
चांगळी, उपयुक्त मूल्य ऱ्हास पावत आहेत, लोकांमध्ये 
नातिमत्तेची चाड राहिलेली नाही, आर्थक व्यवहार 
स्वाथ आणि फसवणूक याच प्रेरणांवर आधारलेले आहेत 
इत्यादि तक्रारीचे गुऱ्हाळ लावून त्यांना चर्चेस प्रारंभ 


केला. या चचताल उत्कृष्ट भाषण डॉ. व्ही. क, आर, 


व्ही. राव यांचे. मात्र त्यांनाही दोवटी थोडा विरस 
केलाच. प्रथम त्यांनी लोकशाही समाजवादी राष्ट्राला 
कुठल्या आर्थिक संघर्षाना तोंड द्यावे लागेल याची पूर्ण 
कल्पना दिली. बचतीच्या प्रश्नासंबंधी ते म्हणाले की 
बचतवाढ मंदावण्याचा धोका आहे, तिच्या वेगासंत्रंधी 
निश्चिती देणे कठीण आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मर्यादा 
अधिक खंत्रीरपणे निश्चित कराव्या लागतील, खाजगी 
उत्पन्नावरही कमाल मर्यादा टाकावी लागेल, त्याच- 
बरोबर येत्या काही वर्षातच किमान उत्पन्नाचे धोरणही 
हाती घ्यावे लागेळ असे त्यांनी ठामपणे म्हटले. या 
सव समस्या मांडून झाल्यावर “ आपण त्या सवौना 
उत्तर दक शकणार नाही, पण त्या सुटतील असा 
आश्यावाद मात्र आपल्याला आहे? असे त्यांनी सांगि- 


५२ 


हर 25 ४-:00::: 
"करखगघरचिघ्जचञ, 
"रड या टण] र पुव 


अर्थशास्त्र परिषदेच्या ४६ व्या अधिवेशनावर दृष्टिक्षेप 


सतछे, खतःच्या एका आवडत्या सिद्धांताचा त्यांनी 
पुनरूचार केला, ते म्हणाले की देशातल्या सवे वरच्या 
वर्गातल्या लोकांनी ( बुद्धिजीवी मध्यमवर्गासकट ) 
महात्मा गांधींच्या तत्वज्ञानाचा पाठपुरावा केला पाहिजे, 
या मुद्यावर ते नेहमी धार्मिक वृत्तीने बोलतात. यांवेळे- 
लाही तसेच झाले आणि एका उत्तम, वस्तुनिष्ठ भाष- 
आदा शेवट निराद्याजनक झाला. 

डॉ. राजकृष्ण यांनी लोकशाही आणि समाजवाद 
या दोन थ्येयात नजीकच्या काळात निर्माण होणाऱ्या 
संघर्षाची कल्पना देऊन शेवटी त्यांचे उत्तर हे न्यावहा- 
रिक क्षेत्रात, अमलत्रजावणी करताना सापडू शकेल 
असे प्रतिपादन केळे, मात्र चर्चेमध्ये कॉँग्रस पक्षाने 
आपल्या धोरणाचा ( बऱ्याचश्या अंशी नुसता ) 
पुनरुच्चार का केळा या प्रश्नाचा देशाच्या सद्यः- 
स्थितीच्या संदर्भांत कुणी विचार केला नाही. आथिक 
स्थितीमध्ये ज.ताण, जो दबाब अनुभवाला येत आहे 
त्यामुळे लोकशाही समाजवादाची घोषणा केली नसेल 
'काय ? शिबाय. समाजवादी समाजरचनेच्या घोष- 


लळेखक-- 

च्छ ह 
यैदिक संस्कृतीचे विकसित रूप 
संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत 


| | प्राज्ञपाठहछाळामण्ड 


वैदिक संस्कृतीचा विकास 
तकतीर्थ. लक्ष्मणश्ाखी जोशी. 


म्हणजेच आजची भारतीय संस्कृति होय. भारतीय 
झालेल्या स्रूपाचें बणैन या पुस्तकांत प्राधान्यानें 


वाक्याला लोकशाहीची जोड द्यावीशी वाटली याला 
कुठली परिस्थिती कारणीभूत झाली ? कारण तसे 
पाहिळे तर घटनेने संसदीय लोकशाहीची चौकट. दिली 
आहे, आणि पूर्वींच्या ठरावानुसार समाजवादाचे 
त्येयही कॉँग्रेसने समोर ठेवलेच आहे. म्हणूनच 
सध्यांचे आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय प्रवाह 
कुठळे आहेत याचा विचार करून मग लोकशाही 
समाजवाद स्वीकारल्यावर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक 
संघर्षींचा खळ करायला हवा होता, क 

शिवाय, स्वातंत्र्य आणि समता या दोन्ही गोष्टींची 
जपणूक करू पाहणाऱ्या व्यवस्थेत निरनिराळ्या आर्थिक 
समस्या सोडविण्याची एखादी पूर्ण शास्त्राधिष्ठित अशी 
उपाययोजना (3. 01०९७७७ 7 8000 3 
मांडता येईल का हाही विचारा मुद्दा आहे. त्यामुळेच 
डा. राजकृष्ण यांचे म्हणणे पटते. 20070 

असो. एकूण चार दिवसात माफक थंडी असताना 
औौद्धिक वातावरणही फार गरम झाले नाही हेही नसे 


थोडके! 


ळ-ग्रन्थप्रकारान 


केळें आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 


अत्यंत अप्रतिम अंशा प्रकारचें हें पुस्तक आई. 


किंमत ६ रु. 


प्रकाशक : व्यवस्थापक, प्राज्ञषपाठणाळामंडळ 
वाई ( जि० सातारा ) 


| 
| 


वाचकांचा पत्रव्यवहार -- 
(१) 


कालिदासविषयक बादरायणी संशोधन ? . 
: डॉ. टी. जी. माईणकर व श्री. अ. ज. करंदी- 
क्र यास प्रत्युत्तर - 

“: कालिदासविषयक बादुरायणी संशोधन ? 
शीर्षकाचे माझे दोन लेख । नवभारता'च्य़ा गेल्या 
आगस्टच्या ब सप्टेंबरच्या अंकांत प्रसिद्ध झाले 
आहेत. त्यावर डॉ, माईणकर व श्री. करंदीकर यानी 
काही आक्षेप घेतले आहेत 

डॉ. माइणकर यांच्या पुस्तकाचे परीक्षण करताना 
डॉ. रूवेन यांच्या काही मतांची चर्चा, ती मते डे 
माईणकर यांची होत असे अनवधांनाने समजून केली 


आहे याबद्दल खेद होतो. ती मते डॉ. माईणकरां- 
नाही मान्य नाहीत असे त्यानी आपल्या पुस्तकात 
दाखविले आहे. तेव्हा ती टीका डॉ. माईणकरांना 
अर्थातच लागू नाही, 

ही एक बाबर सोडल्यास बाकीच्या परीक्षणात डॉ. 
माईणकरांच्या विवेचनाचा विपर्यास झाला नसावा. 
निदान तो त्यांनी वाचकांच्या निदशेनास आणला 
नाही, “ अशा प्रकारच्या अभ्यासात मतभेद ग्रही 
तच धरावे लागतात ?! असे डॉ. माईणकर समत- 
समर्थनार्थ म्हणतात. त्याविषयी इतकेच म्हणावयाचे 
की, “ स्वभावपरिपोष !?, “ रसंग्रहण !? यासारख्या 
काही बाबतीत “ भिन्नरचिर्हि लोक: !? या न्यायाने 
मतभेद होणे संभवनीय आहे, पण “'कालनिश्चिति” 

ग्रथकारांची एकता वा भिन्नता ? यासारख्या 
विषयात उपलब्ध प्रमाणांची सत्यासत्यता वस्तुविषयक 
चिकित्सकदृष्टीने ठरविण्यास प्रत्यवाय नसावा. नाही 
'तर जितक्या व्यक्ति तितके संशोधन भिन्न होईल, 
आणि त्याला काहीच ताळतंत्र राहणार नाही. या 
दृष्टीने त्यांनी व इतर वाचकांनी माझ्या विवेचनाचा 
विचार करावा « 

आता श्री, करंदीकरांच्या आक्षेपांकडे वळ 
माझी टीक्रा विपर्यासपूणे आहे अश्ली त्यांची 


तक्रार आहे. त्यानी दाखविलेल्या विपर्यासांचे थोड- 
कयात परीक्षण करू, 


( १) कल्हंणाला “ अर्वाचीन चिकित्सकांचा 
पूर्वावतार ? असे म्हणण्यात श्री. ' करंदीकरांनी 
त्याला गौरविले होते असे मी समजल्ये होतो, पण 
त्यात-चूक झाली खरी. कारण श्री. करंदीकरांना 
खत:शिवाय्र इतर कोणाचाच गौरव वाटत नाही 
असे दिसते, अर्थातच कल्हणाने पुरस्कारिलेला 
ऐतिहासिक लिखाणातील नि:पक्षपातीपणाही त्याना 
मान्य नाही, बादरायणी पद्धतीने तर्वटे रचणेच 
त्यांना मान्य आहे असे दिसते. 

(२) .“ कालिदासाचे गोत्र कपि असल्याने 
त्याने मालविकाश्निमित्रात वानराचा उपयोग केळा 
आहे, का. कवीच्या व्यवसायासह तो कपीचाही 
व्यवसाय थोडाफार करीत असल्याने त्याळा या संकट- 
प्रसंगी कपीची आठवण. झाली याचा उलगडा प्रो 
झाला यांनी केला नाही ” असे म्हणून. करंदीकरांनी 
प्रो, झाळाच्या विवेचनातीळ दोष दाखविला होता 
आणि वरील दोन कारणांपैकी एकामुळे कालिदासाने 
आपल्या नाटकात पिंगळ वानराचा उपयोग केला 


असावा असे सूचित केले होते. 'बादरायणी पद्धतीने 


संशोधन - करण्याची संवय लागल्यामुळे कपि या 
शब्दाचा प्रयोग पाहताच करंदीकरांना “ कपि ? 
गोञाची आठवण झाली आणि ते गोत्र कालिदापाचे 
असावे- असे संशोधन त्यांना सुचले, “' भारतात 
वानर' हा प्राणी करमणुकीकरिता सहसा पाळीत 
नाहीत ग्हणून कालिदासाला ग्रीक नाटकावरून पिंगळ 
वानराचा उपयोग करण्या'ची कल्पना सुचली असावी. ?? 
असेहि तकंट त्यानी इतरन्न केळे आहे. त्यांचे साधार 
खंडन मी रत्नाबळीतीळ एतद्विषयक उल्लेख दाखवून 
केल्यावर आता ते ' परिह्वासविजल्पित सखे परमार्थन 
न ग्रह्मतां वचः? या कालिदासोक्तीचा आश्रय करून 
: अहो, ती सर्व थड्टा होती! असे म्हणून ते 
पळवाट काहू पाहत आहेत, उद्या माझे सर्वच 
पुस्तक * परिहासविजल्पित आहे ? असे ते न 
म्हणोत म्हणजे झाले ! वाराविक पाहता त्यानी 


५४ 


पत्रव्यवहार 


* परिहासविजल्पितं ? इत्यादि उक्तीचा या प्रसंगी 


आश्रय्न करावा हे उचितच आहि. शाकुंतलात_ 


दुष्यन्त विदूषकास आपले शाकुन्तलाविषयक- प्रेम 
सांगतो. पुढे त्याला राजधानीस पाठविण्याचे ठरल्या- 
वर तो अंतःपुरातील स्त्रिय़ांपुढे आपल्या त्या प्रेमाचा 
'परिस्फोट करील अशी भीति वाटून राजाने * ही 
सर्व थट्टा आहे! असे सांगून त्या ब्रिकट प्रसंगातून 
आपली सुटक्रा करून घेतली आहे. करंदीकरही 
तसेच करू पाहत आहेत. 


(३ ) “ कालिदासाला ग्रीक नाटकाचा आदर 
न मिळाल्याने त्याने श्याकुंतळातील पाचव्या अंकात 
वेंघळ्यासारखी रचना केली आहे. जो राजा एकट्या] 
सारथ्यासह कण्वाश्रमात तीन चार आठवडे राहिला 
होता त्याला क्षाकरव व. शारद्धत हे कण्वशिष्यही 
अपरिचित असावेत आणि षण्मासांपूर्वी आपण 
त्यांच्या आश्रमात अतिथि म्हणून राहिलो होतो 
याची झुद्ध नसावी, .ही गोष्ट अगदीच असंभ- 
बनीय आगि यामुळेच हास्यास्पद वाटते, असे 
आपले मत करंदीकरांनी पुनः ठासून मांडले आहे. 

कालिदासाच्या द्याकुंतलाचे परीज्नण आतापर्यंत 
अनेकांनी केले आहे, पण हा दोष पूर्वी कोणी दाख- 
विला नव्हता. दुर्वासाच्य़ा ह्यापात दुष्यंताला केवळ 
शकुंतलेचे विस्मरण होईळ असा निदेश आहे असे 
करंदीकरांचे म्हणणे आहे |! मग काय त्याने आपल्या 
शापात कण्वाश्रमातील सर्व व्यक्तींची जेत्री द्यावयास 
पाहिजे होती १ शकुंतलेचे विस्मरण व्हाबयाचे 
म्हणजे तत्संबद्ध सर्वच घटनांचे विस्मरण झाले 
पाहिजे. उदाहरणार्थ, श्याकुंतलाच्या पहिल्या अंका- 
'तील प्रसंग शकुंतलेशिवाय शक्‍य़ होईल काय, याचा 
करंदीकरांनी विचार करावा, तेव्हा या बालिश आक्षे- 
'पात काही तथ्य नाही. , 

(४) कालकाचार्य कथांनकांत सरस्वती नामक 
कॉलकाचार्य भगिनीवर गर्दमिळ राजाने केलेल्या 
अत्याचाराचे सम्थेन करंदीकर ती अल्पवयी अस- 


५५ 


ताना जैनानी. तिला श्राविका बनवून मठात ठेविले 
होते हे कारण. सांगून . करतात. आणि त्याचे 
समानोदाहरण .म्हणून १९०१ च्या मे. महि: 
न्यात कर्णावतीस झालेल्या दंग्याचा  उछेख *कर- 
तात, कर्णावतीच्या दंग्यात . अल्पवयी जन 
श्राविकेला मठाची दारे फोडून सोडविणाऱ्या तरु- 
णांनी तिच्याशी पुढे बलात्काराने विवाह केला होता 
काय, याचे संशोधन करंदीकरांनी करावे. वासविक 
कालकाचार्यांची भगिनी सरखती अल्पत्रयी होती, 
याला पुरावा नाही आणि तिला श्राविका केळे म्हणून 
गर्दमिछ राजाला तिच्यावर बलात्कार करण्याचा हक 
पोचत नाही. | 

माझ्या एतद्विषयक विवेचनात “ सरस्वती गर्दे 
मिछाची पट्टराणी झाली आणि तिला विक्रमादित्य 
हा पत्र झाला असे विधान यतिंचित्‌ही - पुरावा 
नसता करंदीकर ठासून करीत आहेत असे स्पष्ट 
म्हटले होते. पुढे करंदीकरांच्या विधानातील, चूक 
दाखविताना त्यांच्या मताचा अनुवाद “ सरस्वती' 
ही गर्दमिछाची पट्टगणी म्हणून राहिळी. नसून 
पुनरपि श्राविका झाली . होती हे स्पष्ट आहे 
अक्षा शब्दात केला होता. या शब्दांवरून सरस्वती 
गर्दमिछाची पट्टराणी होती हे मला संमत आहे, 
असे हातचलाखीने करंदीकर भासवीत आहेत, 

(५) विक्रमस्मृतीतील माझ्या “विक्रमादित्याची 
परग्परा ? या लेखाचा उछेख करंदीकर वरचेवर करून 
मी माज्ञे मत बदलले असा कांगावा करीत असतात, 
विक्रमादित्याच्या द्विसहखाब्दीचा उत्सव भारतात 
देशभर राष्ट्रीय उत्सव म्हणून करण्यात आला. त्या 
प्रसंगी संचालकांच्या आग्रहावरून तो लेख लिहिला 
होता..त्या लेखातही * कालकाचार्य कथानकात 
वर्णिलेल्या घटनांना उपोद्वलक असा निर्बिबाद 
पुरावा अद्यापि उपलब्ध झाला नाही!, 'कालका- 
चाये कथानकात वर दिलेली कथा खरी अस- 
ल्यास त्याने ( विक्रमादित्याने ) हा. संबत्‌ परकी' 


नवभारत 


शकाच्या मगरमिठीतून आपल्या मातुभूमीस सतंत्र 
करण्याच्या प्रसंगी स्थापिला असावा ' असे स्पष्ट 
म्हटले होते. तेव्हा मी आता आपले मत बदलले 
आंणि ते करंदीकरांनी त्या ग्रंथात मांडलेल्या “ विक्र- 
माच्या मातेचे नाव सरसती होते ? या अभिनव 
सिंद्धांतामुळे, असे भासवून करंदीकर आपली पाठ 
थोपट्टून घेत आहेत. त्यात किती तथ्य आहें हे वाच- 
कास कळून येईल. 

(६ ) “ अथेन्सच्या कवींचा कालिदासावरील 
प्रभाव ' हा लेख करंदीकरांनी पाच वर्षापूर्वी 
लिहिला आणि तो त्यांनी त्या वेळी मजकडे 
( अभिप्रायाथे १) पाठविला होता ही बातमी 
£ नंवभारता!तील गेल्या अंकांतील त्यांच्या लेखात 
मी प्रथम वाचली, करंदीकरांनी महाविद्यालयातील 
आचार्यांची टवाळकी अनेक॑ ठिकाणी केली आहे. 
भाझ्यावर तर त्यांची विशेष मर्जी आहे हे त्यांच्या 
अनेक कुत्सित लेखांबरून स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा 
स्यांनी आपला लेख मजकडे पाठविला असणे संभ- 
वनीय नाही. 

( ७ ) कालिदासाच्या ग्रंथात गणपतीचा उलख 
नाही यावरून त्याचा काळ ठरतो या त्यांच्या मताचे 
खंडण मी यापूर्वी अनेकदा केळे आहे, त्याची 
पुनरुक्ति करीत नाही, “ नवभारता “च्या नोव्हेबर 
६३ च्या अंकात श्री. द्‌. धों बज्ञे यानी ' गुप्त काळात 
गजाननाची उपासना प्रचलित होती तेव्हा कालि- 
दासाच्या ग्रंथात एकदाही चुकून सुद्धा गणपतीचा 
उल्लेख येऊ नये असे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला 
आहे, त्याचे उत्तर याच अंकात मी स्वतंत्र लेखात 
दिले आहे. “ 

( ८ ) करंदीकर आपल्या लेखात कशा भाषेचा 
उपयोग करतात हे साऱ्या जग्राला माहीत आहे. 
त्यानी स्वतःही आपल्या प्रस्तुत ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत 
वतेमांनपत्री लिखाणामुळे आपणाला राजसभेतील 
५ अर्थात्‌ सम्य ) भाषेचा परिचय झाला नाही असे 


५६ 


कबूल कल आहे, तेव्हा या मुद्दद्याविषयी विशेष 
लिहिण्याची आवद्यकता नाही. 

माझ्या काही विद्वान मित्रांना मी करंदीकरांच्या 
शिवराळ लेखनाला व भरमसाट संशोधंनाला उत्तर 
देतो हे पसंत नाही. तथापि त्यांच्या लिखाणाने 
होणारा वाचकांचा गैरसमज राहू देणे योग्य वाटत 
नसल्यामुळे सभ्य भाषेत आणि चिकित्सक पद्धतीने 
त्याचे परीक्षण करणे जरूर होते असे वाटून मी ते 


केले आहे. न 
- वा. वि. मिराशी 


(२) 
गुप्तकाली गणपतीची उपासना प्रचलित होती 
डिसेंबर ६३२ च्या अंकातील श्री, स. रा. गाडगीळ 
यांचे वरील विषयावरचे उत्तर वाचले. गुप्ततालात 
: गणपती ? 'देवतेची उपासना प्रचलित होती याबद्दल 


' अनेक पुरांवे उपलब्ध आहेत; पण “ वाचकांच्या पत्र- 


व्यवहाराची मयांदा ? ध्यानात घेऊन मागल्या खेपेस 
जास्त खुलासा केला नाही. युत्तवंशातील दुसरा राजा 
समुद्रगुप्त याचा काल इ. स. ३२५-३७५ असा आहे. 
या राजाचा एक शिलालेख प्रयाग यथील एका स्तंभावर 
कोरलेला असून प्रस्तुत शिलाळेखात समुद्रगुप्ताने 
आपल्या वेळच्या समकालीन राजांची एक यादी दिलली 
आहे. सदर यादीत भारताच्या निरनिराळ्या भागातल्या 
राजांची नांवे दिली असून त्यात आर्यावतांतील 
राजांच्या नावामध्ये अनुक्रमे पाचवे नाव ' गणपती? या 
राजाचे आहे, हा राजा आरयांवतांतल्या भागातळा एक 
राजा ही गोष्ट लक्षात घेतली म्हणजे त्या काळात ( चवथे 
दतक ) भारतात गणपतीची उपासना चाल असल्या- 
खेरीज कोणताही आयावर्तभागांतला राजा या देवतेचे 
नाव स्वीकारणार नाही हे दिसून येईल 

तसेच उदयगिरी लेण्यातली गणपतीची मूर्ति पाचव्या 
शतकातली होती हे श्री. स, रा. गाडगीळ यांना मान्य 
आहे पण ती मृर्ति पाचव्या शतकाच्या अखेरची 
असाबी असे ते म्हणतात; पण त्यांनी हे जे अनमान 
काढले आहे त्याला पुरावा असल्याखेरीज सदर अन- 
मान स्वीकारणे जड वाट्ते. 

- दु. धो. बजे 


य”, ) गा 
७ /ऊएऊँ” 
-ऐओर्ञयो/ ओज 


"करखगघर चज: ८:28 
द च धन « 


पुस्तक परिचय -- 


संशोधनमुक्तावळि ( सर चोथा ) 

अर्वाचीन भारतातील पहिल्या श्रेणीचे संशोध$, 
संस्कृत पंडित, आणि नाणकास्त्रज्ञ म. म. डॉ. 
वा, वि, मिराशी यांच्या संशोधनसुक्तावळीचा चोथा 
सर नागपूरच्या विदर्भ संशोधन मंडळाने प्रकारित 
करून मराठी साहित्यात मोलाची मर घातली आहे. 
कारण अक्शा प्रकारचे मौलिक संशोधनपर लेखसंग्रह 
इतर कथाकादंबऱ्यांच्या मानाने मराठी साहित्यात 


एकंदर कमी प्रमाणात प्रसिद्ध होतात, आणि जे 


प्रसिद्ध होतात त्यांना वाचकांचा मिळावा तसा 
आश्रय मिळत नाही. परंतु डॉ. नानासाहेब मिराशी 
यांचे लेखसंग्रह या बाबतीत अपवाद आहेत. त्यांच्या 
छेखातीळ सखोल अभ्यास, समतोल विचारसरणी, 
आणि मूलगामी विवेचनशैली, यांनी विद्वान वाच- 
कांचे प्रशस्तिपत्र पूर्वींच मिळविले आहे, इतकेच नव्हे 
तर मार्मिक टीकाकारांनी यापूर्वीचे तीन सर प्रसिद्ध 
झाल्यावर त्यांच्या संशोधनमुक्तावलीचा चोथा सर 
लवकर प्रसिद्ध व्हावा अशी इच्छा प्रगट केळी होती. 
प्रस्तुत सरात वीस लेख असून ते संस्कृत वाडूमव, 
प्राचीन भारतीय कोरीव लेख, आणि प्राचीन भार” 
तीय नाणी, अश्या .तीन विभागात संगुहीत केळे 
आहेत. त्यापैकी संस्कृत विभागातील पहिल्या सहा 
छलख्ात कालिदासाच्या मेघदूतातील रामगिरि ह्या 
विषयाची चर्चा केळी आहे. वस्तुतः डॉ. नामा” 
साहेबांनी आपल्य़ा “ मेघदूतातील रामगिरि अर्थात्‌ 
रामटेक?” या संशोधनपर ग्रंथात हा रामगिरि म्हणजे 
बिदर्भातीळ नागपूर जवळचा रामटेक होय हे. मत 
उपळब्घ असलेल्या वाडय़ायीन आणि कोरीव 
छेल्लांच्या भक्कम पुराव्यांच्या आधाराने सिद्ध 
केले आहे, त्यांचे हे मत विद्वान वाचकांना 
पटण्यासारखे आहे. तथापि श्री. वा. कृ. परांज 
आणि प्रा, शेंबवणेकर यांना ते मान्य नाही असे 
त्यांच्या याबाबतच्या लेखांवरून दिसते. श्री. परांजपे 
यांनी मेघदृतांतील हा रामगिरि म्हणजे पूर्वीच्या 
सरगुजा संस्थानातील रामगड होय असे सांगितले 
आहे. परंतु कालिदासाचा रामगिरि ठरविण्यासाठी 
एकदोन निकष आहित, एक म्हणजे मेघदूतात 
वर्णिछेला मेघाचा मौंगोलिक मार्ग, आणि दुसरा, 


न, भा, ट॑ 


अनुक्रमणिका 


प्राचीन कोरीव लेखादि साधनांच्या द्वारे त्या 
स्थानाची प्रसिद्धी. या निकषाच्या दृष्टीने विचार 
केल्यास श्री. परांजपे यांच्या रामगडाला काही 
स्थानच राहत नाही. रामगडावरील तीन मूर्तींचा ते 
आधार घेतात. परंतु त्यामूर्तींच्या बाह्य लक्षणावरून 
त्या राम, लक्ष्मण आणि सीता, यांच्या आहित असे 
वाटत नाही. दुसरे असे की, हे रामगड स्थळ 
इतिहासप्रसिद्ध नाही आणि भौगोलिक मार्गाच्या 
दृष्टीने हे स्थळ जुळतही नाही. 

श्री. परांजपे यांच्याप्रमाणे प्रा. रोंबवणेकर यानी 
हा रामगिरि म्हणजे नाशिकच्या उत्तरेस असलेला 
रामशेजचा डोंगर होय असे चुक्रीचे मत दिले आहे, 
हा रामशेज म्हणजेच कालिदासाचा रामगिरि का ! 
तर मेघदूताचा ठीकाकार मल्लीनाथ रामगिरि 


म्हणजे चित्रकूट होय असे सांगतो आणि तो चित्र- 


_ कूट दक्षिणेत असला पाहिजे म्हणून तो नाशिक 


"हेखात 


जवळचा रामरोज असावा, अशी प्रा. शेंबवणेकर 
यांची विचारसरणी आहे. परंतु .वस्तुस्थिति अशी 
आहे की, नाशिकच्या जवळपास चित्रकूट या 
नावाचा , डोंगरच. नाही. - दुसरे असे की, ह्या 
रामशेजपासून उत्तरेचा मार्ग. मेघदूतात वर्णिल्या- 
प्रमाणे नाही, म्हणून. प्रा. शेंबवणेकर यांचे मत 
चुकीचे आहे. याप्रमाणे डॉ. मिराशी यानी साघार 
युक्तीवादाच्या साहाय्यांने श्री. परांजपे आणि रोंब- 
वणेकर यांच्या वरील मतांचे जे खडण केले आहे ते 
बाचकांना मार्गदर्शक होईल यात हेका नादी. 
ररामगिरीवरील लेखांप्रमाणे त्यांचे पुढील लेव्ही 
महत्त्वाचे ' आहेत, उदाहरणार्थ, भीष्म विवाहित 
होते काय, आणि त्रिविक्रमभट्ट ( विदर्भातील एक 
संस्कृत कवि ) दै दोन लेख पहा. त्यांपैकी पहिल्या 
भीष्माच्या विवाहासंबंधाने चर्चा केली आहे. 
पंडित सीतारामशास्त्री कुरुंदकर यांनी ' युगवाणीच्या 
डिसेंबर १९५९ ह्या अंकात महाभारताच्या गीता- 
प्रेसच्या प्रतीच्या आघारावरून भीष्माने बिवाह केला 
होता, असे प्रचलित समजुतीच्या विरुद्ध सिद्ध 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शास्त्रीबोवांच्या ह्या 
मताचे खंडन डॉ. मिराशी यांनी भांडारकर प्रतीचा 
आधार घेऊन केले आहे. ह्या शुद्ध प्रतीत भीष्माच्या 


ध्७छ 


नवभारत 


विवाहाबाबतचे “छोक प्रक्षिप्त आहेत ही महत्त्वाची 
गोष्ट त्यांनी वाचकांच्या नजरेस आणली आहे. 
त्यामुळे शास्त्रींबोबांच्या विधानामुळे प्रचलित समजु- 
तीळा जो धक्का उसणार होता. त्याचे निवारण नाना- 
साहेबांनी प्रस्तुत लेखाने केले आहे, 
कोरीव लेख _ 

ह्या विभागात सात लेख समाविष्ट केळे आहेत, 
पहिल्या विभागाप्रमाणे ह्या विभागातील काही लेख 
मराठी आणि इंग्रजी नियतकालिकातून ह्या पूर्वीच 
प्रसिद्ध झाळे आहेत, या कोरीव लेखांपेकी जतल- 
पूरचा लेख सोडल्यास बाकीचे सगळे लेख महा- 
राष्ट्राच्या मध्ययुगीन इतिहासावर प्रकारा टाकणारे 
आहेत. ह्या लेखांवरून डॉ. नानासाहेबांच्या लिपि- 
शास्त्राच्या सखोळ अभ्यासाची ' जशी साक्ष पटते 
तशीच त्यांची समतोल विचारसरणीही दिसून येते, 
या ळेखापैकी पंढरपुरचा शिलालेख, जवखेडा ताम्र- 
पट आणि पेठणचा नवीन दिलाळेख हे चर्चात्मक 
असन बाकीचे चार वाचनासंह्‌ संपूर्ण देऊन त्यांचे 
विस्तृत विवेचन केले आहे. ह्या विवेचनात. प्राचीन 
लिपीची मार्मिक चर्चा, ऐतिहासिक आणि भोगोलिक 
माहिती, भरपूर प्रमाणात वाचावयास मिळते. परंतु 
ह्या सर्व लेखांबरोबर मूळ कोरीव लेंखांचे . ठसे 
अथवा छाप जोडले नसल्यामुळे वाचकांची जरा 
गैरसोय होण्याचा संभव आहे. उदाहरणार्थ, पहिलाच 
पंढरपुरचा शिलालेख ध्या. हा मूळलेख डॉ. शे. गो. 
तुळपुळे यांनीं प्रसिद्ध केला आहे. परंतु त्यातील 
काही महत्त्वाच्या शब्दांचे त्यांनी चुकीचे वाचन 
केले आहे असे डॉ. मिराशी यानी प्रस्तत लेखा- 
वरील चचेत विशद केले आहे, उदाहरणार्थ, सकु, 
सालवणं आणि पुरि हे शब्द पहा, यापैकी सालवण 
हे डॉ. तुळपुळे यांचे वाचन चूक असन त्याशब्दाचे 
सॉलांहण हे रूप शुद्ध आहे असे डॉ. मिराशी यांनी 
सातवाहनाचे कोरीव लेख आणि गाथासप्तराती 
यांचे आधाराने सिद्ध केळे आहे, त्याचे याबाबतचे 
विवेचन कोणालाही पटण्यासारखे आहे. परंतु मूळ 
कोरीव लेखाचा छाप ह्या . लेखाबरोबर जोडला 


नसल्यामुळ वाचकाला हा शब्द . मुळाशी ताडून 
पहाता येत नाही. 


ष्ट 


वरील लेखाप्रमाणे जवखेडा ताम्रपटाचे डॉ 
नानासाहेबांनी प्रस्तुत सरात केलेले परोक्षणही वा'च- 
नीय्र आहे. हा ताम्रपट राष्ट्रकूट राजा पहिला अमोघ- 
वषे याचा आहे, प्रथम हा ताम्रपट छापासह 
घुळ्याचे श्री. मट यांनी प्रसिद्ध केला. ह्या ताम्र- 
पटातील काही समस्यांचे- विशेषतः त्या राजार्‍चा 
जन्मशक आणि त्याची राणी असगव्वा- याचे 
चिकित्सक परीक्षण डॉ. मिराशी यांनी प्रस्तुत लेखात 
केले आहे, उपलब्ध साधनांच्या. साहाय्याने केलेले 
हे परीक्षण जितके मौलिक तितकेच तत्कालिक इति 
हासावर नवीन प्रकाश टाकणारे आहे, 

परंतु डॉ. शं. गो. तुळपुळे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या 
पेठणच्या -शिळालेखावरील डॉ मिराशी यांच्या 
विवेचनाबाब्रत दोन शब्द लिहिण्यासारखे आहेत. 
प्रस्तुत शिलालेखात सोमेश्वर आगि सोमेश्वरस्वामी 
अशी एकाच व्यक्तीची दोन नावे आली आहेत. 
डॉ. तुळपुळे यांच्यामते ती.-एकाच व्यक्तीची म्हणजे 
कल्याणीच्या चालुक्य वंशातील सोमेश्वर नपतीची 
होत. त्यावर डॉ. मिराशी यांनी आपल्या लेखात डॉ. 
तुळपुळ्य़ांच्या मताचे खंडण केले आहे, याबाबत 
नानासाहेबांनी प्राचीन कोरीव लेखाचे पुरावे 


- देऊन सोमेश्वर अथवा सोमेश्वरस्वामी हे कोण- 


त्याही राजाचे नांव नसन ते विष्णुदेवतेचे 
नांव आहे, असे सिंद्ध करण्याचा प्रयत्न केला 
आहे. कारण ह्या नांवापुढे त्या राजाचे राजत्व- 
दर्शक एकही विरुदं आढळत नाही. दुसरे असे की, 
प्राचीन काळी राजाच्या नांबापुढे स्वामी लावलेले 
आढळत नाही, परंतु रुद्रदामन याच्या जुनागड 
येथील प्रस्तरलेखात “' स्वामी चशनस्य पोत्रः अथवा 
दुसर्‍या लेण्यात महाक्षत्रप स्वामीरुद्रसेंन, तसेच 
नाशिकच्या लेण्यातील लेखात गौतमीपुत्र सातकर्णी 
स्वतःचा बेणाकटकस्वामी असा उछेख करतो. यावरून 
राजाच्या नांवामागे किंवा पुढे स्वामी हे पद येत 
असे असे दिसते. दुसरे असे की सोमेश्वरस्वामी हे 
नांब विष्णूचे असावे असे अनुमान नानासाहेबांनी 
केळे आहे; आता ही गोष्ट खरी आहे की पेठणच्या 
लेखातील सोमेश्वर हे नांव कोणत्याही,राजाचे नाही 
ते देवतेचे नांव आहे, परंतु ते विष्णूचे आहे हे मत 


पुसतकप्रिचय _ 


पटत नाही. कारण आज सोमेश्वर हे नांव अथवा 
सोमेश्रग्स्वामी हे नांव शिवाचे आहे, विष्णूचे नाही, 
असाच प्रघात त्याकाळीही असावा. प्राचीनकाळी 
राजा, त्राह्मण अथवा देवता यांच्या नांवापुढे अथवा 
मागे स्वामी हे बहुमानददोक पद येत असे,. मग 
ती. देवता विष्णु असो अथवा शिव असो, 

वर दिलेल्या परीक्षणांप्रमाणे डॉ, मिराशी यांनी 
प्रस्तुत कोरीव लेखाच्या विभागात चार लेखांचे 
बाचनासह संपादन. करून त्यावर ऐतिहासिक आणि 
भौगोलिक चर्चा केली आहे. मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या 
इमिहासाच्या दृष्टीने दे कोरीव लेख महत्त्वाचे आहेत. 
विशेषतः रामचंद्र यादवाचा पुरुषोत्तमपुरी ताम्रपट 
तत्कालीन इतिहासातील काही . समस्थांवर नवीन 
प्रकाश टाकणारा आहे. उदाहरणार्थ, रामदेव याद- 
बाने राज्याचा वारस आमणदेव याचा कपटाने घात 
करून देवगिरीची गादी कशी बळकाविली या संबं- 
चीचा उलेख प्रस्तुत ताम्रपटात आढळतो. दुसरे 
असे की या ताम्रपटातील शके १२३२. साधारण 
संवत्सर या कालाच्या उल्लेखावरून रामदेव हा त्या 
वर्षी हयात होता असे स्पष्ट दिसते. इतिहासकारांनी 
रामदेवाचा मृत्यु सन १३०९ इसवीत झाळा असे 
ठरविळे होते. ते मत प्रस्तुत प्ताम्रपटातील शके 
१२३२ म्हणजे इ. स. १२१० वरून 'चूक ठरत 
आहे हे ह्या ताम्रपटाचे वैशिष्ट्य आहे, परत डॉ. 
मिराशी यांच्या लेखातील मथळ्य़ावर शके १२१९२ 
असे चुकीने छापले आहे. तसेच ह्या ताम्रपटातील 
काही स्थळांच्या बाबतीत त्यानी शोध करून ओळख 
पटविण्याचा जो प्रयत्न केला आहे त्या संबंधाने मतर 


भेद होण्याचा संभव आहे. त्यानी सव्ह ताका 
स्थळांचा शोध केला आहे. मी खतः ल्या ल्ल” 
बराच प्रवास केला आहे. पुरुषोत्तमपुरीत आ 
दिवत माझे वास्तव्य होते. त्यावरून ह्या टण 
आज पोखतपुरी ( ०७५६ ) है ह मुला 
आहे. कागदपत्रात मात्र पुरुषोत्तमपु 


कशवपुरी आणि गोले 
तसेच सादुले, केशव पुर | 
ककवा यांची आज प्रचारात असलेली रूपे साधुळ, 


पुरुषोत्तमपुरी अग्रहार होते, ते कान्हेरी गाव कन्हेर 
या नावाने चाळीसगांवाच्या नेत्रइत्येस आठ मेळावर 
आहे असा जो शोध डॉ, मिराशी यांनी लावला आहे, 
तो बरोबर वाटत नाही. तालुक्‍याचे 'गांव॒ इतक्या - दूर 
अंतरावर असणे आज शक्‍य वाटत नाही. त्यापेक्षा 
कांडारी हें गांव पुरुषोत्तमपुरीजवळच आहे .ते 
त्याकाळी कान्हेरी या नांवाने प्रसिद्ध असावे. 


प्राचीन भारतीय नाणी 


यानंतरचा शेवटचा विभाग म्हणजे प्राचीन 
भारतीय नाण्यांचा होय, ह्या विभागातील तीन्ही 
लेखांना तत्कालीन नाण्यांचे छाप जोडले आहेत. ही 
समाधानाची गोष्ट आहे. ह्या लेखांपेकी विदर्भाच्या 
अकोला जिल्ह्यातील तऱ्हाळा येथे सापडलेल्या सात- 
वाहनांच्या सुमारे १६०० नाण्यांवरील डॉ. मिरांशी 
यांचा लेख बराच विस्तृत आणि महत्त्वाचा . आहे, 
इतक्या मोठ्या संख्येने सांपडलेल्या ह्या संचयात 
अकरापेक्षा जास्त राजांची नाणी आहेत, त्यांपैकी, 
श्रीकुंम सातकर्णी आणि श्रीकर्ण सातकणीं . ही. दोन 
नांवे नवीन आहेत. त्यांचा उछेग्व आतापर्यंतच्या 
-कोणत्याही लेखात आढळत नांही, ह्या नाण्यांच्या 
.संदर्भात डॉ. -- मिराशी यांनी सातवाहनांच्या 
विदर्भावरील अमल्ासंबंधाने चर्चा केली आहे. परंतु 
कलिंगाचा राजा खाटवेल याच्या हाथिगुफा येथील 
' कोरीव. लेखावरून. कगण्हबेगा नदी म्हणजे नाग- 
पूर जवळील कन्हाननदी होय असे मत डॉ. मिराशी 
यानी दिळे आहे. ते पटत नाही, कप्हबेणा म्हणजे 
कृष्णा वेणा हे रूप प्रसिद्ध असून कृष्णेचा उगम 
आणि पुढील वाहण्याचा मार्ग कलिंगाच्या पश्चिमेसचं 
आहे. मात्र तिचे मुख दक्षिणेत आहे. 
अहो. डॉ. नानासाहेब मिराशी यांनी प्रस्तुत 
सरात याप्रमाणे बहुमोल लेख संग्रहीत करून संस्कृत 
ताहित्यावर आणि. भारताच्या प्राचीन इतिहासावर 
नवीन प्रकाश टाकण्याचे महत्त्वाचे काय केले आहे. 
त्यांची ही साहित्यसेवा म्हणजे राष्ट्राची सेवाच 
होय. महाराष्ट्रातील आजचा वाचकवर्ग त्यांचे हे 
क्ण विसरणार नाही. ( किंमत ४ रुपये ) 


गाव्हाण य देत. परंत ज्या 
केवापुरी आणि. गोळेगाव अडी दात: च्यात. हे र. म॑. भुसारी 
रर च्या खपंणकात म्हणजे तडकतात , 
कान्हेरी नावा य 
«५९ 


७ 


पँडनधमजिरलवध 
विरठनड्ा 


सार-संकलन 


बर्लिन भित छेदल्यानंतर 

पूव व पश्चिम बलिंनमधीळ भिंतीला नाताळ निमित्त 
पाडलेली भगदाडे लोखंडी पत्रे व सळयांनी बुजविण्यात 
आली. ही कामचलाऊ स्चना म्हणजे पूवे व पश्चिम 
यांचेतील राजकीय संबंधाचे प्रतीकच आहे असे म्हणा- 
वेसे वाटते. लोखंडी पॅत्रे व सळय़ा हृदयविदारक असली, 
तरी काँक्रीटच्या भिंतीचा भक्कमपणा वू चिरस्थाइत्व 
त्यात नसते. दरवाजे एकदा खोलले, त्या खोलण्याचे 
दूरगामी परिणाम लक्षात आल्याबरोबर घाईंगदींने ते 
कसेतरी बंद केळे, परंतु जुन्या भिंतीपेक्षा हे नेवे अड- 
थळे तात्कालिक स्वरूपाचे वाटतात. काँक्रीट कधीही 
नष्ट होतं नाही; लोखंड हळूहळू का होईना गंजून नष्ट 
होते. | 

स्वतः जमन नसलेल्या लोकांना, बॉन सरकारने 
आपल्या नागरिकांनी पूर्वजमनीत जाण्याचे परवाने 
घेण्याच्या प्रह्वतीस का संमती दिली हे कळणे कठीण 
आहे. पश्चिम बलिनमध्ये, पूवे्बळिनच्या अधिकाऱयांनी 
उघडलेल्या परवाना ( व्हिसा ) कचेरीकडे हेर एरं- 
हाडने कानाडोळा केला. पूर्व व पश्चिम जमनीच्या सर- 
कारचे प्रतिनिधीत सरळ सरळ वाटाघाटी होण्यास 
त्यांनी संमती दिली, या सर्वामुळे पूवेकडील उलब्रिज 
सरकारला थोडीतरी मान्यता मिळाली, पण त्यातून पूर्व 
जमनी, पश्चिम जर्मनी व बर्लिन ही तीन निरनिराळी राज्ये 
आहेत हा रशियाचा दावा कमजोर झाला. डॉ. अंडि- 
नॉोंर सरकारच्या श्ीतयुद्धात, या गोष्टी अदाक्य 
होत्या. हेर श्रॉडर यांचे “काही तरी हालचाली 
करू या ? हे धोरण बॉनमथ्ये काहींना तरी पटू लागले 
आहे असें म्हणण्याचे धाडस. करावेसे वाटते. एवढे 
मात्र खरे की, डॉ. अँडिनॉर यांची जमनी एकीकर- 
णाची इच्छा, ते बोढून दाखवीत होते त्यापेक्षा पुष्क- 
ळच कमी तीव्र होती, तर हेर एरहाड व हेर श्राडर हे 
बोळून दाखवितात त्यापेक्षा बरेच अधिक एकीकरणाच्या 
बाजूचे आहेत. 

जसजसा जास्त काळ लोटत जाईल तसतसे हे धोरण 
अधिक स्पष्ट होत जाईल. सध्यातरी दोन्ही पक्षांनी 


६० 


अनुक्रमणिका 


हात आखडलेळले दिसत आहेत. दोन्ही पक्षांनी वाटा- 
घाटीच्या पूर्वीच्या अटी पुन्हा लावण्यास सुरवात केली 
आहे. पूव जर्मनीचे नागरिक आपल्या पश्चिम बलिंन 
बांधवाना भेटण्यास हजारोंचे संख्येने बलिनमध्ये दाखल 
झाले. या गोष्टीमुळ उलब्रिज सरकारला धक्का बसल्या- 
सारस झाले, वाटाघाटी करताना जास्त सवलती माग- 
ण्याचे हेही एक महंत्त्वाचे कारण आहे. आपल्या सरकारला 
जास्त मान्यता मिळावी म्हणूनच केंवळ, पूर्वजमंनीचे 
अधिकारी जादा सवलती मागत नसून त्यांना तड- 
जोडीची भीति वाटू लागली आहे. 


एका फ्रेंच नाटकात दरवाजा एक तर सताड 
उघ्चंडा तरी असावा किंवा घट्ट बंद करावा 
असे म्हटले आहे. परंतु जगातील अनेक पुढाऱ्यांचे 
बोलण्यावरून व लिस्त्राणावरून दरवाजा एकाचं वेळी 


' बैदही असू शकतो व उघडाही राहू दाकतो असे 


वाटू लागते, नवीन वर्षाच्या बऱ्याचश्या शुभ संदेद्यातून 
आजच्या गोंधळातून सुव्यवस्था निर्माण ' करण्याचे 
आव्हान आहे. क्रुश्रेव्हने आपले चढाई न. करण्याचे 
घोरण पुन्हा घोषित केळे असून सीमार्तटे लष्करी 
सामथ्ये न वापरता गोडीगुलाबीने सोडविण्याचा संदेदा 
दिला आहे. गोमुल्का यांनी मध्ययुरोपमध्ये अण्वस्त्रावर 
नियंत्रण घालण्याची पाच मुद्यांची योजना मांडून, 
पूर्वीच्या रापास्की योजनेस उजाळा दिला आहे. हेर 
एरहाडबरोत्रर टेक्सास मधीळ आपल्या होतावर बात- 
चीत करीत असता आपण राष्ट्रीय ब आंतरराष्ट्रीय 
प्रश्नात सुधारकाची भूमिका घेणार असल्याचे अमेरिकेचे 
अध्यक्ष जॉन्सन यांनी वृत्तपत्रप्रतिनिधींना सांगितल, 
व हेर एरहाडे यांनी त्यांचेशी या बाजतीत आपले 
एकमत आहे असे जाहीर केले, ब्रिटिश पंतप्रधानांनी 
पूव व पश्चिम संत्रंधात नवे प्रकग्ण उघडत आहे असा 
आपला विश्वास. जाहीर केला, जगातील बहुसंख्य 
ख्यातनाम पुढाऱ्यांनी एकाच आवाजात एकच गोष्ट 
घोषित केल्याचे यापूर्वी कधीही ऐकिवात नाही. 
अमेरिकेच्या कॉंग्रेसने रशियात निर्यात होणाऱ्या 
गव्हावर निर्बंध धांतळे नाहीत. व लवकरच न्युयार्क 


कुड निचडफन, 


चंफड 


संगणकीकृत 


सार-संकळन 


व मॉस्को यांना जोडणारा नवीन विमानमार्ग सुरू 
होणार आहे. नवीन वर्षात ब्रिटनने कॅस्ट्रोला काही 
बसेस विकण्याचे ठरवून अभेरिकन लोकांना घाबरवून 
सोडले, रशियाने मोठमोठे प्रश्न उपंस्थित करण्याचे 
अजून तरी टाळले आहे. प्रत्यक्ष वाटाघाटी आताच 
सुरू होऊ नयेत म्हणून क्रुश्वेव्हने आपले चढाई न 
करण्याचे धोरण पुढे मांडळे आहे असे वाटते. परंतु 
काही-दिवसात मुख्य मुद्द व वाद पुढे येऊ लागतील 
याबईवुळ शंका नाही. सध्या. हवत असलेल्या कल्पना- 
तीळ युरोप, अमेरिका व रशिया यांच्या लष्करी हाल- 
चालीवर देखरेख करण्याकरता देखरेख-केंन्दरे प्रस्थापित 
करावीत ही कढ्पना सर्वात महत्त्वाची आहे. या कल्प- 
नेचा मूळ प्रणेता क्रुश्रव्हच. यातरोबर. दुसऱ्याही 
अनेक कल्पना करुश्रेव्हने मांडल्या होत्या. सरतेशेवटी 
कोणत्या एका विविक्षित योजनेवर एकमत होणे याला 
महत्त्व नसून एकमत होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली 
आहे यालाच महत्त्व आहे, असे म्हणावेसे वाट्ते. 


या योजनेमुळे कम्युनिस्ट राष्ट्रात इतर राष्ट्रांचे निरी- 
क्षकांचा शिरकाव होईल, हेः जरी खरे असले तरी या 
योजनेतील इंतर तत्वे जुनीच आहेत. ही विवक्षित 
कल्पना लोकांनी उचळून धरली असली तरी त्यामुळे 
कोणाचेही स्वातंत्र्य गमावण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही. 
परंतु बर्फ वितळू लागले आहे हे खरेव त्या वेळची 
हवा अस्थिर ब अनोळली वाटणे पण साहजिकच 
आहे. काही अटीवर का होईना पण एकमेकांना 
सांभाळून घेण्या'ची, मतपरिवर्वनाची, सवय जर सर्वच 
राष्रातील लोकांना लागली तर मौलिक गोष्टीवर एकमत 
होणे जड जाणार नाही. पूर्व जर्मनीच्या अणुचाचणी 
विरोधास सध्या फारसे महत्त्व नसले तरी एकदा एका 
प्रश्नावर मत प्रदार्शात केळे म्हणजे दुसऱ्याही महत्वाचे 
भ्रश्नावर मत २ेण्याची राक्‍यता निर्माण होते. 


क्रुश्रेन्हने सीमातंटे सामोपचाराने सोडवावे असा 
संदेश दिला परंतु त्यासाठी काही बलाढ्य यंत्रणा निर्माण 
करावी अज्ली सूचना मात्र त्यात नाही. सध्याचे 
काळात चढाऊ राष्ट्रांना रोखून धरणारी. प्रभावी शक्ति 


अस्तित्वात नसता शांतता टिकवता येईल हे रक्‍य 
वाटत नाही. त्या दृष्टीने गोमुल्काची युरोपियन 


राष्ट्रांच्या रास्त्रसामश्रीवर निडैध घालण्यांची योजना 


६१ 


अनुक्रमणिका 


युरोप, रक्षिया व अमेरिका या सर्वांनाच लागू केल्यास 
एक पाऊल पुढे पडेळ असे वाटते. ग्रिम्को यांनी पण 
पाश्चिमात्य राष्ट्रांची शसत्रकपात योजनाबद्ध व समतोळ 
असावी व सर्वच अण्वस्त्र एकदम-नाहीशी करू नयेत 
असे प्रतिपादळे होते. पण या सर्वास खराखुरा जोरदार 
पाठिंबा मिळण्याची गरज आहे. 
अमेरिकेने आपला पाय युरोपमधून काढून ध्यावा 
व रद्वाया व अमेरिका या. राष्ट्रांनी काही अलिखित 
चांगुलपणाचे नियमानुसार आपले व्यवहार चालविण्याची 
हमी द्यावी म्हणजे जगात शांतता नांदेळ असे काहींचे 
म्हणणे आहे. परंतु यापेक्षा जास्त वास्तववादी दृष्टी- 
के'णाची-आंज. गरज आहे. आज युरोपमधील अमे- 
रिकेचे अस्तित्व व रद्विया व अमेरिका यांचे तुल्यबळ 
यामुळेच शांतता नांदत आहे. पूर्वे व पश्चिम यांचेतीळ 
वैर संपून सलोख्याने रहाणाऱ्या जगाचे चित्र. चटकन 
डोळ्यापुढे येत नाही. परंतु मांनव्री कल्पना सध्याच्या 
राजकीय घुद्धिबळाचे. पटा पढीकडे घावली पाहिज, 
त्यातून रशियासुद्धा सव युरोप व अँटलांटिक पली- 
कडील राष्ट्रे. यांचे धागेदोरे एकमेकात बेमालूमपणे 
चिणळे. जाण्याची गरज आहे. पूर्व पश्चिम संबंधात 
उत्पन्न झालेल्या “ जैसे थ ” ने जगास आडदोचे किरण 
दाखविले आहेत. जगात आत्मविश्वास निर्माण होऊन 
मोठमोठे प्रश्न सलोख्याने सोडविण्याची धडपड करणे 
अत्यन्त जरूर आहे. हो... 9 
_<दि इकॉनॉमिस्ट, लंडन ११ जानेवारी.१९६४ 


झांजिबारमधील डावे बंड- 
आय शशायविषा 


झांजिजारमध्ये झालेल्या राज्यक्रान्तीचे मागे कोणत्या 
शक्ती होत्या हे सुरवातीस जरी स्पष्ट झाळे नव्हते तरी 
आता मात्र कम्युनिस्ट मताच्या अबदु हंगा या गह- 
स्थाने शेख अबदूळ रहमान महमद ऊर्फ देख बावू 
याचे सहाय्याने या बंडाचे नेतृत्व केल हे उघडकीस 
आलि आहे. नंब अध्यक्ष व त्यांचे मंत्रिमंडळाचे 
बहुसंख्य. सभासद आफ्रोशिराझी पक्षांचे सभासद 
आहेत. हा पक्ष आफ्रिकन वसाहतवाल्यांचा ब त्या 
बेटावरील स्थानिक लोकांचा प्रतिनिधी आहे. परंतु 
बंडाचा प्रत्यक्ष उठाव या पक्षाने केलेला नसून, डाव्या 
क्रान्तिकारी उठावाच्या लाटेबरोबर हा पक्ष . सत्तारूढ 


झाला असे दिसते. 


त -करेबगेघश चिचजसज? ) ऊं टं 
करबगघलचिघनसुज 


220: 8 & 2 


“नवभारत 


झॉजिबारं व पेंद्रा ही स्वास्थ्यप्रिय बेटे तत््वप्रणाठीचे 
वादात गोवली जातील यावर विश्वास -बसत : नाही, 
परंतु या वडावरून आप्रिकेमथ्ये कम्युनिस्टांचा विशे- 
घतः चिनी कम्युनिस्टांचा कसा शिरकाब होत आहे हे 
दिसून यते. ही बेटे आफ्रिक्रेच्या मुख्य भमीपासून 
बरीच लांब असल्यामुळे त्यातील समाजरचना आफ्रिका- 
खंडातील . समाजरंचनेप्रमाणे उच्चनीचतेवर आ।धार- 
ळली नाही. व म्हणून कम्युनिस्ट विचारसरणीचा शिर. 
कावही -तेथे आजपर्यंत झाला नाही. झांजिबारमध्ये 
वांशिक भेद मात्र तीत्र आहेत. अरबलोक अल्पसंख्याक 
असले तरी जमीन त्यांचेच मालकीची आहे व त्यामुळे 
सर्वे नोकऱ्या त्यांचेच हातात आहेत. सुलतानत पण 
अरबीच होती. झांजितार राष्ट्रीय पक्षाचे नेतृत्व अरबां- 
कडेच असून मतदारसंघ त्यांचे सोईने पाडल्यामुळे, 
निवडणुकीत अल्पमत मिळूनसुद्धा याच पक्षाला सरकार 
स्थापण्याची संघि मिळाली. आफ्रो-दिराझी पक्षासं 
'एंकंदर ५४ टक्के मते मिळाली होती, बेडानंतर याच 
पक्षाची म्हणजेच बहुसं्य मते मिळविणाऱ्या पक्षाची 
राजवट सुरू झाली आहे. सुरवातीस शेख्ख बाबूला 
थप्पड बसली तरी आता मात्र हंगा व शेख बावू हेच 
राज्याचे खरे सूत्रधार आहेत. 


झांजिजारमध्ये चिन्यांना आपल्याला पाहिजे तसे 
कितपत वागता येईल हे अजून स्पष्ट व्हावयाचे आहे. 
मिळालेल्या संधीचा ते कसा फायदा घेतील हे-पण सम- 
जत नाही. चाळू राज्ये उलथून पाडण्यास झांजिबारचा 
तळ म्हणून उपयोग होईल का ? नव्या स्वतंत्र झालेल्या 
पूव आफ्रिक्तीळ तीन राष्ट्रांनी आपला आफ्रिकी 
समाजवादाचा मागे स्पष्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. 


झांजिब्रारमध्ये एक प्रभावी ट्रान्समीटर बसविल्यास - 


( सध्या अमेरिकेच्या उपग्रहांची कक्षा मापण्य़ाचे केन्द्र 
असलेल्या जागी ) पाश्चिमाच्य विरोधी प्रचाराचे एकं 
मोठे हत्यार चीनला मिळू शकेल, या बेटावर सामा- 
जिक बदल घडवून आणणे फारतर शक्‍य होईल, परंतु 
नजीकचे काळात चीनला झांजिबार्चा आर्थिक विकासं 
करणें जवळजवळ अशक्यच आहें. परकीयांना त्यांचे 
मदतीचा मोबदला झांजिब्रार कशाचे रूपाने देणार ! 
जश्ञांघायमधीळ औद्योगिक कांमंगारांना स्वर्यपाकात 
लबंगांचा भरमसाट उंपयोग करण्याची आज्ञा मिळेल 


की'काय याची भीति वाटते. 
-मँचेस्टर गार्डियन साप्ताहिक १६1१६६४ 
बौद्ध धमोबरील मौलिक संशोधन 
- १८ व्या शतकांत, रशियामध्ये लोकांना वाऊाय व 
तत्त्वज्ञान याविषयी कुतूहल निर्माण झाले. चीनमध्ये 
प्रचारात असलल्या बौद्ध धर्माविषयी अनेक अभ्यासू 
लेख त्याकाळात प्रसिद्ध झाले, शास्त्रत्रेत्त वासिळी वासि- 
लिएव यांनी तर बौद्ध धर्माच्या अभ्यासाला वाहून घेतले. 
विद्यार्थीदशोत काझन विश्वविद्यालयामध्ये पोर्वात्य भाषा- 
शास्त्राच्या वर्गात चिनी भाघा दिकता शिकता काही 
बौद्ध धर्मावरील पुस्तकांनी त्यांचे मन वेधून घेतले, . 
बौद्धधर्माबद्दल जास्त माहिती मिळविण्याच्या 
जिज्ञासेने, तरुण वासिळिएव चीन आणि मंगोलियात 
गेले, तेथ त्यांनी दहा वष वास्तव्य केळे, या काळात 
त्यांनी संस्कृत ब तिबेटीयन भाषा शिकून घेतल्या, एका 
चिनी मिक्षुसमवेत बौोद्धधर्मातील धार्मिक पुस्तकांचा 
अभ्यास करून त्यांची टिपणे काढली. त्या धर्मावरील 
अनेक माहितीपूर्ण पुस्तकांचे ब त्याच्या इतिहासाचे 
मनन केले. 
मायदेशी परतल्यावर तत्वज्ञानाच्या पी, एच. डी.च्या 
पदवीसाठी त्यांनी आपला ' बोद्ध धर्मांच्या तत्व- 
ज्ञानाची तत्वे ) या नावाचा प्र्रेध सादर केला. त्यांच्या 
या मोलिक संशोधनाबद्दल त्यांना पदवी तर मिळालीच 
आणि त्यांना रशियन विज्ञानधामाचे सभासद म्हणून 
नेमण्यात आले, १८७८ त त्यांनी ' बुद्धधर्मातील रूढी, 
त्यांचा इतिहास आणि वाड्यय? हे पुस्तक लिहिले, 
आजतागायत हे पुस्तक, बोद्धघर्माच्या अभ्यासंना 
उपयुक्त ठरळे आहे. क न 
. निरनिराळ्या विचारप्रबाहांच्या दृष्टिकोनातून बुद्ध 
वाढ्य़याचा परामर्श? , तिह्लेटमधीळ * बौद्ध धर्माचा 
इतिहास ? ही त्यांची पुस्तके आणि “ भारतातील बोध 
धर्माचा इतिहास ' या तारानाथींच्या ग्रंथाचा त्यांनी 
केलेला रशियन अनुवाद हे साहित्य सुप्रसिद्ध आहे. 
वासिलीएव यांचा शिष्य इवान मिनाएव याने 
गुरूने संशोधनकाय पुढे चालू ठेवले. इवान मिनाएव 
हे पोर्बात्य शास्त्रावरील एक अधिकारी, प्रकाशक आणि. 
प्रवासी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. सेंट पीटसत्र्ग विश्वविद्या- 
ल्यात पोर्वात्य भाषा-विभागात वासिलिएव यांच्या 
हाताखाली ते शिकले, 


-६२ 


1 


उक, 


अथाच्या दो 


सार- 


“ पाळी भाषप्रेतीळ पुराण व उच्चारशास्त्र यावरील 
नित्रंध र या विषयावर प्रश्रंध सादर करून इवाननी 
१८६८ साली डॉक्टरेट (पी. एच्‌. डी, ) ही पदवी 
संपादन केली. त्यांची तेथेच प्राथ्पापक म्हणून नेमणूक 
झाली. 

_ इवान मिनाएव अतिशय वृद्धिमान होते. त्यांनी 
इतिहास, भारतातील लोक-आख्याधिका बहुभाषा- 
शास्ञाचा अभ्यास केला, परंतु बोद्धधर्माचा इतिहास 
आणि तत्त्वज्ञान हा खरा त्यांच्या आवडीचा विषय, 
त्यावर त्यानी पुस्तके लिहिली. “ बौद्ध धर्मविषयक 
उपल्ध वाड्मय आणि संशोधन '-या नावाचा त्यांचा 
अथ फार महत्वाचा आहे, अनेक संस्कृति आणि 
पाही मूळ ग्रेथांच्या आधारे हा ग्रेथ लिहिला आहे, 

१८७६ साली मिनाएव यांनी आशियाची पहिली 


सफर केळी. त्यानी सिळोनपासून प्रवासाला सुरवात 


ग त्याठिकाणी त्यांनी बौद्धधर्माच्या पवित्र स्थळांना 

व ती १.०५... भेट दिली. त्यानंतर ते 

ताखाना च वा ही गेळे, १८७२९ साली त्यानी 

परत ति दी प्रवास केश आणि १८८५ साली 

त्यांच्या ""ादा पूवळा भेट दिलो. या प्रवासातल्या 

शन हलु मनारंजक रोजनिशीचे दुसऱ्यांदा प्रका- 
यात,आले आहे. 

व प्रवासात मिनाएवनी बोद्धधर्मावरील 
विहित 'आणि बौद्धपंथावर आणि कलेवर 
शोस्त्राच्य ग या केळे, वंशशास्त्र आणि मयापित 
वेस्बु प  पेस्ठुतग्रहाल्यात त्यानी गोळा केलेल्या 
त्यांची “स्या आहेत ठेनिनग्र द राज्यग्रेथाल्यात 

हस्तलिखिते ठेवण्यात आली आहेत. 
वीमा मिनाएवनी- रशियात बौद्ध-धर्माचा शास्रीय 
बाळू चु सः्चो चाळू झाला होता, ती परंपरा 
र क री प जि बौद्धधर्माचा अभ्यास करारे 
पाहिन होते, त्यामुळे त्यांना विशेष अय द्रायहा 


जना वेण पौर्बात्यशास्त्र- अधिकांरी फ्योदर 

शाने आणि (१८६ ६ ते १९४४) यांनी बौद्ध ह 

मळवळी 1 तेकशास्त्राच्या अभ्यासाने फार मोठी क॑ 
. त्यांनी लिहिंठल्या “बौद्ध तर्केशास्र या 


न खंडात त्यांनी गोळा केलेल्या माहितीने 


संकलन 
आणि त्यांच्या कुद्ठाळ संकलनाने मोठमोठे विद्वान- 
सुद्धा दिपून गेले. ी - 


प्रख्यात भारतीय शात्नश श्री, डी, अन. शाक्षी ग्रांनी 
वरील ग्रंथाची फार प्रशंसा केली आहे. ते. म्हणतात, 
“ड्रासव्रात्स्की यांचा हा ग्रंथ म्हणजे ओक उत्कृष्ट कार्य 
आहे. दिगनागी पंथाच्या मोलिक तत्त्वश्ञानाबरोबरच 
या ग्रंथात उद्योतकर, वाचस्पतिमिश्र, जयंत, श्रीधर, 
उदयन आणि इतर लेखकांच्या मूळ लेखांवर मोलिक 
ठंशयोधन केळेळे आहे. दुसऱ्या कोणत्याही विद्वानाने 
बौद्धतत्वज्यानाचा इतका सखोळ अभ्यास केलेला नाही. 
पंडित जबाहरलाल नेहरूंनी सुद्धा आपल्या * भारताचा 
शोध? या पुस्तकात फ्योदर दोरबरात्स्करी यांना “ जगा- 
तोळ, बोध तत्त्वज्तानावरील अधिकारी व्यॉक्‍्ति' म्हणून 
गोरविळे आहे, 
जगाच्या ज्ञानात मोलाची भर घालणारे विद्वान 
म्हणून फ्योदर शेर्रातस्की यांची लंडनच्या र रॉयल 
ओशियटिक सोसायटीचे, बरलिनमधील 'पोर्बात्य संस्थेचे, 
पॅरिसच्या “ अशियाठिक सोसायटी 'चे आणि इतर 
- अनेक देशातील पौर्बायशास्राचा अभ्यास करणाऱ्या 
रस्थांचे सन्माननीय समासदत्ब बहाळ करण्यात आल, 
त्यांच्या काळात, गौद्धधर्मावर अंकही असे पुस्तक 
लिहिल गेळे नाही की, ज्यात त्यांच्या नावाचा उछ्लेव 


नव्हता, न 
दुसरे, बौद्ध धर्माचा अभ्यास केलेले विद्वान बत 

की ओद्देनबर्ग (१८६२ त १९३४) हे त, 

त्यांचे नाव पौर्वात्य-झासत्राचा अम्यास करणान्या 

जगातील सवे लोकांना सुपरिचित आहे, चत 

लोक-वाड्यय आणि कला याबद्दलचे ते तज्ञ होते हीचा 

कित्येक लेखांचे व पुस्तकांचे दैग्लिश, फ्रेंच 

इतर माषातून अनुवाद झालेले आहित. 

छेवकाचे सर्वात महत्त्वाचे काय म्हणजे ी, गनत 

ओथिका बुद्धिका? ( बोड-बमताहिल-संदमंत्रय ) ह 

त्यानी सुरू केलेली ग्रैथमाला. 


८९७ पासून ह वि ुणे 
यात त्यांना सोबिएत ब इतर विद्वान द्वा 


वे -आस तीसापेक्षा जास्त खड प्रसिद्ध 
केली, या ग्रेथाच तीसापेक्ष रन 


_ यि प्रो युर 


र्‍या 


६ 


--नवभारत' 


त्यांच्याच संपादकत्वाखाली १९६० मध्ये ' धग्पद ? 
याचा अनुवाद. प्रसिद्ध झाला. सोविएत विज्ञानधामा- 
तील, <भारतीय धर्मांचे तत्त्वज्ञान आणि इतिहास या 
विभागातर्फे: सध्या “ बिल्बिओथिका बुद्धिका! च्या 
ग्रेथमालेंचे प्रकाशन पुढे- चालू. ठेवलेले आहे 
रशियातील तिबेट-विषयक_ तज्ञ ए., बोस्त्रकोब 
यानी लिहिलेळे * तिब्रेटमधीळ ऐतिहासिक वाडूमय ? 
हे पुस्तक वरील विभागातर्फे लवकरच प्रकाशित होईल, 


सबंध पान 


€3€3€€%€>€3€3€>€3€3€9€3>€ 


$€3€9€93€3€3<€9 


६४ 


“ नवभारत ” मासिक 

5 €*) 
जाहिरातीचे दर 

.._ . अर्धे पान 

रु. ६० द रु. ३५ | 

१..-कन्हर. पेजसाठों २५ टक्के अचिक आकार 

२, धावत्या मजकुराबरोजर द्याव्रयाच्या जाहिरातीस १० टक्‍के अधिक आकार 


३, वर्षांतील किमान सहा अंकांत जाहिरात, दिल्यास १० टक्‍के सवलत 
संपूर्ण वर्षमर जाहिरांत दिल्यास २० टक्‍के सवलत 


४. जाहिरातीच्या आकारावर ब्यावसायिक प्रथेनुसार कमिशन देण्यांत येईल 
५.. जाहिरातीसंजंधीं अधिक चौकशी व पत्रव्यवहार 


व्यवस्थापक “ नवभारत ” मासिक 


स्क्रि€>:€>-€3€3€3<€3€9€53€ चक 3€3€€3 €9€9:€9* 


रशियन आणि सोविएत विज्ञानांनी बौद्ध तच्व- 
ज्ञानाचा अभ्यास करण्याचा एक ग्रंथच चाळू केला. 
बौद्ध देशांच्या या मौलिक सांस्कृतिक वारसाचा आणि 
बोड धर्माचा इतिहास, तत्त्वज्ञान आणि वाड्मय यांचा 


त्यांच्याइतका अभ्यास युरोप आणि अमेरिकेतील कोण- 
त्याही पोर्वात्य शास्त्रज्ञांनी केलेला .नार्ह 


- सोव्हिएट इन्फर्मेशन, मुंबई : .१४-१-६४ 


टि 
१ 
6 
- 
) 
णि 
1) 
ह 
र) 
९) 
) 
७ 
णि 
र) 
७ 
९) 
७ 
ळ्ि 


ळग 


२ ९ 
' पाव पान 
२ 
रु. २० 


_ प्राज्ञ प्रेस, बाई जि० सातारा 


अमन हलक कीज वनम कन क 


सगणकोकत 


उलईळ ८2००2००2०० ० ७6 त २ 


दी 


(9. 
(1”* 


८१ 
न्ठे 


आपल्याला विसर पडूं नये म्हणून , , , याएवांर्‍्या वर्षांत, या दिवशीं, साऱ्या देशभर आनंदोत्सव साजरा : 
होत असे; फटाके ब इतर दारूकाम उडवून लोक आपला आनंद व्यक्त करीत; राष्ट्रीय स्वाभिमान रोषणाईच्या 

झगय्मगाटारनें चमकून उठे ! त्या गत वषाची आपण आठवण ठेवूं या. आपल्या देहाच्या हक्कांवर त्या बेळीं कोणी 

ह्या चढविला नव्हता आणि अमर्याद उल्हासानें आपण हा राष्ट्रीय महोत्सव साजरा करीत अस्‌. आज, आपण 

निष्ठापूर्वक या आनंदोत्सवावर मर्यादा घाढन घेतली आहे आणि तितक्‍याच निष्ठेने आमच्या देशाला एकमुखी 

पाठींबा देऊन, आमच्या मातृभूमीच्या सीमिवर संकटांना न जुमानता शौयीें लांचा सामना करणाऱ्या आमच्या 

जवानांचे सामर्थ्य वाढवूं या. 


तने 
मक 


० क्क या च्काव्क>ध्क्क>य्क>्क क का क्क क्क 


उ» 


मध्य व पश्चिम 
रेल्वेकडून प्रफाशित 


८ ८ व टी 


९ 
मिरच्या ण्याच्या ।्क्? 


९७०९७०७००० क कल्क य्यक धु 


क्ट 


क 


]२९2त. (४०. 8. 5177 


र; 


द ४ १! य 
छे काचा भ्म्यप 


प _] शी; 
3 यी 


& वाप्याम 
नं धी 


र्ष न 
ति 
न्यास .! 


सव पप्हेचे उत्तम 
_] 


हतागाग व न 
पवरळाणयाठीं | 


पूत माक 
भावांत मिळे 


0 


ह | ० . 

व | ऱ णय नमू 

ही क पाग इंदु हाऊस", तुप 

रा. रकन, पुपल होड, पँडाह एस्टेट, मुंबा ग. १ 


कीं क कससगलखखखखखख्ख खख क 


न 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


> - नवभारत 
क"पणाणणायणाा 770000” प काच का क का साया 
छि 6 ऱ कळ क ० 2) 


0 ! 


१ 


५१८४ 


द्वारा प्राज्षपाठशाळाम 


ळ, वाड 


